श्रीमन्‌ महाभारत 


(मराठी भाषांतर) 


आश्रमवासिक पर्व (१५ वे पर्व) - 
मौसलपर्व ( १६ वे पर्व) - 
महाप्रस्थानिक पर्व (१७ वे पर्व) - 
स्वर्गारोहण पर्व (अखेरचे १८ वे पर्व) 


आश्रमवासिकपवे १५, पृष्ट ५७४-६३६. 


अध्याय १ छा---पांडवांची धृतराष्ट्राशीं वागणूक ५७४. 

अध्याय २ रा---पांडव व धृतराष्ट्र यांचें परस्परांशी सरळ व प्रेमळ वर्तन ५७५. 

अध्याय ३ रा---भीमाच्या तोंडचे कठोर शब्द ऐकून धृतराष्ट्र वनांत जाउं 
इच्छितो ५७७. 

अध्याय ४ था--व्यास युघिष्टिराला ध्रतराष्ट्रास अनुज्ञा द्यावयास सांगतो ५८१. 

अध्याय ५ वा--पृतराष्ट्राचा युघिष्टिराला राजनीतीचा उपदेश ५८२. 

अध्याय ६ वा--पृतराष्ट्राचा युधिष्ठिराला राजनीतीचा उपदेश पुढें चाळू ५८५. 

अध्याय ७ वा--धृतराष्ट्राचा युधिष्ठिराला राजनीतिविषयक आणखी उपदेदा ५८६ 

अध्याय ८ वा--पृतराष्ट्राची वनांत जाण्यासाठी पुनः प्रार्थना ५८७. 

अध्याय ९ वा--धृतराष्ट्राची प्रजाजनांना प्रार्थना ५८९. 

अध्याय १० वा--प्रृतराष्ट्राची शेवटची प्रार्थना ५९०; प्रजेचा प्रतिनिधि म्हणूर 
एका ब्राह्मणाचे उत्तर ५९«. 

अध्याय ११ वा---पृतराष्ट्र श्राद्धदानासाठीं विदुराच्या द्वारा युधिष्टिराशीं द्र 
मागतो ५९२; भीम युघधिष्टिराठा त्या कामीं विरोध करतो ५९३. 

अध्याय १२ वा--अतराष्ट्राला द्रव्य देण्याला युधिष्ठिराची संमति ५९४. 

अध्याय १३ वा--विदुर धृतराष्ट्राला युधिष्ठिराचा निरोप सांगतो ५९५. 


4) 


अध्याय १४ वा--धृतराष्ट्राचा श्राद्वानिमित्त दानधर्म ५९५. 

अध्याय १५ वा--प्रतराष्ट्र वनवासास निघतो ५९७. 

अध्याय १९६ वा--युधिष्ठिर परत फिरतांना कुंतीचें मन वळवू पहातो ५९८. 
भीमाची तिला विनंति व तिचा निश्चय ५९९. 

अध्याय १७ वा--कुंतीचें पांडवांना उत्तर ६००. 

अध्याय १८ वा--कुंतीच्या सांगण्यावरून पांडव परत फिरतात ६०१. 

अध्याय १९ बा--धृतराष्ट्राचा हातरूप राजाच्या आश्रमांत निवास ६०२. 

अध्याय २० वा--नारदादिकांची धृतराष्ट्राला भेट ६०३. 

अध्याय २१ वा--धतराष्ट्रादिकांच्या अभावीं पांडवांच्या मनाची स्थिति ६०५. 

अध्याय २२ बा--पांडव घरतराष्ट्रादिकांना भेटण्यासाठी वनांतील त्याच्या आश्रमांत 
जातात ६०६. 

अध्याय २३ वा---युघिष्टिराचें धृतराषट्राच्या आश्रमीं गमन ६०८. 

अध्याय २४ वा---पांडवांची व धृतराष्ट्रादिकांची परस्पर भेट ६०९. 

अध्याय २५ वा--संजय कषींना पांडवादिकांची ओळख करून देतो ६१०. 

अध्याय २६ वा---पृतराष्ट्राचे पांडवांना कुशल प्रश्न ६१२; विदुर युधिष्टिराच्या 
शरीरांत प्रवेश करितो ६१३; विदुराचें निर्याण ६१३. 

अध्याय २७ वा-्व्यासाचें धृतराषट्राकडे आगमन ६१४. 

अध्याय २८ वा---व्यास धृतराष्ट्राची खुशाली विचारितो व विदुराचा मोठेपणा 
त्याला सांगतो ६१५. 


पुत्रदशेन पर्वे २. पृष्टें ६९७-६३१ 
अध्याय २९ वा--धृतराष्ट्र आणि गांधारी व्यासापाशीं मृत पुत्रादिकांच्या दर्शनाची 
इच्छा व्यक्त करतात ६१७. 
अध्याय ३० वा--कुंतीची व्यासाला विनंति ६१९. 
अध्याय ३१ वा---कौरव पांडव हे पूर्वीच्या जन्मीं कोण होते तें धृतराष्ट्रादिकांना 
व्यास सांगतो ६२१; व्यासाच्या सांगण्यावरून ती सवे मंडळी गंगातीरावर 
जाते ६२२. 


अध्याय २९ वा--पृतराष्ट्रादिकांना भीष्माचें व पुत्रादिकांचें दर्शन ६२२, 


श्ट 


अध्याय ३३ वा--सवेजणांची प्रेमाची परस्पर भेट व स्त्रियांचे आपआपल्ट 
पतींच्या लोकीं गमन ९२३. 

अध्याय ३४ वा---जनमेजयाला वेशंपायनाचा उपदेश ६२५. 

अध्याय ३५ वा--जनमेजयाला आपल्या पित्याचें दर्शन ६२६. 


अध्याय ३६ वा--धृतराषट्राच्या आश्रमांतून युधिष्टिरादिकांचें हस्तिनापुरीं पुनर 
गमन ६२८. 


नारदागमन पवे ३. पृष्ठे ६३१-६३५. 
अध्याय ३७ वा--पृतराष्ट्रादि मंडळी अरण्यांतील वणव्यांत जळून जातात ६३६ 
अध्याय ३८ वा-ऱयुधिष्टिराचा विलाप ६३३. 
अध्याय ३९ वा--युधिष्टिर धृतराष्ट्रादिकांची श्राद्धे करतो ६३४. 


मौसलपवे १६. पृष्ठे ६३६-६५२ 

अध्याय १ छा--मुसलोत्पत्तीची कथा ६३६. 

अध्याय २ रा --द्वारकेंतील उत्पात ६३७. 

अध्याय ३ रा--कृतव्मा आदिकरून यादववीर परस्परांना मारतात ६३९. 

अध्याय ४ था--बलराम व कृष्ण निजधामास जातात ६४१. 

अध्याय ५ वा--अजुंनाचें द्वाकेस आगमन ६४३. 

अध्याय ६ वबा--अलुंन व वसुदेव य़ांचा शोकसंवाद ६४५. 

अध्याय ७ वा--अर्जुन कृष्णाच्या व इतर यादवांच्या स्त्रियांना घेऊन निघण्यार्‌ 
सिद्धता करतो ६४६; वसुदेवाचा अंत ६४७; त्याचें व मरत यादवांची औ& 
देहिकें करून अर्जुन चाळूं लागतो ६४८; द्वारका समुद्रांत बुडते ६४८; अजुन 
वर वाटेंत चोरांची घाड व त्याचें कुरुक्षेत्रीं आगमन ६४५९; रुक्मिणादि स्त्रि 
सती जातात ६४९. 

अध्याय ८ वा--अर्जुन व व्यास यांचा संवाद ६५०; अ्जुनाचं हस्तिनापु 
पुनरागमन ६५२. 


१९ 


महाप्रस्थानिक पवे १७. पृष्ठे ६५२-६५९ 
व्याय १ ला--युधिप्टिराचा महाप्रस्थानाचा निश्चय ६५२; तो परीक्षिताला 
कृपा'चार्याच्य़ा स्वाधीन करतो ६५३; प्रजांची संमति घेऊन तो समुद्राकडे जाव- 
यास निघतो ६५३; पांडवांची अभीशीं भेट ६५४. 
घ्याय २ रा--दोपदीपासून आरंभ होऊन युविष्ठिरावांचून सर्वे पांडव एका- 
मागून एक मरून पडतात ६५५. 
ध्याय २ रा-युघिप्टिराचें स्वर्गारोहण ९५६. 


स्वगोरोहणपवे. पृष्ठे ६५९-६७१. 

'घ्याय १ छा--स्वगोत गेल्यावर युविष्टिर आपल्या भावांना व कर्ण, धृष्टयुम्न 
इत्यादिकांना मिळलेल्या स्थानांची चवकशी करतो ६५९. 

ध्याय २ रा--युधिष्ठिराला नरकाचें दर्शन ६६१. 

घ्याय २ रा--युधिष्टिर स्वर्गगंगंत स्नान करून मनुष्यदेहाचा त्याग करतो व 
निवेर होऊन दुर्योधनादिकांजवळ जाऊन बसतो ६६३. 

ध्याय ४ था---स्वर्गात द्रोपदी, पांडव इत्यादि आपआपल्या मूळ स्थानीं 
जातात ६६५. 

ध्याय ५ वा--मनुष्यलोकींच्या कर्माची फळें भोगल्यावर भीष्मादिक पुढें कोठें 
गेले तें वेशंपायन जनमेजयास सांगतो ६६७; जनमेजय सर्पसत्र संपवून हस्ति- 
नापुरीं परत येतो ६६८; महाभारताचे महत्त्व व त्याच्या श्रवणाचें फळ ६६८; 
भारतसावित्री व तिचें माहात्म्य ६७०. 


आश्रमवासिक पवे. १५ 
अध्याय १ ला. 
[१. पांडवांची पृतराष्ट्राशीं वागणूक ] 


(१) जनमेजय--मुने, माझ्या पंजोबांना राज्य प्राप्त झाल्यावर त्यांनीं 
छतराषट्र राजाला कसें वागविले बरें) ' अमात्य, पुत्र इत्यादि मरून गेल्यामुळे 
निराश्रित झालेला तो राजा त्या गतवैभव स्थितींत कशा रीतीने राहिला ? 
गान्धारीनेंहि कले वर्तन ठेविलें होतं बरें ? माझे ते प्रपितामह पांडव राज्यावर 
किती काळ राहिले, या सबे गोष्टी मला सांगाव्या. 

वैद्ांपायन--राजा, शत्रेंचा निःपात केल्यावर राज्यारूढ होऊन पांडवांनी 
'तराष्ट्राच्या संमतीनेंच राज्यकारभार चालविला. विदुर आणि संजय हे छतराष्ट्राची 
सारी व्यवस्था पहात असत. युयुत्सुसुद्धां तेंच काम करी. कोणतेहि काये 
करण्यापूर्वी पांडव 'तराष्ट्राला विचारीत व त्याची भनुज्ञा घेऊनच काय तं करीत 
असा प्रकार पंघरा वर्षे चालला. ते सारे युधिष्ठिराच्या वचनांत बागून 'रतराष्ट्राची 
सेवा करीत ब नित्य त्याला नमस्कार करीत. धतराष्ट्राने मस्तक हुंगल्यावरच ते 
आपल्या कार्याला प्रवृत्त होत. कुंतीहि गांधारीच्या मताला मान देऊनच वागे 
द्रौपदी, सुभद्रा व इतर पांडवस््रिया त्या सासूसासऱ्यांना अगदीं नीटपर्णे 


आश्रमवासिक पवे १५. प्श्र 


वागवीत. उंची शय्या, वस्त्रे, अलंकार, खाद्यपेयादि पदार्थ हीं सर्वी राजाला 
योग्य अशींच युघिष्ठिर धृतराष्ट्राला देत असे व कुंतीहि गांघारीला अगदीं 
थोरपणंच वागवीत असे. विदुर, संजय, युयुत्सु आणि द्रोणाचा मेहुणा ब प्रेमळ. 
ब्राह्मण असा धनुधंर कृप हे नित्य धृतराष्ट्राजजळ असत. भगवान्‌ व्यासहि 
देव, राक्षस, पितर व क्रषि यांच्या पुराणकथा सांगून त्याचे रक्षन करीत 
असे. धरमकार्ये व व्यवहारांतील कामें हीं विदुर त्याच्या अनुमतीने करी. 
विदुराच्या उत्तम राजनीतीसुळे मांडलिक राजांसंबंधीं सर्व कामें 
अल्पद्रव्यांत ब मनाजोगीं होऊन जात. कोणाला बंदींत टाकणें, बंदींतून 
कोणाला सोडून देणें, वघाची शिक्षा झालेल्यांना क्षमा करणें हों सवे 
कामें विदुरच करीत असून त्यांत युधिष्ठिर हात घालीत नसे. खेळ, यात्रा 
इत्यादि बाबतींत जें लागेल ते छतराष्ट्राला युघिष्ठिर पुरबी. चुरचुरीत भाज्या 
करणारे ब आलेपाकादि वड्या करणारे स्वयंपाकी पूर्वीप्रमाणेच 'रतराष्ट्राच्या 
सेवेत तत्पर असत. वर्स्षप्राबरणे, फुलें, इत्यादि पदार्थ 'रतराष्ट्राला त्याच्या 
इच्छेप्रमाणे पुरविण्यांत येत. मासे, मद्यमांसाचे पदार्थ, विबिध पेये, इतर 
सुंदर बिविध पदार्थ हेहि त्याच्यासाठीं पूर्वीसारखेच करण्यांत येत. राजसभेत 
जे राजे इकडून तिकडून केव्हां येत, तेहि 'टतराष्ट्राला पूर्वीप्रमाणेच भेटून ब 
नमस्कार करून जात. कुंती, द्रौपदी, सुभद्वा, उलूपी, चित्रांगदा, इत्यादि ख्रिया 
आपल्याला सेविका समजून गांधारी ची ठ्प्रबस्था ठेवीत. पुत्रहीन झालेल्या त्या 
वृद्ध पतिपत्नींना कांहीं झालें तरी दुःख होऊं नये एबढी युघिष्टिराच्या सांगण्या- 
वरून सर्वांची दक्षता असे. सारे जण युघिठ्टिराच्या आज्ञेप्रमाणे मनःपूर्वक 
बागत, पण भीमाला तें मनांतून खपत नसे. द्यूतप्रकरणांत 'एतराष्ट्राच्या 
दुर्बुद्धीमुळें जो प्रकार घडून आला होता, त्याचा विसर भीमाला कधीं पडला 
नाहीं. १५. १. १. 


अध्याय २ रा. 
[१. पांडव व पृतराष्ट्र यांचें परस्परांशी सरळ व प्रेमळ वर्तन ] 

(१ ) वैद्ांपायन--राजा, पांडन बहुमान देत असल्यामुळें 'टतराष्ट्र पुनः 
ऊषिमंडळाच्या संगतींत आनंदानें काळ घालवू लागला, आ्रह्मणांना द्यावयाचे 
अग्रहार तोच देई व युघिष्ठिराचें त्याला अनुमोदन असे. दयाळु युघिष्ठिर 
भावांना ब अमात्यांना नित्य म्हणे कीं, “ जसा मी तसे तुम्हीहि 'रतराषट्रास मान 


१५७६ श्रीमन्महाभारतार्थ--१५ आध्रमवासिक पर्व. अ. २ 


दिल्ग पाहिजे. त्याच्या आक्षेंत जो राहील त्यालाच मी मित्र समजेन; त्याच्या उलट 
जागणारा माझा शत्रु असून शिक्षेस पात्र होईल. पितृश्राद्धाच्या प्रसंगीं तसंच 
त्याच्या पुन्नांच्या इष्टमित्रांच्या श्राद्धाच्या बेळीं त्याच्या मनांत असेल तसेंच 
करण्यांत आलें पाहिजे.  युघिष्ठिराची अश्शी सर्वांना आज्ञा असल्यामुळें 'रतराष्टर 
सत्पाच्न आह्यणांना अनेक प्रकारे द्रव्यदान करी व त्याच्य़ा मनाप्रमाणे वागण्याच्या 
इच्छेमुळे स्वत: धमराजा, भीम, अजुंन ब नकुळ सहदेव असे सर्वजण त्याच्या 
अनुरोधाने चालत. * हा वृद्ध राजा पुन्नपौत्रांच्या वघानें आधींच दुःखित होऊन 
गेलेला असल्यामुळें आम्हीं जर त्याला आणखी त्रास दिला तर तो मरूनच 
नाहीं का जाणार ? ' असा ते निचार करीत. पुत्र जीवंत असतांना त्याला जे 
सुख मिळे, तेंच त्याला आतांहि मिळावें अशी ते व्य़बस्था करीत व पांचीजण 
त्याच्या आज्ञेत वागत. ते नस्रपर्णे शिष्यवृत्ति घरून आपल्या वचनाप्रमाणे 
नियमाने बागतात, हें पाहून 'रतराष्ट्रहि त्यांच्यापाशी तसाच मोठेपणानं वागे. 
गांधारीनेंहि ब्राह्मणांना हवीं तीं दाने देऊन पुन्नांचीं विविध श्राद्धे केलीं व त्या 
योगें त्यांच्या कणांतून ती सुक्त झाली. अश्या रीतीनें धमराज युघिष्टिर धर्मशील 
राहून भावांसह 'रतराष्ट्राची बहुमानपुरःसर शुश्रूपा करी. 


राजा, वृद्ध 'रतराष्ट्राला युघिट्टिरामध्ये कांहीं वावगं दिसून आलें नाहीं. असे 
त्ते पांडव सदूवृत्तीनं वागत असल्यामुळें 'रतराष्ट् त्यांच्यावर अगदीं संतुष्ट असे. 
गांघारीहि पुत्रशोक दूर करून त्यांच्याशीं स्वत:च्या पुन्नांसारखीच आनंदाने वागे. 
शछतराषट्राला आवडणार नाहीं अशी एकहि गोष्ट युघिष्टिरांने कधीं केली नाहीं. 
'छतराष्ट्र व गांधारी जें सांगतील तें लहानमोठे कार्ये युधिष्ठिर बहुमानपुरःसर करी 
व त्याच्या अशा वर्तनाने 'रतराष्ट्र अगदीं संतुष्ट असे. तो प्रतिदिवश्लीं सकाळीं 
उठला म्हणजे आपल्या दुबुद्धि पुत्रांच स्मरण होऊन पश्चात्ताप पाने व पांडवांचा 
युद्धांत पराभव होऊं नये म्हणून प्राथना करी व ब्राह्मणांकडून स्वस्तिवाचन 
करवून अझीला आहुति देई. तो पांडबांना दीर्घायुष्य चिंती. पांडवांपासून 
त्याला जे समाधान मिळे ते त्याला पूर्वी पुत्नांपासून कधीं मिळाळें नव्हतें. 
स्यामुळें आतां तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्‍य, शद अश्ा सर्वांना प्रिय झाला. दुर्यो- 
घनादिकांनीं जीं दुष्कृत्ये केलीं तसलीं कधीं मनांतहि न आणतां युघिष्टिर 
'रतराष्ट्राच्या मनाप्रमार्ण बागे. जो कोणी 'रतराष्ट्राला न आवडणारी गोष्ट करी, 
त्यावर युधिष्ठिराचा राग होई. त्याच्या भीतीमुळें धृतराष्ट्राच्या किंबा दुर्योधनाच्या 
पूर्वीच्या कृत्यांचा कोणी उव्चारहि करीत नसे. युविष्ठिराच्या धिम्म्या स्वभा- 


आश्रमवास्िक पवे १५. ५७$& 


'मुळें व झुद्ध अंत:करणामुळे धृतराष्ट्र गांधारी व निदुर यांना संतोष होई, तसा 
[माच्या स्वभावामुळें मात्र होत नसे. भीमहि युघिष्ठिरांचे अनुकरण निश्चयाने 
री. पण धृतराष्ट्राला पाहिल्याबरोबर त्याच्या मनाला कसेसेच होई व त्यामुळें 
घधिष्ठिर करील तसें करावयाचें जरी त्यान ठरविलें होतें, तरी तें सारं तो झून्य- 
यानेच करी, १५. १. २. 


अध्याय ३ रा. 

[ १. भीमाच्या तोंडचे कठोर शब्द ऐकून प्रतराष्ट्र वनांत जाऊं इच्छितो. ] 

(१ ) वैश्ांपायन--राजा, अशा रीतीने युघिष्टिर व 'छतराष्ट्र परस्परांशी 
[गत असल्यामुळें लोकांनींहि त्यांच्यांत आदर दाखवितांना केव्हांहि भेद केला 
'हीं. पण जेव्हां 'रतराष्ट्राला आपल्या दुबोदधि पत्राची आठवण होई, तेव्हां 
एच्या मनांत भीमासंबंधानं दुष्ट विचार येई. भीम गुप्तपगें त्याला आवडणार 
हीं असें कांहीं तरी करी व 'रतराष्ट्रहि त्याला मनांतून दुष्टासारखा मानी. त्यांचीं 
2 कृत्ये ब त्याने दिळेला खोटा उपदेश भोमाला आठवला म्हणजे तो आपल्या 
त्रमंडळींत बसलेला असतां आपले दंड थोपटी आणि 'टतराष्ट्र आणि गांधारी 
ना ऐकूं जाईल इतक्या मोठ्याने दुर्योधन, दुःशासन, कर्ण इत्यादिकांच्या 
[वणी करून कठोर शब्द बोले. तो म्हणे, “या अंधळ्या राजाचे नानारखावेत्ते 
रगे मीं र्‍या आपल्या अडसरासारख्य़ा बाहूंनीं परलोकीं पाठविले. ज्यांमध्ये 
पडून 'एतराष्ट्रपुत्र नाश पावले ते हे माझे लोखंडी कांबीसारखे बाहू पहा ! 
दनानें चचिळेळे तेच हे माझे बाहु कीं ज्यांनीं दुर्योधनाचा पुत्रबांधवांसह 
:पात केला.' हे व दुसरे अनेक टोंचणारे शब्द भीम बोले व ते ऐकून घृतरा- 
छा उद्ठेग उत्पन्न होई. गांधारीच्याहि कानीं ते शब्द जात, पण कालचक्र 
रें आहे, हें जाणून ती बुद्धिशाली व धर्मजञ वृद्धा ती टोंचणी निमूटपणे 
इन करी. अशा रीतीनें पंघरा बर्षे धृतराष्ट्राने भीमाचे बाक्बाण सहन केल्या- 
! त्याला शेवटीं उद्वेग होऊन जेराग्य उत्पन्न झालें. पण ही गोष्ट युघिष्ठिराच्या 
त्र लक्षांत आली नाहीं. अजुन, नकुळ, सहदेव, द्रोपदी, कुंती हीं सवेजणे 
राष्ट्राच्या मनाप्रमाणे जागत व केव्हांहि त्याला वाईट वाटेल असा शब्द तोंडा- 
हेर काढीत नसत. पण शेवटीं घृतराष्ट्राने मित्रमंडळी बसली असतां त्यांच्याशीं 
त्रपर्णे बोलून व डोळ्यांत आंसर्वे आणून आपला उद्वेग त्यांच्यापुढे मांडला. 


५७८  श्रीमन्महाभारतार्थ--१५ आश्रमवासिक पर्व. अ. ३. 


तो म्हणाला, ' मित्र हो, कौरवांचा क्षय कसा झाला हें तुम्हाला ठाऊकच 
आहे. त्यांत सारा अपराध माझाच आहे. कुलाचा नाश करण्यास प्रवृत्त झालेल्या 
दुश९खबुद्धीच्या दुर्योधनाला मीं कौरवांचा अधिपति नेमले, श्रीकृष्णाचा उपदेश 
ऐकिला नाहीं, पुत्रम्रेमाला बळी पडून सुज्ञांनीं सांतिगलेली हिताची गोष्ट झिट- 
कारिली, वेळोबेळीं विदुर, भीष्म, द्रोण, कृष्ण, भगवान्‌ व्यास, संजय आणि: 
गांधारी हीं सांगत होतीं कीं गुणी पांडवांना बाडवडिलार्जित राज्य द्या, पण मीं 
तें ऐकिले नाही, याचा मला आतां पश्चात्ताप होत आहे. पुढे होणारा कुलाचा 
नाश ओळखूनच कृष्णाने अत्यंत हिताची गोष्ट सांगितळी होती. हे सारे माझे 
सहस्रावधि अपराध माझ्यावर उलटून माझ्य़ा हृदयांत शल्यासारखे होऊन बसले 
आहेत. पण आज पंधरा वर्षांनंतर मला ते फारच जाणवूं लागले आहेत व त्यांची 
निष्कृति व्हावी म्हणून मीं नेम करून कधीं चार दिवशी तर कधीं आठ दिवशीं 
एकदां जेबीत असतों. गांघारीला हें समजल्यापासून तीहि तसंच करते. 
युधिष्ठिर माझ्यासाठी फारच त्रास घेतो. त्याच्या सांगण्याबरून सेबक माझ्या 
सेबेला नित्य तत्पर असतात. पण मीं जप करीत भूमीवर दर्भ पसरून व त्यावर 
हरणाचे कातडें अंथरून निजतों व गांधारीहि वताच्या मिषाने तसेंच करते. आमचे 
शंभर पुन्न युद्धांतेन पळ न काढतां क्षात्रधमांला अनुसरून रणांत मरण पावले, 
पण त्याचें मळा वाईट वाटत नाहीं.' असें म्हणून त्यानें धमराजाला हाक 
मारिली आणि त्याला म्हटलें, ' युघिष्टिरा, तुझें कल्याण असो; माझें म्हणणे ऐकून 
घे. आजवर तूं माझें उत्तम पालन केलेंस व त्यामुळें मीं येथें सुखाने राहिलों; 
मोठमोठी दाने केलीं; श्राद्धांनीं पितरादिकांना संतुष्ट केलें; पुष्कळ पुण्यसंचय 
केला. ही गांधारी पुत्र मरण पाबले असतांहि घेर्याने माझ्याकडे पाहून दिवस 
कंठीत आहे. द्रौपदीचा अपकार करणारे व तुरझें ऐश्र्‍ये हरण करणारे माझे दुष्ट 
पुत्र युद्धांत मरण पावून नष्ट झाले, त्यांच्या संबंधार्ने करण्यार्चे आतां कांहीं 
राहिलेळं नाहीं. ते सारे वीरोचित अशा लोक्रीं गेळे आहेत. तेव्हां मला आतां 
माझ्या स्वतःच्या हिताचे पुण्यकर्मच कराबय़ाचें आहे. गांधारीलाहि तसेंच वाटतें. 
तरी तूं तसें करण्यास आम्हाला अनुज्ञा दे. तूं शख््घरांत श्रे्ठ आहेस तसा 
धघरमांविषयीं कळकळ बाळगणाराहि आहेस. राजा हाच प्राण्यांचा गुरु असल्यामुळें 
तुजजवळ मी ही गोष्ट काढिली आहे. तरी तुझी अनुज्ञा मिळाली कीं मीं 
गांघारीसह वनांत जाऊन वल्कले पांघरून तेथें रहाणार आहें. मीं वनांत असलों 
तरी तुझे अभीष्ट चिंतीत राहीन. युघिष्ठिरा, आपल्या कुळांत पुश्नांवर ऐश्वर्य 


आश्रमवासिक पवे १५. ५७९ 


सोंपवून वृद्धपणीं वनाचा आश्रय करणें हे सर्वानींच योग्य मानिळें आहे. यास्तव 
मींहि वनांत राहून कांहीं भक्षण न करितां वायु भक्षण करून या पत्नीसह 
मोठें तप करीन. त्या तपाचे फल तुलाहि मिळेलच. कारण राज्यांत जें कांहीं बरें 
किंवा वाईट घडून येतें, त्याचा वांटा राजांना मिळतोच. ? 

हें ऐकून युघिष्टिर म्हणाला ' महाराज, तुम्हाला जर असें दुःख होत असेल 
तर मलाहि राज्यापासून काय सुख होणार ? तुम्ही असे दुःखित होऊन उपवासानें 
कृश होत्साते भूमीवर पडून रहात असतां मीं किंवा माझ्या भाबांनीं तुमची 
दाद घेतली नाहीं, तरी मला घिक्कार असो. खरोखर मों मूख असून तुमच्या 
बाह्यत्कारी बोलण्याने फसून गेलों. नाहीं तर तुम्हाला असं दुःख कां भोगावें लागतें ? 
महाराज, तुम्हाला जर असे दुःख होत असेल, तर मला तें राज्य, ते भोग, ते 
यज्ञ, तें सुख यांचा काय उपयोग आहे ? तुमच्या या दु:खाच्या शब्दानें मीं व मार्झे 
राज्य हीं दुःखित झालों आहों. तुम्हींच आतां आम्हाला मातापित्याच्या ठिकाणीं असून 
आमचे श्रेष्ठ गुरुहि तुम्हींच आहां. तुमच्यापासून विरह झाल्यास आम्हीं जाणार 
तरी कोठें ? तरी आतां तुमचा औरस पुत्र जो युयुत्सु त्याला किंवा तुम्हाला 
दुसरा कोणी युक्त वाटल्यास त्याला राज्यावर बसवा. मीच वनांत जातों, आणि 
तुम्हीं राज्य चालवाबें. दुष्कीतीने आधींच जळून गेलेल्या मला आणखी पुनः 
कशाला जाळूं पहातां ? मीं राजा नाहीं, राज्य तुमचे आहे व मी तुमचा 
आज्ञांकित आहें. मग मीं तुम्हांला वनांत जावयास कशी अनुज्ञा देऊं बरें ? 
दुर्यांधनाविषयीं आमच्या मनांत आतां कसलाच राग राहिलेला नाहीं. होणार 
गोष्ट त्याप्रमाणे घडून आम्हाला ब इतरांनाहि मोह पडला. जसे दुर्योधनादिक 
तुमचे मुलगे होते, तसेच आतां आम्हीं आहों. मला गांधारी आणि कुंती यांमध्यें 
मुळींच भेद दिसत नाहीं. इतकें असूनहि जर तुम्ही मला सोडून जाणार असाल, 
तर मीहि तुमच्या मागून येऊन तुम्हाला घरून राहीन. तुमच्या अभावीं साऱ्या 
सागरान्त प्रथ्वीर्चे राज्यह्ि मळा आनंद देऊं शकणार नाहीं. हें सवे तुमचे असून 
मीं मस्तक लववून तुमची करुणा भाकीत आहें. आम्हीं तुमच्या स्वाधीन आहों, 
तरी तुम्हीं कसलीहि चिंता करूं नका. झाल्या गोष्टींना उपाय नाहीं असें समजून 
आमची सेवा घेत आपण निश्चिंतपणे येथें रहाल अशी मला आशा आहे.' 

छतराष्ट्रानें उत्तर केलें, ' युधिष्ठिरा, मळा खरोखरच तप करानेंसें मनापासून 
वाढूं लागळें आहे, आणि आपल्या कुळाची वहिवाटहि वनांत जाऊन रहाणे 
योग्य मानण्याचीच आहे. मुळा, आतां येथें फार वर्षे राहून झालीं. तुम्ही 


५८० श्रीमन्महाभारतार्थ--१५ आश्रमवासिक पवे. अ. ३. 


माझी सेवाहि उत्तम प्रकारे केली. तरी आतां वृद्धवयांत मला जाण्याची 
अनुज्ञा दे. ' 

बेशंपायन म्हणतो, राजा, हात जोडून कांपत कांपत पुढें उभा राहिलेल्या 
युघिष्ठिराला अर्स सांगून धृतराष्ट्र पुढें म्हणाला, ' युघिष्ठिरा, महात्मा संजय ज 
महारथी कृप यांनाहि समागमे न्यावयाची माझी इच्छा आहे. माझ्या या उतार 
बयांत माझें मन म्लान होत असून फार बोलण्याने तोंड सुकून जाते.' इतके 
शब्द तो बोलत आहे तोंच त्याला घेरी आली व स्तासारखा तो वृद्ध धृतराष्ट्र 
गांधारीच्या अंगावर पडला. तो प्रकार पाहून युघिष्टिराला फार तीन्न दु:ख झालें 
आणि तो म्हणाला, “ काय हो, ज्याला एक लक्ष हत्तींचे बळ, तो हा धृतराष्ट्र 
राजा स्तवत होऊन स्रीच्या अंगावर पडला आहे. ज्या ह्याच्या कणखर देहाने 
भीमाच्या लोखंडी प्रतिमेचे चूणे केळे, तो हा गांधारीचा आश्रय घेऊन पडला 
आहे ! मज अधमज्ञाला धिक्कार असो. माझी बुद्धि व माझे ज्ञान हीं काय 
कामाची ? हा धृतराष्ट्र राजा अशा रीतीने माझ्यामुळे पडला ना? धृतराष्ट्र व 
गांधारी जर राज्योपभोग घेण्यास येथें रहाणार नाहींत, तर मीं त्यांचें अनुकरण 
करून वनवासच पत्करीन.? 

बैशंपायन म्हणतो, राजा, मग युघिषिराने घृतराषट्राच्या उरःस्थलावर आणि 
मुखावर हळूहळू थंडपाण्याचा हात फिरबिला ब त्याच्या पवित्र स्प्नार्ने तो 
सावध झाला. सावध झाल्यावर तो युघिष्टिराला म्हणाला, “ युघिष्ठिरा, तुझ्या 
हाताच्या स्प्ांमुळेच मी जीबंत आहें, तरी मला पुनः एकदां आपल्या हाताने 
स्पर्श कर आणि आलिंगन दे. राजा, तुझे मस्तक मला हुंगूं दे. माझ्या हातांनी 
तुळा कवटाळूं दे म्हणजे मला फार बर वाटेल, जेवण केल्याला आज मला चार 
दिवस झाले, त्यामुळे कृश होऊन हालचालहि करतां येत नाहींशी झाली आहे. 
तुझी अनुज्ञा मिळविण्याच्या प्रयत्नांत मला फार श्रम झाले, त्यामुळे ही मूच्छा मला 
आली. पण तुझ्या अस्हतासारख्या हस्तस्पश्शाने मला पुन: झुद्धि आली असे मला 
चाटते. ” राजा, 'रतराष्ट्राच्य़ा सांगण्याप्रमार्गे युधिष्ठिराने चुलत्याच्या सवे शरीरा- 
वरून प्रेमार्ने हात फिरबिला, तेव्हां त्याला पुनः शक्ति येऊन त्यानें युघिष्ठिराल 
दोन्ही हातांनीं कनटाळून त्याचें मस्तक हुंगले, हा सारा प्रकार पाहून विदुरा- 
दिकांना अतिशय दुःख झालें ब कांहीं न बोलतां ते रडले मात्र. पण घ्मज्ञ गांधारी 
फार दु:खित झाली असतांहि धीर घरून सर्वाचे सांत्वन करूं लागली. कुंती- 
सह इतर सित्रयांचीहि तज्तीच स्थिति होऊन त्या डोळ्यांत आंसर्वे आणून 


आश्रमवासिक पवे १५. पटे 


वाटोळ्या उभ्या राहिल्या. मग 'शतराष्ट्र पुनः युघिष्ठिराला म्हणाला, ' राजा, 
मला तपश्चर्येला जाण्यास अनुज्ञा देच. पुनः पुनः तीच बडबड करतांना 
मला थकवा येत आहे, तरी, बाळा, मला आतां अधिक कष्ट देऊं नको. हे 
त्याचे शब्द ऐकून त्या सर्बेच पांडब वीरांनीं दुःखाचा हुंदका सोडिला, कारण 
घृतराष्ट्राचा केवळ भस्थि पंजरच शेष राहिला असून उपबासानें तो अगदीं 
क्षीण व निस्तेज झाला होता. युघिष्ठिराने त्याला आलिंगन दिलें आणि शोक 
आवरून व अश्रु पुसून त्याल पुनः म्हटलें, ' महाराज, तुमच्या मनाप्रमाणे 
करण्याची जेवढी मला इच्छा आहे, तेवढी जगण्याची किंवा प्रथ्वीर्चे राज्य 
करण्याचीहि नाहीं. मीं जर तुम्हांला प्रिय असेन व माझ्यावर कृपा करावी असें 
जर तुम्हांला वाटत असेल, तर प्रथम तुम्हीं थोडा आहार ध्याबा; मग पुढच्या 
गोष्टी पुढें पाहूं. ' त्यावर 'रतराष्टर म्हणाला, ' युघिष्ठिरा, वनांत जावयास तुझी 
अनुज्ञा मिळाली म्हणजे मगच जेवावें असें माझ्या मनानें घेतलें आहे. ' त्याचें 
असें भाषण युघिष्टिराशीं चाललें आहे, इतक्यांत सत्यवती पुत्र ब्य़ासमुनि तेर्थे 
येऊन, त्यांच्याशीं बोलं, लागले. १५.१.३. 


अध्याय ४ था. 
[ १. व्यास युघिष्ठिराला धृतराष्ट्रास अनुज्ञा द्यावयास सांगतो. ] 

(३ ) व्यास :--युघिष्ठिरा, धृतराष्ट्र जे म्हणतो आहे, तें तूं कांहीं एक किन्तु 
मनांत न आणतां कर. हा राजा आतां वृद्ध झाला आहे व विशेषतः पुत्रवघामुळें 
आतां तो यापुढें फारसे दिबस कष्ट सहन करणें शक्‍य नाहीं. गांधारीहि मोठ्या 
घैयांने पुत्रबघाचें दारुण दुःख स्वतःची समजूत करून कसें बसे सोशीत आहे. 
यास्तन माझे तुला हेंच सांगणे आहे कीं, मीं सांगतों तें कर आणि धृतराष्ट्रास 
वनांत जाण्यास अनुज्ञा दे. त्यानें येथेंच ब्यथ॑ मरावे हे मला बरें वाटत नाहीं. 
राजषींची पुरातन रोतच त्याला अनुसरूं दे. सवे मोठ्या राजषीनीं बनाचाच 
आश्रय शेवटीं केलेला आहे. 

चैरांपायन म्हणतो, राजा, अद्भुत सामथ्येवानू अशा व्यासाचे भाषण ऐकून 
प्रतापी युविष्ठिर त्याला म्हणाला, ' भगवन्‌ , आपलें वचन आम्हांला प्रमाण 
असून आपण आमचे गुरूच आहां. फार काय, पण आपण या राज्याचे व 
आमच्या कुलाचे सर्वस्ब आहां. मीं आपला बालक असून आपण माझे पिता, 


५८२ श्रीमन्महाभारताथ--१५ आशध्रमवासिक पर्व. अ. ५ 


राजा व गुरु आहां. पुत्राने पित्याच्या आज्ञेत असावें असा घर्मेच आहे. ? धर्मांच्या 
भाषणावर वेद्वेत्त्या ब्यासाने उत्तर केळे ' युघिछठ्ठिरा, तू म्हणतोस तसं आहे 
खररेंच. हा धृतराष्ट्र आतां वृद्ध झालेला असल्यामुळें त्याच्या म्हणण्याला मोठे 
प्रामाण्य आलेळें आहे. तरी माझ्या तक्ाच तुझ्याहि संमतीने त्याला त्याच्या 
मनांत आलेली गोष्ट करूं दे; त्याच्यांत तू कांही अडचण आणूं नको. राजा, 
थोर राजांचा हा धमेच आहे कीं, एकतर रणांगणावर देह ठेबाबा, नाहींतर 
विघियुक्त वनबास स्वीकारावा. धृतराष्ट्राची सेवा तुझ्या पित्याने म्हणजे पांडुरा- 
जानें शिष्याने गुरूची करावी तशी खरोखर केली. पुढे तुम्ही वनबासांत गेल्यावर 
तेरा वर्षे पुत्रांच्या द्वारा राज्य भोगून घृतराष्ट्राने पुष्कळ द्व्या दान केलें, मोठे 
मोठे दक्षिणायुक्त यज्ञ करून प्थ्वीचा उपभोग घेतला व प्रजेर्च पालन केर्ले. 
स्यावर त्याची तशीच गांधारीची तूंहि आपल्या परिवारासहित गुरुतुल्य सेवा केली 
आहेस. आतां तपश्चयी करण्याचा याचा समयच आला आहे. तरी त्याला तूं 
संमति दे. युघिष्ठिरा, याच्या मनांत तुमच्या बिषयीं थोडाहि किन्तु आहे असे 
मला वाटत नाहीं. 

या प्रमाणे युघिष्ठिराला सांगून ब त्याच्याकडून त्याविषयी मान्यता मिळवून 
व्यास सुनि आपल्या आश्रमीं निघून गेले. ते गेल्यावर वृद्ध धृतराष्ट्राजवळ जाऊन 
मोठ्या नस्रतेनें युधिष्ठिराने त्याला हळु हळु विचारिळें, ' महाराज, व्यासमुनींनीं 
सांगितल्याप्रमार्ण आपले जं मत झालं आहे, तर्सच कृपाचार्य, विदुर, युयुत्सु, 
संजय, यांचे जर्से म्हणणे असेल, त्याप्रमार्ण करावयास मीं सिद्ध आहें. ते सने 
जण मला मान्य असून आपल्या कुळाचे हितर्चितक आहेत. पण माझी आतां 
नश्र प्राथना एबढीच आहे कीं, आधीं थोर्डे अन्न खा आणि मग वनांत जाण्याची 
सिद्धता करू, १५. १. ४. 


अध्याय ५ वा. 
[ १. पृतराष्ट्राचा युधिष्ठिराला राजनीतीचा उपदेश ] 

(१ ) वैदांपायन--राजा, युघिष्ठिरची संमति मिळविल्यावर प्रतापी धृतराष्ट्र 
आपल्या घरीं गांधारीसह गेला. त्याचे प्राण अगदीं मंद झाले असून तो कसा 
बसा ढकळत ढकलतच म्हाताऱ्या हत्तीसारखा पार्यींच गेला ब त्याच्या मागो- 
माग जानी बिदुर, संजय आणि कृपाचाये हेहि गेले, घरीं गेल्यावर सकाळचीं 


आश्रमवासिक पवे १५, ७८३ 


कृत्ये करून व ब्राह्मणांना तृप्त करून मग त्याने भोजन केलें; गांधारीनेहि कुंती 
व सुना यांनीं बहुमानारने आग्रह केल्यामुळें भोजन केलें. मग विदुरादिकांचें 
जेबग आटोपल्यावर ते ज पांडव पुनः 'रतराष्ट्रापाशीं येऊन बसले. तेव्हां त्यानें 
धर्मराजाला जवळ घेतलें आणि त्याच्या पाठीवर हात फिरवून त्याला उपदेश 
'केला. तो म्हणाला, ' युघिष्ठिरा, राज्याची आठ अंगे धर्मांत सांगितलीं असून 
'त्या सर्वांत तुझें वर्तन अगदीं प्रमादरहित असूं दे. राज्याचे नीट रक्षण होणे हं 
'घरमानेंच शक्‍य आहे. तूं जाणता आहेसच, तथापि मीं सांगतों ते ऐकून घे. 
िद्येने वृद्ध अशा पुरुषांची मनधरणो करीत जा व ते जसें सांगतील तसें तू 
कांहीं दुसरा विचार न करतां कर. सकाळीं उठून यथाविधि त्यांना नमस्कार 
कराबा व कामाचा प्रसंग येईल तेव्हां त्यासंबंधानें त्याचें मत घ्यावें. कार्याकडे 
दृष्टि ठेवून त्यांना तूं बहुमानाने मत विचारीत गेल्यास ते तुझ्या हिताचे असेल 
'लेंच सांगतील, धर्मा, घोड्यांना आवरावे त्याप्रमाणें सर्व इंद्रियांनाहि आवरतां 
आलें पाहिजे. राखून ठेवलेले दव्य जसे कठीण प्रसंगीं उपयोगीं पडते, तत्ञीं 
नियंत्रित इन्द्रिये आपलें प्रसंगीं हितच करतील. अमात्य़ नेमावयाचे ते त्यांच्या 
शीलाची परीक्षा करून नेमावे. त्यांचं वतन शुद्ध असून त्यांनीं ते काम वंश 
"परंपरेने केलेलं असावे. त्यांनीं इन्द्रियदमन केलेलें असून ते पुण्य कर्मे करणारे 
असावे. शत्रूंना कळूं न देतां त्यांच्या देज्यांत गुप्त हेर पाठव, पण ते स्वतःच्या राष्ट्रांत 
ऱरहाणारे असून त्यांच्या प्रामाणिकपणाची चांगली परीक्षा केलेली असावी. आपली 
ऱयजधानी भोबती चांगली तटबंदी करून भक्कम करावी. किल॒यांच्या वरती 
फिरण्याच्या जागा असून त्यांवरून वूरवर दृष्टि टाकतां यावी. त्यांत एकावर 
थुक सहा माळे असून त्यांना चोहोंकहून भक्कम ब पुरेशी मोठीं द्वारें असार्वी. 
त्यांवर नगराच्या रक्षणासाठी मोठमोठीं यंत्रे ठेवावी. सेवक ठेवावयाचे ते कुल- 
शील पारखून ठेवावे ब स्वतःचं रक्षण जेवणाखाण्यांतहि नीट काळजी घेऊन 
करावें. खेळण्याची स्थाने, फुर्ले माळा इत्यादिकांचा उपभोग, शय्या, आसने, 
या सवे गोष्टींत दक्ष राहून स्वतःचे रक्षण केळं पाहिजे. वृद्ध व विश्वासू अज्ञा 
ऱसंरक्षकांकडून स्त्रियांचे नीट रक्षण करजावे, ते शीळवान्‌ कुलीन व ज्ञाते असावे. 
'विद्यापारंगत, नसर, कुलीन, सरळ वर्तनाच्या व घमाथिबेच्या ब्राह्मणांना मंत्रिपदां- 
खर नेमावे. त्यांच्याशीं योग्य रीतीनें मंत्रयोजना करावी, पण पुष्कळांशीं एकाच 
'वेळीं ती करूं नये. ते सर्व एकत्र असले तरी कांहीं निमित्ताने त्यांना एकीकडे 
करूनच त्यांच्याशीं गुप्त मंत्र करावा, जेथे दुसरे कोणी येणार नाहीं अश्या माडी- 


क -) श्रीमन्महाभारता्थ--१५ आश्रमवासिक पवे. अ. ५ 


वरच्या एकान्त स्थळींच संत्र करावा. रानांत किंबा झाडी गवत हृत्यादि असेल 
तेथ गुप्त मंत्र केव्हांहि करूं नये. जेथें गुप्त मंत्र कराबयाचा तेथे माणसांचे अनु- 
करण करणाऱ्या वानर, पक्षी इत्यादि प्राण्यांना येऊं देऊं नये. तसेच जे जड ज 
पंगु असतील व्यांनाहि तेथें राहूं देऊं नये. गुप्तमंत्र फुटला असतां त्याचे जे दुष्प- 
रिणाम होतात, ते दूर करणें पुढें शक्‍य होत नाहीं असें माझे मत आहे. आपल्या 
मंत्रिमंडळाला मंत्रभेदाचे दुष्परिणाम वारंवार नीट. समजावून देत जा, तसेच 
मंत्ररक्षणाचे सुपरिणामहि सांगत जा. नगरांतील लोकांच्या मनाची थुद्धता व 
अश्मुद्धता कळून येईल त्याप्रमाणें वतेन ठेवावें. तुझ्या हिताविषयीं दक्ष अश्ांशींच 
तूं ब्यबहार ठेवीत जा व तुझ्या हिताला जपणाऱ्या हेरांना संतुष्ट ठेव. तुझ्या 
सेवकांनीं दुंडाह लोकांना योग्यप्रमाणांत व न्यायानेंच दंड कराबा अशी व्यवस्था 
कर. लांच खावयास सवकलेले, परस्त्रीवर दृष्टि ठेवणारे, कडक शिक्षा देणारे, 
खोटा ब्य़वहार करणारे, दुसऱ्याची निंदा करणारे, लोभी, चोर, दुष्ट कृत्ये 
करण्यास न भिणारे, सभा मठ इत्यादिकांचा नाश करणारे, अश्या लोकांना देश- 
काळ पाहून द्रब्यदंड [किंवा देहदंड करीत जा. कोशाची व्यवस्था ज्यांच्याकडे 
असते त्यांची सकाळींच प्रथम भेट घेऊन मग स्रान, अलंकार, भोजन इत्यादि 
कामे करावीं. त्या नंतर सैन्याची पहाणी करून त्याला संतोष द्याबा. दूत व हेर 
यांची गांठ संध्याकाळींच नित्य घ्यावी. मध्यरात्रीनंतरच कायाची योजना करावी. 
दुपारची वेळ तश्लीच मध्यरात्रीची वेळ क्रीडेसाठीं राखून ठेवावी, कोणतेहि कार्य 
करण्यासाठीं जो काळ ठरला असेल त्याकाळीं त्यासाठीं सज होऊन रहा. कार्याचे 
चक्र सारखे चाल असतेच. कोश भरण्याचा उद्योग स्यायार्नेच कर; अन्यायाचा 
मार्ग वज्ये कर. जे तुझे शत्रु आहेत असं हेरांकडून तुला कळून येईल, त्यांना 
विश्वासू माणसांकडून दुरूनच परस्पर मारवारवे. सेवकांच्या कामाची पारख करून 
त्यांची निबड करावी आणि नेमल्यावर त्यांच्याकडून योग्य रीतीनें कार्ये करवून 
घ्यावी. राजा, तुझा सेनापति हढबिश्वासाचा खंबीर असूं दे. तो शूर ब केश सहन 
करणारा, तसाच हितकर्ता व भक्त असावा. सर्व प्रकारचे व्यवहारी लोक तुझीं 
कामें गाढव किंवा बैल यांसारखी केवळ जेवणावारी करूं देत. आपले दोष व 
शाश्रंचे दोष नित्य बारकाईने तूं पहात जा. आपआपल्या कामांत कुशल असे जे 
पुरुष राज्यांत असतील ज जे तुझ्या हितासाठी झटत असतील, त्यांना योग्य 
ती पोटाची व्यवस्था करून संतुष्ट ठेव. जात्या राजाने गुणी माणसांच्या 
गुणाला उत्तेजन द्यावे म्हणजे तेहि पर्वेताप्रमाणे अढळ निष्ठा त्याच्यावर 
ठेवतील. १५. १. ५. 


आश्रमवासिक पवे १५ ष्ट 


अध्याय ६ वा. 
[१. प्रृतराष्ट्राचा युधिष्ठिराला राजनीतीचा उपदेश. ] 

(५ ) धरतराष्ट्!-र्‍युधिष्टिरा, आपले शत्रु कोण, आपले मित्र कोण, तटस्थ 
कोण आणि अधले मधले कोण, हें तूं लक्षांत घेऊन त्यांची मंडलें अथवा कंपू कोठें 
कसे आहेत हें समजून घे. तसेंच चार प्रकारचे शत्रु म्हणजे स्वतः शत्र, शत्रूंचे 
सहायक मित्र, त्या दोघांचा जय इच्छिणारे व दोघांचाहि पराजय चिंतणारे, 
तसेच अविचाराचें साहस करणारे, या सर्वाचे नीट ज्ञान करून घे. अमात्य, देश, 
किले, निरनिराळ्या प्रकारचीं सैन्ये यांमध्ये प्रसंगोपात्त कोणी फोडला जाण्याचा 
संभव असतो, म्हणून त्यानिषयीं नित्य सावध असाबें. राजा, चार प्रकारचे 
शत्रुपक्षीय लोक, सहा प्रकारचे अविचारी साहसी, स्वत: शत्रु आणि त्यांचे सहायक 
असे बारा राज्याच्या अवघानाचे विषय होत. तसेच ज्ेती आदिकरून 
आठ उत्पक्नाचे विषय, अल्पवयी राजे इत्यादि वीस प्रकारचे साम करण्यास 
अयोग्य असे पुरुष, नास्तिकपणा आदिकरून चौदा दोष, गुप्तमंत्रादि अठरा 
साधने, मिळून साठ आणि पूर्वी सांगितलेले बारा विषय या सर्वांना मिळून 
राजनीतिशारतकारांनीं मंडल अर्से नांव दिलें आहे. यांवरच सामादि सहा गोष्टी 
अबलंबून असतात. राजानें राज्याचा उत्कषे, ऱ्हास व स्थैर्य यांचा नीट विचार 
करावा. ज्यावेळीं स्वपक्ष बलवान्‌ असून शात्रुपक्ष दुबळा असतो, तेव्हां शत्रूंशी 
झुंज करून त्यांच्या राजाला जिंकार्वे, पण जेव्हां शत्रु बलिष्ठ असून आपला पक्ष 
दुबळ असेल, तेव्हां परिस्थिति जाणून शत्रुश्ीं सन्थि करावा, द्रव्याचा मोठा 
संचय करून ठेबाबा व शत्रूवर चालून जाण्याचे सामथ्ये जेव्हां येईल तेव्हां विलंब 
न करतां तसें तत्काल करावें; त्यावेळीं इतर बिचार करीत बसूं नये. आपल्यावर 
बाजू उलटली असतां नापीक भूमि, हिणकस सोनें, किंवा दुबळे सैन्य असें 
अवऱ्य तर शत्रुल्ध देऊन टाकावे. परंतु आपला जय झाल्यास शत्रूपासून सुपीक 
भूमि, उत्तम द्रव्य, बलिष्ठ सेन्य हीं मागून घ्यावी व संधि करावा. त्यावेळीं 
तहाची अट म्हणून शत्रकडीळ राजपुन्न आपल्याकडे ठेवून ध्यावा. पण कोणत्याहि 
संकटांत याच्या उलट वार्गू नगरे. संकटांतून सुटण्याचा प्रयत्न नीट विचार करून 
करावा, आणि प्रजांमधील दीन-दुबळ्यांकडे नीट लक्ष द्यावें. स्वराज्याचे रक्षण 
करावयाचें तर प्रयत्नपूर्वक दात्रूळा पीडा देणें, त्याला अटकाव करणें, त्याचा 
कोश लटणें हीं कामें क्रमानें किंवा एकदम जशीं जुळतील तत्ञीं केलीं पाहिजेत. 
उत्कर्षांची इच्छा करणाऱ्या राजानें आपल्याकडे साहाय्याथ आलेल्या सामन्त 


ट्ट श्रीमन्महाभारता्थे--१५ आश्रमवासिक पर्व. अ. ७, 


राजाल्य़ दुखवू नये. जो सारी शथ्वी जिंकू पहातो, त्याच्य़ा वाटेस जाऊं नये; 
सर त्याच्या सैन्यांत व मंत्र्यांत फूट पाडण्याचा प्रयत्न करावा. साधुं्च रक्षण 
करून दुष्टांना दंड कराबा ब दुर्बळांचा बलिष्ठाकडून उच्छेद होणार नाहीं अश्ली 
"काळजी घ्यावी. बिकट प्रसंगीं बेताचे धोरण धरावें. जर प्रबळ शत्रु चाळून 
येईल, तर सामादि उपायांचा क्रमाने उपयोग करून त्याला परतबिण्याचा 
यत्न करावा. तो नच जुळला, तर मात्र मंत्र्यांसह त्याच्यावर तुटून पडावें व 
त्या कामीं कोश, नागरिक लोक, सैन्य व जे दुसरे कोणी आपले हितकते असतील 
त्यांचें साह्य घ्यावे. एवढेंहि करून न जुळलें तर एकट्यानेंहि शेवटीं युद्ध करावे. 
कारण या क्रमानें शरीर पडल्यास मोक्षच मिळणारा आहे. १५. १. ६. 


अध्याय ७ वा. 
[ १. दृतराष्ट्राचा युधिष्ठिराला राजकारणविषयक आणखी उपदेश. ] 

(१) धतराष्ट्र--युघिष्ठिरा, संघि म्हणजे सख्य आणि विग्रह म्हणजे युद्ध 
'हे प्रत्येकी दोन प्रकारचे व अनेक उपायांनीं साधणारे असून त्यांचा राजाने अबइय 
बिचार केला पाहिजे. चित्त स्थिर ठेवून व दोन्ही प्रकारे स्वतःचा विचार करून 
जात्रुच्या बळाबळाचा विचार करावा. शत्र जर हीनबल असेल तर त्यावर चाळून 
जावे, उल्ट तो समथ असेळ तर मार्गे फिरणेंच उत्तम. त्या स्थितींत शत्रुपक्षांत 
-संकर्टे, भेद, इत्यादि उत्पन्न करण्याच प्रयत्न करावा. युद्ध चालू झाल्यावर शक्ति 
क्षीण झाल्यास काय करावे, भय उत्पन्न झाल्यास काय करावे ब सैन्य नष्ट 
-झाल्यास काय करावे, या तीन गोष्टींचा विचार चाळ करून जातांना केला पाहिजे. 
आस्त्रानुमर्ते स्वतःच्या व शत्रूच्या बलाबलाःचा विचार करून उत्साहशक्ति, 
उअभुशक्ति आणि मंत्रशक्ति यांनीं युक्त आपण आहो असं वाटल्यास 'चाळ करून 
जावे, पण उलट प्रकार आढळल्यास तसा विचार वज्ये करावा. चाळ करून जातांना 
राजाने धनबल, मित्रवळ, रानवट लोकांचे बळ, व सैन्यबल हीं पुरेशी घ्याबीं. 
“पण त्यांत मित्रवळ ब घनबल यांचें महत्व विशेष आहे. सैन्य व घन यांची 
योग्यता समान आहे. त्यांच्या बरोबरीचे हेरांचें बळ होय. प्रसंग पडला असतां 
ैरांचा उपयोग फार होतो. राजावर नानाप्रकारचीं संकटे येत असतात, त्यांचा 
ववेचार आतां सांगतों. 

राजा, आपत्तीचे बहुत प्रकार आहेत. त्यांचा सामादि उपायांनी विचारपूर्वक 


आश्रमवबासिक पवे १५, प्ट्छ 


अतिकार करावा. उत्तम प्रकारचें सैन्य घेऊन शत्रूवर राजानें चाल कराबी. मात्र 
परिस्थिति अनुकूल पहावी न स्वतःच्या सामर्थ्यांचाहि विचार करावा. उत्कर्षाची 
'हृच्छा करणाऱ्या राजानें दुष्ट ब पुष्ट असें सैन्य घेऊन निघावें. पुरेसं सामर्थ्य असल्यास 
हिबाळ्यासारख्या अवेळींहि चाल करावी. शत्रूंचा नाश करण्याच्या कामीं ज्या सेन्य- 
रूप नदीचा प्रयोग करावयाचा तींत भातेरूप दगड, घोडे व रथ या ख्पाचा 
जलप्रवाह, ध्वजरूपी वृक्षाचे तीरावरील आबरण व पायदळख्पी हत्तींचा 
चखल हीं भरपूर असावीं. युद्धप्रसंगीं झुक्ताचार्यांच्या नीतिग्रंथांत वर्णिल्या- 
अमाणें योग्य प्रकारे शकटाकार, पद्माकार किंवा वज्राकार असे सैन्याचे व्यूह 
रचावे. शत्रुसेन्यांत हेरांनी पहाणी करावी ब आपल्या सैन्याची शक्ति अजमावून 
आपल्या किंवा शत्रूच्या भूमीवर योग्य दिसेल त्याप्रमाणें युद्धाला आरंभ करावा. 
सैन्याला संतुष्ट ठेवार्वे व बलिष्ठ माणसांना शत्रूवर पाठवार्वे. आपल्या राज्या- 
विषयीं नीट विचार करून अवश्य त्या सामादि उपायांचा अवलंब करावा. 
राजा, कर्सेहि करून या लोकीं शरीर नीटपणे धारण कराबं आगि परलोकींचे 
हेत साधावे. याप्रमाणे योग्य रीतीने जो राजा आचरण करतो ब धमाने प्रजा- 
'पाळन करतो, त्याला मरणोत्तर स्नर्गप्रासि होते. युघिष्ठिरा, इइहपरलोकींच्या 
सुखप्रा्तीसाठीं याप्रमाणे वागून तूं प्रजाहित साध. पूर्वी भीष्माने तुला सर्व 
सांगितर्लेंच आहे. कृष्ण व बिदुर यांनींहि त॑ पुनः सांगितलें, आतां तुझ्याबरील 
ममतेमुळें मीं ते आणखी अवश्य म्हणून सांगितले; तरी त्याप्रमार्णे न्यायाने 
वर्तन कर; म्हणजे प्रजांना तूं प्रिय होऊन स्वगांतहि सुखाचा बांटेकरी होशील. 
सहस्त्र अथशमेघ करणें आणि धमांनं प्रजापालन करणें या दोहोंचे फळ सारखेच 
आहे. १५.१.७, 


अध्याय ८ वा. 
[१. क्वृतराष्ट्राची वनांत जाण्यासाठी पुनः प्रार्थना. ] 

(१) युघिष्ठिर--महाराज, तुम्हीं जसें सांगितलें तसे मीं करीन, भाणखीहि 
कांहीं उपदेश तुम्हीं मला करा. भीष्म स्नगॅस्थ झाला, कृष्ण द्वारकेस निघून 
बोला. विदुर ब संजय हेहि जाणार, मग मला असला उपदेश कोण बरें करणार 
आहे ? माझ्या हिताकडे लक्ष्य देऊन आज जो उपदेश तुम्हीं मला केला, त्या 
पमाणे मीं वागेन, कांहीं चिंता करूं नये. 

वैदांपायन--राजा, धमराज युघिष्िरानें 'रतराष्ट्राला असे सांगितलें असतां, 


५८८ श्रीमन्महाभारताथ--१५ आश्रमबासिक पवे. अ. ८. 


त्याने आपल्याला आतां वनांत जाण्यास अनुज्ञा द्यावी असें 'टतराष्ट्राला वाटले 
च “ आतां पुरे झाले, मींहि अगदीं थकून गेलों आहें ' असे म्हणून तो गांधा- 
रीच्या महालांत गेला. तेथे तो आसनावर बसल्यावर त्याची सहधघर्मचारिणी 
पत्नी गांधारी आपल्या प्रजापतितुल्य पतीला म्हणाली, * स्वत: वब्यासमह- 
षीनें आपल्याला बनांत जाण्याची अनुज्ञा दिली आहेच. आतां युघिष्ठिराची 
संमति मिळवून अरण्यांत केव्हां जावयाचे ?? हा प्रश्न ऐकून 'रतराष्ट्राने उत्तर 
केलें, ' हे गांधारि, स्वतः व्यासपित्यानें अनुज्ञा दिली आहे. आतां लवकरच 
युघिष्ठिराची अनुमति घेऊन जाऊं. पण त्यापूर्वी दुष्ट द्यतासुळें दुःखांत पडलेल्या 
त्या माझ्या सवे सम्रत पुन्नांच्या परलोकहितासाठीं आपल्या घरांत सवे प्रजामंडळा- 
समक्ष द्व्ग्रदान करावयाचे माझ्य़ा मनांत आहे. 

बेशंपायन म्हणतो, राजा, गांधारीला असें सांगून 'रतराष्ट्राने धर्मराजाला 
बोलावणे पाठविलें ब त्याच्या आज्ञेप्रमाणे युधिष्ठिरहहि सवे साहित्य समागमे 
घेऊन तेथे आला. मग कुरुजांगलांतील ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य व ह्यूद्र, हे आनं- 
दित होऊन तेथें जमले असतां टतराष्ट्र आपल्या अन्तःपुरांतून बाहेर आला आणि 
सर्वे जमलेल्या नागरिक मंडळीकडे व अमात्यांकडे पाहून व नानादेशांहून 
आलेले आह्यण, मित्रमंडळी व इतर लोक यांना उद्देद्चन म्हणाला, ' लोक हो, 
तुम्हीं ब कुरुकुलांतील पुरुष आज कितीतरी काळ एकत्र राहून परस्परांचे खेही 
व हितकते झालां आहां. यास्तब मीं आतां तुम्हांला जें सांगणार आहे, त्याप्रमाणे 
तुम्हीं निश्चितपणे करावें. गांघारीसह बनांत जावे असे मीं ठरविले आहे ज त्याला 
डय्नासमुनि आगि धमराजा यांनीं संमति दिली आहे. तरी आपली त्याविषयी 
मला अनुज्ञा असाबी. तुमचे व आमचे जें चिरकालिक प्रेम आजवर दिसून येत 
आहें, तसें दुसऱ्या कोणत्याहि देशांत राजाप्रजांमध्ये नसेल अर्से मला वाटते. 
मीं आतां वृद्ध झालों असून पुत्रविरहामुळें उपवास करून कृशहि झालों आहें. 
गांधारीचेंहि तसंच झाळें आहे. युविष्टिराच्या हातीं राज्य आल्यापासून मला 
मोठें सुख मिळूं लागलें. सजजन हो, दुर्योधनाच्या ऐश्वयोपेक्षांहि त्याची थोरवी 
मला अधिक बाटते. पण आतां अंध, वृद्ध ब पुत्रहीन अश्या मला बनांत गेल्या- 
शिबाय काय गति आहे ? तरी, हे भाग्यशाली लोक हो, मला वनांत जाण्याची 
अनुज्ञा कृपा करून द्या. ” राजा, धुतराष्ट्राचे हें करुणामय भाषण ऐकून ते 
कुरुजांगलवासी सवे लोक सद्दित होऊन रडू लागले. ते कांहीं उत्तर न देतां 
केवळ रडत आहेत, असं जाणून 'रतराष्ट्र त्यांच्याशीं पुनः बोलूं लागला. १५.१.८ 


आश्रमवासिक पर्व १५. ५८९ 


अध्याय ९ वा. 
[१ धृतराष्ट्राची प्रजाजनांना प्रार्थना ] 


(५ ) धृतराष्ट्र--सजनहो, शांतनुराजानें या राज्याचे यथाविधि पालन 
केल्यावर त्याच्या मार्गे भीष्माच्या संरक्षणाखालीं आमच्या पित्याने म्हणजे 
ववेचित्रवीयांने राज्यरक्षण केलें. हा सारा प्रकार तुम्हाला ठाऊकच आहे. त्यानंतर 
माझा वडील बंघु जो तुमचा मोठा आवडता होता, त्या पांडुराजान तुमचें 
रक्षण केले हेहि प्रसिद्धच आहे. हे निष्पाप लोक हो, त्यापुढे मी जी तुमची 
बरी वाईंट कांहीं सेवा केली, तींत जी बाईट असेल तिची तुम्हीं थोरमनानें 
मला क्षमा करा; कारण त्या वेळीं त्या राज्याचीं निष्कंटक सूत्रे दुर्योधनाच्या 
हातीं होतीं व त्याच्या मंद बुद्धीमुळं आपले अनेक अपराध त्याच्याकडून घडले. 
त्याच्य़ा दुर्बुडीमुळें ब अभिमानासुळें राजाराजांत घनघोर युद्ध झालें. त्या 
संबंधांत माझ्या हातून जें बरें वाईट वतन झार्ले तें तुम्ही आतां मनांत ठेवूं 
नका, अशी मीं हात जोडून तुम्हांला विनंति करीत आहें. मी आतां वृद्ध व 
पुत्रविरहार्ने दुःखित असा राजा आहें, तसाच तुमच्या पू्वेराजांच्या पोटीं 
आलेला पुत्र आहे, एवढेंच लक्षांत घेऊन, तुम्हीं माझ्या म्हणण्याला अनुमति 
द्या. ही दीन व वृद्ध गांधारी पुत्रहीन होत्साती दुःखित होऊन माझ्या तोंडून 
तुमच्यापाशी तेंच मागणे मागत आहे. हीं आम्हीं पुत्रहीन झालेलीं वृद्ध माणसं 
तुम्हांला शरण आलों आहोंत. तरी आम्हाला वनांत जाण्यास अनुज्ञा द्या. 
तुमचें कल्याण असो. हा कुंतीपुत्र युधिष्ठिर आपला सर्वांचा राजा असून चांगल्या 
वाहेट सवे प्रसंगीं आतां तुम्हीं त्याच्याकडेच पहा. त्याच्या हातून कदापि अनिष्ट 
गोष्ट घडणार नाहीं. त्याचे चार बलिष्ठ बंधु त्याच्या सचिवांचे काम करीत 
असून ते इंद्रचंद्रादि लोकपालांप्रमाणें सने घमोर्चे सार जाणणारे आहेत. हा 
युधिष्ठिर म्हणजे सवे विश्वाचा पति जो अह्मदेव त्याच्यासारखा महा तेजस्वी 
असून तो आतां तुमचे रक्षण करणार आहे. या प्रसंगीं सांगणें अवश्‍य आहे 
म्हणूनच मी केवळ सांगतों कीं, हा युविष्ठिर म्हणजे माझा मूल्यवान ठेवा 
असून तो मी आज तुमच्या स्वाधीन करून जाणार आहें, उलट तुम्हीं सर्वेजणहि 
डेवच म्हणून मी त्याच्या हातीं देत आहें. माझ्या त्या मुलांनी जें कांहीं कपट 
केळे व जें मीहि केलें त्याची तुम्हीं कृपा करून क्षमा करावी. तुम्हीं आमचें 
आप्रिय कधींच केळें नाहो. अत्यंत राजनिष्ठ अश्ना तुम्हां सर्वांना मों हात जोडून 


५९० श्रीमन्महाभारतार्थ--१५ आश्रमवासिक पर्वे. अ. १० 


नमस्कार करीत आहे ब त्या चंचलबुद्धीच्या लोभी व स्वैराचारी मुलांसाठी 
गांधारीसह तुमच्यापाशी ही याचना करीत आहें. ! 

राजा, 'रतराष्ट्राच्या या भाषणावर त्या जमलेल्या प्रजाजनांना कांहीं बोलवले 
नाहीं. अशध्रु ढाळीत ते केवळ एकमेकांकडे पहात स्तब्ध राहिले ! १५. १. ९. 


अध्याय १० वा. 

[ १. पृतराष्ट्राची शेक्टची प्रार्थना. २ प्रजेचा प्रतिनिधि म्हणून एका ब्राह्मणार्चे 
त्याला उत्तर ]. 

(५१) वेशृंपायन--राजा, 'छतराष्ट्राच्या शब्दांनी दुःस्वित होऊन भ्रमिष्टासा- 
रखे झालेले ते सारे प्रजाजन जरा शांत होतांच तो त्यांना पुनः म्हणाला, ' सजन' 
हो, वृद्ध व हतपुत्र अशा मला धमंपत्नी गांधारीसह वनांत जावयास अनुज्ञा 
द्या. मीं दीन होऊन आपली अनेक प्रकारें मस्तक लववून पुन: पुनः प्रार्थना 
करीत आहें. व्यासपित्याने स्वतः मला अनुज्ञा दिली आहे, तशीच धमवेत्त्या 
युघिष्ठिरानेंहि दिली आहे. तरी तुम्हीहि कृपाकरून मला संमति द्यावी. ' त्याचे 
ते करुण शब्द ऐकून त्या कुरुजांगळवासी सवे लोकांना रडे कोसळले. आपल्या 
हातांनीं ज वसर्ञांनीं तोंडें झांकून ते मात्यापित्यांसमान अशा त्या वृद्धांकडे पाहून 
दुःखाने रडूं लागले. धृतराष्ट्र वनांत जाणार या विचाराने त्यांचें हृदय शून्य झालें व 
तें दुःब सहन करण्याच्या प्रयत्नाने ते बहुतेक निश्चेष्ट झाले. धृतराष्ट्राच्या वियो- 
गाचे दुःख आवरण्याचा प्रयत्न करीत ते आपसांत कुजबुजूं लागले. त्यांनीं 
आपले विचार एकत्र करून कसे बसे एका ब्राह्मणाला सांगितले. तो तआह्मण 
सदाचरणी व सवांना मान्य असून ज्ञाता होता. त्याचे नांव सांब असून 
तो करग्वेदी होता. 'रतराष्ट्राची अनुमति घेऊन व सभाजनांस शांत करून तो 
गंभीर व बुद्धिवान ब्राह्मण त्याला म्हणाला, * महाराज, या प्रजाजनांनीं आपल्या 
प्रश्नाला काय उत्तर द्यावयाचें ते माझ्यावर सोंपविलें आहे, तरीं मी तें आपल्याला 
सांगतो. व आपण कृपा करून त्याचा स्वीकार करावा. महाराज, आपण सांगितलें 
तें सव ठीकच आहे. त्यांत असत्य कांहींच नाहीं. आपलें परस्परांचे प्रम आपण 
म्हटलें तसे आहेच. आपल्या वंशांतील कोणीहि राजे प्रजापालन करीत असतां 
प्रजेला अप्निय झालेले नाहींत. आपण सर्वांनी मातापित्यांप्रमाणे आमचें पालन 
केलें आहे. दुर्योधन राजानेंहि आमर्चे कांहीं अप्रिय केलेलें नाहीं. तरी घर्मश 


आश्रमवासिक पवे १५. ५्‌९श 


व्याससुनि म्हणतात तसें तुम्ही करावे. तेच आमचे श्रेष्ठ गुरु आहेत. पण आपण 
आम्हाला सोडून गेल्याने आम्हाला दीर्घकाळपर्यंत फार दु:ख होईल. आपल्या 
शेंकडों गुणांनी आम्हीं मोहून गेलों आहों. श्ञांतनू व चित्रांगद यांनीं जसे 
प्रजापालन केलें, [किंवा भीष्माच्य़ा छत्राखाली आपला पिता जो विचित्रवीये 
त्यानें जसें केलें, किंवा आपल्या नजरेखालीं पांडुराजाने जसें केलें, तसेंच दुर्योधन 
राजानेंहि उत्तम प्रकारें प्रजापालन केल. आपल्या पुन्नाच्या हातून आमच्याविषयी 
कांहीं कपटकृत्य घडलेले नाहीं. पित्यावर असाबा तसा बिश्वास आम्हां सर्वांचा 
त्याच्यावरहि होता ब आपल्यालाहि तें ठाऊक आहेच, यापुढें कुंतीपुत्र युधिष्टिराच्या 
कृपाछत्राखालींहि आम्हाला हजारों वर्षे सुखाचा लाभ होईल. आपल्या कुलांतील 
कुरु, संवरण, भरत इत्यादि प्राचीन पुण्यशील राजांचैँंच घरमात्मा युघिष्टिर 
अनुकरण करीत आहे. आतां या बाबतींत बारीक सारीकहि सांगण्यासारखं 
राहिलेलं नाहीं. आपल्या सरक्षणछत्राखालीं आम्हो नित्य सुखानं राहिलों आहों. 
आपल्या पुत्राने आमच्याशी कांहीं एक कपट केलेलं नाहीं. आपण दुर्योधनाविषयीं 
या सभेत जें सांगितले, त्या संबंधानें आपल्याला कांहीं सांगावेसे मला वाटतं. 


महाराज, ज्या कांहीं बऱ्या वाईंट गोष्टी घडून कुरूकुलाचा नाश झाला, 
त्या दुर्योधनाने केलेल्या नाहींत किंवा आपणहि केलेल्या नाहींत. कर्ण व शकुनि 
यांच्याकडेहि त्यांचें कतृत्व नाहीं. ज्याचा प्रतिकार कधींच करतां येत नाहीं, त्या 
दैवाचा हा सारा खेळ होय असें आम्ही म्हणतों. अठरा अक्षोहिणी सैन्य एकत्र 
जमले व अठरा दिवसांत कोरव योद्धथांनीं ज भीष्म, द्रोण, कर्ण, सात्यकि, 'ष्ट- 
शुक, पांडब यांनीं त्याचा नाश करून टाकला ! महाराज, एवढा क्षय काय 
दैवाच्या सामथ्यांवांचून झाला £ रणांगणांत मरणे हें उक्तच आहे व विशेषत: 
क्षत्रियांचे तर तें अवइय़ कतंब्य आहे. अश्या मोठमोठ्या बिद्याशीययुक्त पुरुषांनी 
हत्ती घोडे रथ इत्यादिकांसह सवव सैन्याचा जो नाश केला, त्याचें ब त्यांत झालेल्या 
शेंकडों राजांच्या वधाचे कारण एकटा दुर्योधनच म्हणाबयाचा काय? जसा तो 
त्याचें कारण नाहीं, तसे आपण, आपले सेवक, कर्ण, शकुनि, इत्यादिकहि त्या 
सहस्रावधि राजांच्या नाझाचे धनी नाहींत. हें सारें देवाचें करणें आहे. याविषयीं 
आणखी कोण काय सांगेल ? आपण या सवे राज्याचे गुरू व स्वामी आहां. त्या 
आपल्या धर्मज्ञ पुत्राला आम्ही दोषी ठरवीत नाहीं. आपल्या साह्यकत्यांसह 
तो वीरलोकीं जाईल व श्रेष्ठ ब्राह्मणांच्या आज्षीवांदाने त्याला स्वगांत सुखप्रासि. 
होईल. महाराज, आपल्यालाहि धमाचे उत्तम फल प्राप्त होईल; मात्र आपलें तरत. 


(व्यााय | 


आश्रमवासिक पर्वे १५, ५९३ 


ण, सोमदत्त, बाल्हीक यांचीं तशींच आपल्या पुत्रांची व जयद्रथादि बांधबांची 
गि मित्रांची श्राद्धे करावीं असें त्याच्या मनांत आलें असून त्यासाठीं तो कांहीं 
'प्र मागत आहे. ' 


राजा, विदुराचें हें बोलणं ऐकून युघिष्ठिर व अर्जुन यांनीं त्याला आनंदाने 
न्यता दिली. पण दु्योबनाचे अपराब आठवून भीमाला मात्र मोठा राग 
ला आणि त्याने तें बोलणे झिडकारिलें. तेव्हां त्याचा अभिप्राय लक्षांत आणून 
तुन त्याला नस्रपर्णे म्हणाला, “ भीमदादा, वृद्ध पिता 'एतराष्ट्र वनास जाव- 
स सिद्ध' झाला असून भोौष्मादि स्टत इष्टमित्रांचे श्राद्ध करूं् दच्छित आहे ब 
जिंकून आणलेले द्रब्य त्या कामी लावूं पहात आहे. तर देईनास कां अनुज्ञा ? दादा, 
परराष्ट्र आपल्याजवळ याचना करतो ही काय आपल्या दृष्टीनें लहान गोष्ट आहे ? 
'ळाचा महिमा कसा आहे पहा ! ज्याजबळ आपण पूवी याचना करीत होतों, 
' ह्वा सवे राज्याचा स्वामी धृतराष्ट्र अमात्यादिकांचा नाश शात्रूंकडून झाल्यामुळें 
'ज वनवास पत्करण्यास सिद्ध झाला आहे. यासाठीं तो मागतो ते द्रव्य देण्या- 
चून दुसरा विचारच करूं नको. दुसरा कोणताहि विचार या प्रसंगीं अनुचित 
अधर्मांचा होईल. धर्मराजालासुद्धां तू सांग कीं “या बेळीं द्रव्य देणेंच युक्त 
हरून, घेणे अनुचित होईल. अर्जुनाच्या या भाषणाला युघिष्ठिराने मान डोल- 
'ली; पण भीमाला मात्र संताप येऊन तो म्हणाला, “ अजुना, भीष्माचे श्राद्ध 
[पणच करूं; तसेंच सोमदत्त, भूरिश्रवा, बाल्हीक, द्रोण, आणि इतर बांधव 
'चींहि करूं, कुंती कर्णाचे करील, पण धूतराष्ट्राने तीं काय म्हणून कराबयाचीं ? 
तरूंनीं आम्हाला निन्दूं नये म्हणून मला असें वाटतें. नरकांत जाऊं देत दुर्यो- 
नादि सारेजण ! त्या कुलांगारांनीं साऱ्या राज्प्राची नासाडी करून टाकिली. 
जुना, तें बारा वर्षाचे वैर विसरलास कीं काय ? तो द्रोपदीचा शोकवर्घक 
ज्ञातबास तुझ्या स्मरणांतून गेला बाटते ? त्यावेळी कोठें गेलें होतें हें सारें 
राष्ट्राचे आमच्यावरचें प्रेम ? अर्जुना, हरणाचे कातडे पांघरून, सारे अलंकार 
सारीं भूषर्ण टाकून द्रौपदीसह तूं जेव्हां 'रतराष्ट्राचा निरोप घेण्यास गेलास, 
वेळीं भीष्म, द्वोग, सोमदत्त हे कोठें गेले होते ? जेव्हां तेरा वर्षे तुम्हीं 
नांत कंदमुळे खाऊन काढिलींत, तेव्हां कसं नाहीं त्या व्रद्धाने तुम्हांकडे प्रेमाने 
हिल ? अजुना, हा दुष्टवुद्धीचा कुलांगार 'टतराष्ट्र द्यूत चाललें असतां, 
आपल्या दुर्योधनाने कायरे जिंकले ?” असे विदुराळा विचारी, तें तू बिसरून 
छास काय? ' 

म. भा. १२-३८ 


५२४ श्रीमन्महाभारतार्थ--१५ आश्रमवासिक पर्वे, अ. १२ 


याप्रमाणे भीम रागावून बोलत असतां सुज्ञ युघिष्टिराने, ' भीमा, स्वस्थ बस 
कसा ' असें त्याला दटावून सांगितलं. ५५. १. ११. 


अध्याय १२ वा. 
[ १. धृतराट्राला द्रव्य देण्याला युधिष्ठिराची संमति ] 


(५) अजुन ः--भीमदादा, तूं माझा वडील बंधु आहेस, तेव्हां मी तुला काय 
बोलावें ? परंतु काहो झालें तरी 'रतराष्ट्र महाराजांच्या शब्दाला आपण मान देणें 
अवइय आहे. सजन असतात ते सदाचरणाच्या मय़ांदा ओलांडीत नाहींत. ते 
लोकांचे अपराध विसरतात व त्यांच्या स'छृत्यांची मात्र आठवण ठेवतात. * 
महात्म्या अजुंनाचें हे बोलणें ऐकून युघिष्टिर विदुराला म्हणाला, ' विदुरा, 
मी म्हणतों म्हणून 'शतराष्ट्राला सांग कीं, पुत्राचे व भीष्मादि बांधवांचे श्राद्ध 
करण्यासाठी द्रव्य जितर्के पाहिजे तितकें मी देतों. तें मी आपल्या स्वतःच्या 
कोशांतून देईन, म्हणजे भीमालाहि बाईंट वाटावयास नको. ' 


विदुराला असें सांगून युध्रिष्टिराने अजुनाच्या बोलण्याचे अभिनंदून केले, 
पण भीम मात्र अजुंनाकडे रागानेच पहात राहिल. तेव्हां धमराज पुनः विदु- 
राला म्हणाला, ' 'तराष्ट्राला भीमावर रागावण्याचें कारण नाही. वनवासांत 
असतां भीमाला थंडी, पाऊस, ऊन यांपासून केवढे क्लेश झाले हें तुम्हाला 
ठाऊकच आहे. तेव्हां एतराष्ट्राला माझा असा निरोप सांग कीं, तुम्हाला जेवढे 
द्रव्य पाहिजे असेल तेवढें माझ्याकडून घेऊन जा. भीम पूर्वीचे दुःख स्मरूनच 
रागावत आहे, म्हणून त्याचा विषाद मानूं नका. जें द्रव्य माझ्या किंवा अर्ज 
नाच्या घरांत आहे, त्यांचा स्वामी 'रतराष्ट्रच आहे. ब्राह्मणांना जं कांहीं द्यावेर 
त्याला वाटत असेल तें देण्यासाठीं त्यानं त्याचा व्यय खुशाल करावा. पुत्र ' 
बांधन यांच्या क्रणांतून त्याला मुक्त होऊं दे. विदुरा, त्याला आणखी सांग ब॑ 
माझें हें शरीरहि त्याच्याच स्वाधीन आहे; मग धनाची कथा काय] त्यां 
संशय बाळगण्याचे कारणच नाहो. १५. १. १२. 


आश्रमवासिक पवे १५ ५२५ 
अध्याय १३ वा. 


[ १. विदुर धृतराष्ट्राला युधिष्टिराचा निरोप सांगतो. ] 


(५) वैशृंपायन--राजा, धर्मराजानें असा निरोप सांगितला असतां 
घेऊन विदुर 'रतराष्ट्राकडे गेला व त्य़ाला त्यानें तो नीटपणें सांगितला. तो 
णाला, * 'र॒तराष्ट्रा, तुझा निरोग मी युघिष्टिराला सांगितला, तो ऐकून त्याला 
नंद झाला ब त्यानें आपल्या विचाराची प्रशंसा केली. अजुनानेंहि तसेच 
हें ब ते दोघे आपल्या घरीं असलेलें द्रव्य तुला देण्यास सिद्ध असून 
णहि तुझ्यासाठीं वेचूं म्हणतील. युधिष्ठिर तर तुझ्य़ा पुत्रासाराखाच असून 

आपले राज्य, प्राण, 'घन किंवा इतर जें पाहिजे तं तुला अपेण करण्यास 
दध आहे. भीमाने मात्र मागचीं दुःखें आठवून मोठ्या कष्टाने कसें बसें त्याला 
नुमोदन दिलें; कारण घमशील धर्मराज ब अजुन यांनी त्याची विनवणी करून 
॥ची समजूत काढिली. धर्माने आणखी बिशेष सांगितले आहे कीं झाल्या 
हाराबइळ रागावू नये, भीम जे बोलला तं मागील वैर आठवून रागानें बोलला, 
॥कडे लक्ष देऊं नये. 'टतराष्ट्रा, हा अह्या प्रकारचा क्षत्रियांचा धमच 
हे. भीम क्षत्रियव्वत्तींत तलछीन झालेला असल्यामुळें त्याच्या बाजूने म्हणून 
व्रिष्ठिर व अजुन यांनीं ही विनंति केली आहे. तेव्हां तुम्हींच सर्वांचे धनी 
सल्यामुळें लागेल तेवढें घन आणून त्याचा ढय़य करावा. ब्राह्मणांना अग्रहार 
गे, एत्रादिकांचीं श्राद्धे करणें, यांसाठीं जीं रत्ने, गाई, दासदासी तुला हवीं 
संतील, तीं. आण आणि ब्राह्मण, दीन, दुबळे, अंधळे, यांना दे. मला त्यानें 
ज्ञ, पेये, खाद्य इत्यादिक सामग्री भरपूर ठेवून मंडप बांधण्यास व गाईसाठीं 
ण्याच्या तेवया ठेवण्यासहि सांगितलें आहे. तरी याउपर तुम्हाला जें करावें 
सें वाटेळ तसें करा. '' विदुराचें बोलणं ऐकिल्यावर 'एतराष्ट्राने समाघान प्रकट 
लें आणि कार्तिकी पौर्णिमेला सर्व दाने देण्याचा बेत ठरविला. १५. १. १३. 


अध्याय १४ वा. 
[ १. 'ृतराष्ट्राचा श्राद्धानिमित्त दानधर्म. ] 
( ५ ) वैदषांपायन---राजा, विदुरानें सांगितलेल्या निरोपानें 'रतराषट्राला आनंद 
॥ऊन युधिष्ठिर व अजुन यांच्याविषयी प्रेम वाटलें. मग त्यानें सहस्रावधि उत्तम 
रषि व ब्राह्मण यांना निमंत्रण करून भीष्म, आपले पुत्र व हृतर बांधव यांच्या- 


५९६ थ्रीमन्महाभारतार्थ--१५ आध्रमवासिक पर्व. अ, १४. 


प्रीत्यथे त्यांना सुग्रास भोजन घातलें, वस्रे दिलीं, दासदासी दिल्या, सुवण, रत्ने, 
इत्यादि आर्पिलीं, त्याचप्रमाणे गाड्याघोडीं व बोकड व मेंढेहि दिले. प्रत्येक 
ब्राह्मयाचा विचार करून त्यांना कांबळीं, गांव, शेते, द्रव्य, सालंकृत अश्व व 
घोडे, त्याचप्रमाणे सुंदर कन्या पाहून पाहून त्यानें दिल्या. द्रोण, भीष्म, सोमदत्त, 
बाल्हीक, दुर्योधन ब इतर पुत्र, जयद्वथादि मित्र, इत्यादि सर्वांची नांवें घेऊन त्यां- 
प्रीत्यर्थ त्यानें तीं दानें दिलीं. हा श्राद्ययज्ञ युघिष्टिराच्या संमतीने मोठ्याच 
प्रमाणावर द्रब्यदक्षिणा देऊन करण्यांत आला. त्या कामासाठीं अनेक सेवक ब 
लेखक ठेविलेळे असून युघिष्ठिराच्य़ा सांगण्यावर ते एतराष्ट्राला विचारीत ' महा- 
राज, या ब्राह्मणास काय द्यावे तं सांगा! ' व त्यावर एतराष्ट उत्तर देईल त्याप्रमाणें 
जबळच्य़ा वस्तूंतून काढून ते देत असत, कोणाला “ शंभर दे म्हणून त्यानें सांगि- 
तल्यास ते युघिष्टिराच्या सांगण्याप्रमाणे सहस्र देत, “ सहस दे? म्हटल्यास ते 
दहासहस्तर देत. याप्रमाणें 'एतराष्ट्रूपी मेघ द्रव्याच्या घारांचा वर्षाव करून त्या ब्राह्म- 
णांना संतोषबीत होता. प्राह्मणांना तृप्त केल्यावर मग त्यानें इतर वर्णानांहि अन्नपान 
व रस यांच्या प्रबाहांत जणूं बुडवूनच काढिले. राजा, त्या ठिकाणीं रत्ने व सोनें 
यांचा मोठा समुद्रच पसरला असून वस्त, द्रव्य व रत्ने यांचे प्रवाह येऊन पडत 
होते, मदुंगांचा गंभीर घोष होत होता, गाई घोडे हत्ती हे त्यांत भ्रमण करीत 
होते, लक्षावधी रत्ने त्यांत पडलीं होतीं, गांवें व अग्रहार यांच्या बेटांनीं तो 
गजबजळेला होता व 'छतराष्ट्रूपी नाव त्यांत लहरी उत्पन्न करीत असून तो 
याचकरूपी जगाला बुचकळून काढीत होता. 


याप्रमाणे पुत्रपौन्नांच्या तसेंच पितरांच्या प्रीत्यथ श्राद्धविधि करून 'रतराष्ट्राने 
स्वतःची व गांघारीचीहि ओऔध्वंदेहिक क्रिय्ना करून घेतली. त्या अनेकविध 
दानांनीं जेव्हां तो अगदीं थकून गेला, तेव्हां त्यानें तो दानयज्ञ समान केला. या 
दानयज्ञांत नट, नतैक हत्यादिकांचा सत्कार करण्यांत आळा व अन्नदान, रसदान 
व दक्षिणादान भरपूर करण्यांत आलें. या प्रमार्णे दहा दिवस दानयज्ञ 
केल्यावर पुन्नपोन्रादिकांच्य़ा क्रणांतून आपण मुक्त झालों असें रतराष्ट्राला 
वाटले, १५. १. १४. 


आध्रमवासिक पव १५. ५९७ 
अध्याय १५ वा. 
[ १. धृतराष्ट्र वनवासास निघतो. ] 


(१ ) वैशृंपायन--राजा, मग दुसरे दिवशीं तो अंबिकापुत्र 'रतराष्ट्र राजा 
वनवासास जाण्याचा निर्धार करून पांडववीरांना हाक मारून गांधारीसह घरा- 
बाहेर पडला. कार्तिकांतील पूर्णमास दृष्टि त्यानें वेदपारंगत ब्राह्मणांकडून करविली, 
वल्कळें व हरिणांचीं कातडीं पांघरलीं आणि अझिहोत्राचें साहित्य बरोबर घेऊन 
तो निघाला. तो निघाला असतां कोरवपांडबांच्या स्त्रिया तशाच दुसऱ्या त्यांच्या 
संबंधी स्त्रिया तेथें होत्या त्याहि मोठ्याने रडूं लागल्या. 'छतराष्ट्राने लाह्यांनी ब 
अनेक रंगांच्या फुलांनीं तें घर सुशोभित करविले होते. सेवकवर्ग आणि इतर 
सने यांना त्यानें द्रव्यदानानें संतुष्ट केलें होतें. त्या सर्वांना सोडून तो निघाला 
हें पाहून राजा युधिष्ठिराने हात जोडले. त्याचें शरीर कांपूं लागलें ब कंठ सद्रदित 
होऊन तो “बाबा, कोठें हो चाललां ?' असें म्हणून गळा काढून रडत रडत 
भूमीवर पडला. तेव्हां स्वत: तीच दुःखाने बेडा झालेला असतांहि अर्जुन दीघे- 
श्वास टाकीत त्याला घरूं लागला, भीम, नकुल, सहदेव, विदुर, संजय, तसेच 
धोम्य व गोतम हे आह्यमणहि त्याच्या मागून रडत रडत चाल लागले, डोळे 
बांधलेली गांधारी कुंतीच्या खांद्याबर हात ठेवून चालूं लागली व तिच्या खांद्या- 
वर हात देऊन 'एतराष्ट्र चालला. त्यांच्यामागून द्रौपदी, सुभद्रा, आपल्य़ा लहान 
बाळासह उत्तरा, चित्रांगदा आणि इतर कांहीं स्त्रिया आपल्या सुनांसहह चालत 
होत्या. दुःखाने त्या रडूं लागल्या, तेव्हां त्यांचा तो शब्द कुररींच्या शब्दाप्रमाणे 
अत्यंत करुणास्पद्‌ होता. त्यांच्यामागून हस्तिनापुरांतील हतर ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
बेश्य ब यू यांच्याहि रिया घरांतून बाहेर आल्या. 'टतराष्ट्रादिकांच्या या नियाणा- 
मुळें सगळेंच प्रजाजन दुःखित होऊन गेले. पूर्वी यूतप्रसंगीं कोरवसभेतून 
पांडब वनवासासाठीं बाहेर पडले असतां जो प्रकार हस्तिनापुरांत दिसला, त्याचीच 
पुनरावृत्ति याहि प्रसंगीं झाली. ज्या स्त्रियांनी चंद्रसूयांचेंहि कधीं पूर्वी दृशन 
घेतलें नव्हतें, त्याहि यावेळीं म्हणजे 'रतराष्ट्र गांधारीसह महाबनांत जावयास 
निघाला असतां शोकानें व्याकुळ होऊन भराभर राजमार्गावर धांबत आल्या ! 
१५. १. १५, 


५९८ श्रीमन्महाभारतार्थ--१५ आश्रमवासिक पर्वे, अ. १६. 


अध्याय १६ बा. 

[ १. युधिष्टिर परत फिरतांना कुंतीचेंहि मन वळवू पहातो. २ भीमाची तिला 

विनंति व तिचा निश्चय. ] 

(१) वैद्षंपायन :--राजा, 'रतराष्ट्र हस्तिनापुरांतून बाहेर पडला, तो वू- 
मान द्वारांतून पडला. हात जोडून तो कांपत कांपत निघाला, तेव्हां नगरांतील 
वाड्यांच्या गच्च्यांबर आणि भूमीवरहि स्त्रीपुरुषांच्या रडण्याचा आत शब्दच 
सवेत्र ऐकूं आला. स्त्रीपुरुषांनीं गजबजून गेलेल्या राजमागोने तो चालूं लागला 
असतां तो वारंबार लोकांना सांगे, ' बाबांनो, आतां मागें फिरा. ? विदुर आणि 
गावल्गणिपुत्र संजय हे मात्र 'एतराष्ट्राबरोबरच सज्ज होऊन निघाले. पण कृपा- 
वावे आणि आपला महारथी पुत्र युयुत्यु यांना 'रतराष्ट्राजाने मार्गे परतविलें 
व त्य़ांना युधिष्ठिराच्या हातीं दिलं. याप्रमाणे प्रजांचा घोळका मागें वळल्यावर 
इतराष्ट्राची संमति घऊन युघिष्टिर स्रीवर्गासह परत फिरण्याचा विचार करु 
लागला. पण कुंती बनांत जाण्यास सिद्ध झालेली पाहून तो तिला म्हणाला, 'माते, 
मींच महाराजांबरोबर वनास जातों, तूं आपल्य़ा सुनांसह नगरांत परत जा. तप 
करण्याचा त्यांनीं निश्चय केल्यामुळें त्यांना जाऊं दे. ' पण युघिठिराने असें 
सांगितल असतां शोकाने डोळे अधरभरित झालेले असतांहि कुंती गांधारीला 
धरून पुढें चालूं लागली. 

तिर्ने युधिष्ठिराला म्हटलं, ' सहदेवावर तूं केव्हांहि रागावू नको. त्याचें 
माझ्यावर जसे तसंच तुझ्यावरहि मोठे प्रेम आहे. तशीच रणांगणांतून कधींहि 
मार्गे पाऊल न घेणाऱ्या कर्णाची सतत आठवण ठेव. म्यां वेडीने त्या वीराला 
समरांगणावर तसाच सोडून दिलें. त्याचें दर्शन होणे अशक्‍य झाल्याबरोबर माझें 
हतभाग्येचें हृद्य फुटून ज्याअर्थी त्याचे शेंकडों तुकडे झाले नाहींत, त्याअथी तें 
खरोखर लोखंडाचेंच केलेलें असावे ! युथिष्ठिरा, अश्या स्थितींत मीं यापुढें काय 
करूं शकणार आहें? मी पूर्वीच तुमची व कणौंची ओळख पटवून दिली नाहीं 
हा खरोखर माझाच दोप. पण, युधिष्टिरा, त्याच्या नांवान तूं कांहीं उत्तम दान 
आपल्या बंधूंसह नित्य देत अस. द्रौपदीला वाईट वाटेल असे कांहीं कधीं करू 
नदो. आतां कुलाचा भार तुझ्यावर येऊन पडला आहे. तरी भीम, अर्जुन, नकुळ 
यांच्यावर लक्ष ठेव व त्यांना संतुष्ट राख. पापाने मढलेली मी तप करीत सासू- 
सासऱ्य़ांचे ( 'टतराष्टर-्गांधारींचे) पाय चेपून त्यांची सेबा करीत बनांतच 
राहीन. ' 


आश्रमवासिक पर्व १५ रर 


राजा, कुंतीने युचिष्ठिरादि बंधूंना असे सांगितलें असतां ते विषण्ण झाले 
व त्यांच्य़ा तोंडून शब्द निघेना, पण क्षणभर चिंतन केल्यावर चिंता व शोक 
यांनीं उद्रिज्ञ झालेला युघिष्ठिर दीनवाणीनें मातेला पुनः म्हणाला, ' आई, काय 
तूं हा निश्चय केलास ? असें बोलणें तुला उचित नाहीं. मी तुला वनांत जाण्यास 
कशी संमती देऊ ? माइ्यावर कृपा कर. आई, तुझे दरोन आम्हाला किती प्रिय 
वाटतें बरें ! पूर्वी तूंच ना आम्हांत उत्साह ओतून ब विदुलेची कथा सांगून 
कार्याला उद्युक्त केळेंस ? मग आतां आम्हाला सोडून कां बरें जातेस ? अनेक 
राजांचा वध करून आम्हीं हे राज्य़ मिळविले ते तुझ्या उपदेश्याबर आणि 
कृष्णाच्या बळावर ! तेव्हांची तुझी ती मनःस्थिति आज कां बरें दिसत नाहीं ? 
क्षात्रघर्माचा उपदेश मला तूंच केलास आणि आतां तूच त्यापासून दूर राहण्याची 
कशी इच्छा करतेस ? आम्हांला आणि या तुझ्या सुनांना व राज्यवेभवाला 
सोडून तूं कठीण अशा वनांत कशी बरें रहाशील ? तरी माझ्यावर कृपा कर. 

युधिष्ठिर डोळ्य़ांत आसवे आणून हे करुण शब्द बोलत असतां ते ऐकून 
कुंतीच्य़ाहि डोळ्यांना पाणी आलें. तेव्हां भीम तिला म्हणाला, ' आई, आज 
असा प्रसंग आहे कीं तुझ्या पुत्नांनीं जिकिलेल्या या राज्याचा उपभोग तूं आनंदानें 
घ्यावयाचा व राजधर्मांचे आचरण करावयाचें, तें सोडून तू हे काय मनांत 
आणिलेंस ? असें जर तुला करावयाचें होते, तर आमच्याकडून एवढा एथ्वीचा 
क्षय तरी कशाला करविलास ? आतांच काय हेतु मनांत धरून तूं वनांत 
चाललीस 0 प्रथमच आम्हांला आम्ही लहान असतांना बनांतून तू घरीं कश्ा- 
करितां आणिलें ? आई, हे पहा नकुळ व सहदेव कसे दुःखाने ठपराघ्त झाले 
आहेत. तर कृपा कर आणि आतां तूं वनांत जाऊं नको. कांहीं काळ तरी बळानें 
मिळविलेल्या या युघिष्टिराच्या राज्यलक्ष्मीचा, आई, उपभोग घे.” राजा, या- 
प्रमाणे नानाप्रकारे पुत्र विनवणी करोत होते, पग एकदां कुंतीने जो वनांत 
जाण्याचा निश्चय केला, त्यापासून ती ढळली नाहीं. मुलांचे बोलणें तिला 
पटलें नाहीं. द्वोपदी खिन्नवदून होऊन सासूच्य़ा मागून रडत रडत हळुहळु 
चालत होती. सुभद्राहि तसेंच करीत होती. रडत असलेल्या आपल्या पुत्रांकडे 
वारंबार कुंती वळून पाही. पण वनांत जाण्याचा केलेला निश्चय लक्षांत ठेवून 
ती खोल बुद्धीची स्त्री पुढे पावलें टाकीतच चालली. पांडवहि मार्गे न वळतां 
सेवक व स्त्रिया यांसह तिच्यामागून चालत राहिले. शेबटीं तिनें डोळे पुसले 
आणि त्यांच्याशीं ती बोलूं लागली. १५. १. १६. 


६०० श्रीमन्महाभारतार्थ--१५ आश्रमवासिक पवे अ. १७. 
अध्याय १७ वा. 


[ १. कुंतीचें पांडवांना उत्तर. ] 


(५ ) कुंती --युधिष्ठिरा, तूं म्हणालास तें ठीक आहे. अरे, पूर्वी तुमचे 
राज्य द्यूतांत हरून तुम्हीं सुखभ्र्ट होऊन करष्टांत सांपडलां, म्हणून मी तुमचा 
उठाव केला. तुमच्या बांधवांनींच तुमचा छळ केला, म्हणून तुमचा उद्धार करणें 
मल्म भाग होतें. पांडुराजाच्या संततीचा उच्छेद होऊं नये, तुमचं यश नष्ट 
होऊं नये, म्हणून मी तुमच्यांत आवेश उत्पन्न केला. तुम्ही देवसारखे, इन्द्रा- 
सारखे पराक्रमी असतां, केवळ दुसऱ्यांच्या तोंडाकडे पहात रहाण्याचा तुमच्यावर 
प्रसंग यावा, हें मला पहाबेना, म्हणून मी तसं केलें. युघिष्टिरा, घर्मशीलांत 
श्रेष्ठ व इंद्रासमान असा राजा तूं असल्यासुळे तुला पुनः बनवासार्चे दुःख होऊं 
नये म्हणून मी ती उठावणी केली. दहा सहस्त्र नागांचे बळ असलेला व सामधथ्ये 
आणि प्रताप यांबिषयीं विख्यात झालेला हा भीम लयास जाऊं नये म्हणून 
मी तुम्हांमध्ये आवेश संचरविला. हा भीमानुज अजुन कष्टी होऊं नये म्हणून 
तो खटाटोप मला करावा लागला. ही इयामा द्रोपदी कोरवसर्भेत एकदां कष्ट 
पाबली, तसा प्रसंग पुनः येऊं नये म्हणून मी तं सर्ब केळे. भीमा, सर्वांसमक्ष 
ही द्रौपदी रजस्वलावस्थंत असतांना द्यूतांत हरविली गेली म्हणून दुःशासनाने 
जेब्हां तिला दासी म्हणून ओढिलें व ती कांफू लागली, तेव्हांच मळा कळून 
चुकले कीं दुःशासनाच्या मूखैपणासुळें कौरवकुळाचा नाश. जबळ आला! 
माझे भीष्मादि खदुर व इतर कोरव तेथेंच बसले असतांना तिला दीनपर्णे 
कुवरीप्रमार्गे दैवावर भरंवसा ठेबीत रडावे ळागलें ! पापी दुःशासनार्ने तिचे 
केश घरून ओढिले, तेब्हां मळा तर मूच्छा आली ब तुम्हामर्ध्ये चेतना उत्पन्न 
करावी म्हणून मी तुमची उठावणी केली व त्यासाठीं विदुलेनें पुत्राला केलेला 
उपदेश मी तुम्हाला सांगितला. हा राजबंश माझ्या पुश्नांपयंत आला असतां 
येथेंच त्याचा अंत होऊं नये, पांडुराजाच्या पुत्रांचा नाश होऊं नये म्हणून मला 
तुम्हांमध्ये उत्साह उत्पन्न करणें अन्य होते. कारण ज्या पुरुषापासून वंशाचा 
अंत होतो, त्याला पुण्यलोक मिळत नाहींत असें म्हणतात. मुलांनो, माझ्या 
पतीने राज्यभोग भरपूर भोगिले, मोठमोठी दानें दिलीं, सोमयज्ञ करून यथा- 
बिघि सोमपानहि केलें. तेव्हां मला स्वत;ल्य त्यांची आणखी इच्छा नव्हती व 
मरा ते मिळावे म्हणून कांडीं मी कृष्णाला पुढे ढकलटिलें नाहीं. विदुलेचे प्रखर 


आश्रमबासिक पर्वे १८. ६०१ 


बोल मी तुम्हाला सांगितले ते तुमच्याच बऱ्यासाठीं, मुलांनी जिंकिळेळे राज्य 
भोगावें अज्ञी मला इच्छा नाहीं. मला पवित्र असा पतिलोक तपार्नेंच मिळणार 
आहे. त्यासाठीं जनवासी सासूसासऱ्यांची मी वनांत सेवा करून हे शरीर 
झकिजविणार आहें. युधिष्ठिरा, आतां तूं भीमादिकांसह धरीं परत जा. धर्मावर 
निष्ठा ठेव आणि तुझें मन फार मोर्ठे असूं दे. १५. १. १७. 


अध्याय १८ वा. 


[१. कुंतीच्या सांगण्यावरून पांडव परत फिरतात. २ भागीरथीच्या तीरी 
धृतराष्ट्रादिकांचा पहिला निवास ] 

(५) वैशंपायन :--राजा, कुंतीचें भाषण ऐकून पांडबांना लाजल्यासारखं 
झालें ब ते द्रौपदी आदिकरून स्त्रियांसह परत फिरले. कुंती चालली हें पाहून 
त्या सर्व स्त्रिया मोठा गळा काढून रडूं लागल्या व त्यांना रडतांना पाहून सर्वा- 
नाच मोठा हुंदका आला. युघिष्ठिरादि बंधु रतराष्ट्राला उजवा घालून व त्याला 
वंदन करून कुंतीला परत फिरविण्यास असमर्थ होत्साते मागें वळले, तेव्हां 
शतराष्ट गांधारी व विदुर यांची संमति घेऊन म्हणाला, “ कुंतीनेंह्दि परत फिरावें, 
हे चांगलं. युधिष्ठिर म्हणाला तें सवै खरें आहे. पुत्रांचे महाफलदायी असें हें 
मोठे ऐखये सोडून ब पुत्रांचा त्याग करून कोणती स्त्री वेड्यासारखी गहन 
अरण्यांत रहावयास जाईल ? तिला तप कराबयाचे किंवा दाने व त्रतें आचरा- 
वया'चीं तर तीं राज्यांत राहूनहि तिला तीं करतां येतील. तर माझें म्हणणे असें 
कीं, हे गांधारि, कुंतीच्या सेवेने मीं संतुष्ट झालों आहें, म्हणून तिला परत 
जावयास तूं संमति दे. ' 'टतराष्ट्रानें असे सांगितलें असतां गांधारीनें कुंतीला ते 
सवे आणखी आपल्या पद्रची भर घालूनहि सांगितले. पण एकर्दां वनवासाचा 
निश्चय केलेल्या घर्मेनिष्ठ सती कुंतीर्चे मन तिलाहि बळबितां आलें नाहीं. तिचा 
तो निश्चय पाहून आणि इतर पुरुषमंडळीहि मागे फिरू लागलेली पाहून 
द्रौपदी सुभद्रा इत्यादि कुरुख्यांना मोठ्याने रडूं कोसळले ब त्याहि कष्टाने 
परत फिरल्या. याप्रमाणें सवं खीपुरुष मंडळी माघारी गेल्यावर 'रतराष्ट्‌ गांधारी 
कुंती इत्यादिकांसह्ठ वनांत चालता झाला. तो दिसेनासा झाल्यावर दीन होऊन 
गेलेली सवे पांढवमंडळी दुःखित अंत:करणाने आपापल्या वहानांत बसून 
हस्तिनापुरांत आली. 


६०२ श्रीमन्महाभारतार्थ--१५ आश्रमवासिक पर्व. अ. १९. 


(२ ) त्यावेळीं सारे हस्तिनापुर आबालवृद्ध प्रजाजनांसह निरुत्साह, आनंद- 
रहित व कष्टी होऊन गेलेलं होतें. गाईंच्या अभावीं वासराची स्थिति व्हावी 
तकी त्या सर्वांची झाली होती. असो. इकडे 'टतराष्टादि मंडळी जी निघाली 
ती त्या दिवशीं फारच अंतर चाळून जाऊन शेवटीं भागीरथीच्या तीरावर तळ 
देऊन राहिली. तेथे वेदपारंगत ब्राह्मणांनी रीतीप्रमाणे सिद्ध केलेले अभि ठिक- 
ठिकाणीं झळकत होते. 'रतराष्ट्रानेंहि तेथें एका ठिकाणीं आपला अभि मांडिला 
च त्याची उपासना करून त्याला आहुति दिल्यावर तो संध्याकाळीं सूर्याचे उप- 
स्थान करूं लागला. त्याचा हा बिघि चालला असतां विदुर ब संजय यांनीं 
त्याच्यासाठी दर्भांची शय्या केली व जवळच दुसरी गांधारीसाठींहि केली. कुंतीने 
गांधारीच्या जवळच दर्भ पसरून त्यांवर सुखानं शयन केलें. त्यांची हाक ऐकूं 
येईल इतक्य़ा अंतरावर बिदुर व संजय हे बसले. त्यांच्याबरोबर जे याजिक 
ब्राह्मण आले होते तेहि आपआपल्या योग्यतेप्रमाणें त्यांच्या जवळच बसले. ती 
रात्र त्यांनीं वेदाध्यग्रन करण्यांत घालविली. जवळ अभि प्रज्वलित झालेले अस- 
ल्यासुळें ती त्यांनीं ब्राह्मी रात्रोप्रमाणे आनंदानें घालविली. रात्र संपून उजाडले, 
तेव्हां सर्वानीं उठून प्रात:कर्मे केलीं. नंतर अझोला विधियुक्त आहुति दिल्यावर 
तीं पुढें चालूं लागलीं व उपवास करीत उत्तरेस तोंड करून मार्गक्रमण करीत 
राहिलीं. त्यांचा तो प्रथम दिवशीचा निवास सव नागरिक व प्रजाजनांच्या 
शोककललोळामुळें मोठ्या कष्टाचा झाला. १५. १. १८. 


अध्याय १९ चा. 
[ १. धृतराष्ट्राचा शतयूप राजाच्या आश्रमांत निवास. ] 


(१) वैदांपायन--राजा, भागीरथीच्या तीरावर पवित्र व यज्ञाला योग्य 
अशी भूमि पाहून विदुराच्या संमतीने 'रतराष्ट्राने त्या दिबशीं तेथे निवास केला. 
तेर्थे त्याच्य़ा भोंबतीं बनांत रहाणारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्‍य व शूद्र यांचे थवेच्या 
थबे गोळा झाले. ते गोळा झाले असतां त्यांना चार गोष्टो सांगून त्यानं त्यांचे 
समाधान केलें आणि शिप्यांसह त्यांचा बहुमान करून त्यांची पाठवणी केली. 
संध्याकाळ झाली तेव्हां तो गंगेवर गोला आणि त्याने बिघियुक्त स्नान करून 
शरीरशुद्धि केली. गांधारीनेंहि तर्सेच केळे. विदुरादि इतरांनोंहि आपआपल्या 
परीने तीर्थस्नान करून सर्व नित्य कर्मे उरकलीं. तीं झाल्यावर कुंतीने रतराष्ट्र 


आश्रमवबासिक पवे १५. दण 


1 गांधारी यांना पुनः तीरावर आणिलें. तेथें 'रतराष्ट्राच्या याजिकांनीं बेदी 
मांडून दर्भ पसरिले होते. त्यांत अश्नीची स्थापना त्यानें केली व त्याला आहुति 
देली. नंतर ती मंडळी तेथून निघाली ती कुरक्षेत्री आली. तेथे शतयूप राजाचा 
आश्रम होता, तेथें जाऊन 'र॒तराष्ट्र त्या तपस्वी राजाला भेटला. शतयूप हा 
कैकय देशींचा मोठा पराक्रमी राजा होता. तो आपल्या राज्याचा भार पुत्रावर 
सोंपवून बनांत रहावयास आला होता. 'रतराष्ट्र त्याला घेऊन व्यासाच्या आश्रमीं 
गेला, तेथें त्यानें व्यासापासून दीक्षा घेतली व शतयूपाच्य़ा आश्रमांत तेथे आपला 
तळ दिल्या. तेथें व्यासांच्या सांगण्यावरून सर्व आरण्यक विधि शतयूपानें 'रत- 
राष्ट्राला सांगितला व तदनुसार 'रतराष्ट्रनेहि आपल्या अनुयायांसह तपाला आरंभ 
केला, गांधारी व कुंती याहि त्याचेंच तरत स्वीकारून व वल्कळें आणि हरिणा- 
जिन घेऊन मनोभावाने इंद्रिये स्वाधीन करून कडक तप करूं लागल्या. 'एत- 
राष्ट्राच्या अंगावरील मांस सुकून तो आंतून अस्थि व बाहेरून त्वचा एवढ्याच 
ख्पार्ने राहिला होता. त्याच्या जटा वाढल्या असून त्याने कातर्डे पांघरावयाला 
व वल्कल नेसावयास ठेविले होते. सर्व मोह सोडून तो मोठ्या कपीप्रमाणें तप 
करीत होता. धमैज्ञश्रेष्ट व महाबुद्धिमान्‌ विदुर आणि संजय हे दोघे त्या 
पतिपत्नींची ब कुंतीची आुश्रूषा करोत ! विदुरहि मन जिंकून कृश होत्साता 
वल्कले नेसून कडक तप करूं लागला. १५.१.१९, 


अध्याय २० वा. 
[ १. नारदादिकांची धृतराष्राला भेट. ] 


(५ ) वेशंपायन--राजा, 'रतराष्ट्राची तपश्चयो अद्या रीतीनें चाळली 
असतां, एक दिवस कित्येक मुनि त्याला भेटावयास आले. त्यांत नारद, पर्वत, 
महातपस्वी देवल, शिष्यांसह व्यास, आणि इतर तपस्वी ब सिद्ध होते. अत्यंत 
घार्मिक असा दृद्ध राजश्रेष्ट शतयूपहि तयांत होता. ते येतांच कुंतीने त्यांची 
यथोचित पूजा केली व सवे मुनि तिच्या त्या पूजेनें संतुष्ट झाले. मग त्यांनीं 
तेथें नाना प्रकारच्या धर्मवर गोष्टी सांगितल्या व महात्म्या 'रतराष्ट्राचे मनोरंजन 
केलें. त्या कथाप्रसंगीं देवर्षि नारदार्ने एक कथा प्रत्यक्ष पाहिलेली म्हणून 
सांगितली ती अशी. 


६०४ श्रीमन्महाभारतार्थ--१५ आश्रमवासिक पवे. अ. २० 


नारद---केकयदेश्ी शतयूपाचा आजोबा सहस्त्रचित्य नांवाचा श्रीमान्‌ व 
निष्कंटक राज्याचा स्वामी असा राजा होता. त्यानें आपल्या अत्यंत घमेशील 
अश्या वडील मुलाबर राज्याचा भार सोंपवून वनांत प्रवेश केला. अत्यंत तेजस्वी 
सप करून तो पराक्रमी राजा इन्दरलोकीं गेला. मीं तेथ जातों तेव्हां अनेकवार 
ततो माझ्या दृष्टीस पडतो. त्याचें सवे पाप तपाच्या योगानें नष्ट होऊन तो इन्द्र, 
भुवनांत रहात असतो. तसाच भगदत्ताचा पिता राजा शहेळालय तोहि तपाच्या 
बलाने इन्दलोकास गेला. परषधर राजाहि तसाच इन्द्रासमान असून 
त्यालाहि तपाच्या योगाने मरणोत्तर स्वगांत स्थान मिळालें. राजा 
'छतराष्ट्रा, मान्धात्याचा पुन्न जो पुरुकुत्स त्यालाहि याच तपोबनांत मोठी 
सिद्धि मिळाली. त्याची भाया म्हणजे नदीश्रेष्ठ नर्मदा. या वनांत तप 
करून त्याने स्वर्ग मिळविला. राजा, शशालोमा नांवाचा आणखी एक धर्मशील 
राजा होता, त्यालाहि या वनांत तप केल्यावर स्वगप्रास्ति झाली. 'रतराष्ट्रा, 
व्यासाच्या कृपेनें तूंहि या तपोवनांत आल्यामुळें इतरांना दुष्प्राप्य अशी उत्तम 
गति तुला मिळेल. पूर्वीच्या महात्म्यांना जें स्थान मिळालें तंच गांधारीसह 
तुला या तपश्चरणानंतर मिळणार आहे. राजा, तुझा भाऊ पांडु इन्दाच्या जवळ 
बसत असतो व त्याला तुझी नित्य भाठवण येत असते. तो तुर्झे कल्याण करील. 
तुझी व गांधारीची झरश्रूषा केल्यामुळें ही तुझी भावजय व युघिष्ठिराची माता 
कुंती भत्यांच्या लोकीं जाईल; कारण अश्शी सनातन रीतच आहे. राजा, आम्हांला 
हे सर्वे दिष्य़ दृष्टीनें दिसत आहे. विदुर युघिष्ठिराच्या शरीरांत प्रवेश करणार 
असून त्याच्या चिंतनाने संजयाला स्वर्गप्राप्ति होगार आहे. 


राजा जनमेजया, नारदाने सांगितलेली ही प्रत्यक्ष पाहिलेली कथा ऐकून 
गांधारीसहित 'एतराषट्रला आनंद झाला व नारदाच्या बोलण्याचा बहुमान 
करून त्यानें त्याची पूजा केली. मग इतर मुनींनी सुद्धां नारदाची मोठी पूजा 
केली व 'ट्तराष्ट्राला आनंद झाला हें पाहून त्यांनाहि वारंवार मोठें समाघान 
झालें. नारदाच्या बोलण्याची त्यांनीं वाहवा केली व शतयूप राजा त्याला 
म्हणाला, “ नारदा, तू आज कुरुराज 'रतराष्ट्रामध्ये आत्मविश्वास उत्पन्न केलास, 
तज्ञी आम्हां सर्वांची श्रद्धाहि वाढविलीस. पण 'टतराष्ट्रासंबंधाने मला थोडे 
विचाराव्यार्चे ते ऐकून घे. तुला सर्व वृत्तान्त व तत्वें यांचे ज्ञान दिव्य दृष्टीने 
प्राप्त होत असल्यामुळे कोणाला काय गति मिळणार हे तुला दिसतें हें युक्तच 
आहे. तूं मगाशी अनेक राजांना इन्द्राची सलोकता मिळाल्यार्चे सांगितले, पण 


आश्रमवासिक पवे १५ ६०५ 


धछतराष्ट॒ राजाला कोणते लोक मिळणार तें सांगितलें नाहीं. त्याला त्या लोकीं 
कोणतें स्थान मिळेल ब ते केव्हां मिळेल हेंहि ऐकण्याची माझी इच्छा आहे. 
सरी या सर्व गोष्टी मला तत्त्वतः सांगण्याची कृपा कर.' 

शतयूपार्ने नारदाला अश्नी विनंति केली असतां ती सर्वानाच मानवली. 
त्यांच्या सर्वांच्या मनांत तेंच होतें. तेव्हां ती ऐकून तो महातपस्वी दिव्यदृष्टीचा 
नारद त्या मुनिसभेंत शतयूपाला उद्दे्वून म्हणाला, ' शतयूपा, मी एकदां 
सहजगत्या इन्द्रसर्भेत गेलों असतां इन्द्राला भेटलो व तेथेंच पांडुराजाची भेट 
झाली. त्या वेळीं 'टतराष्ट्रासंबंधाने गोष्टी निघाल्या असतां त्याच्या दुः्घर तपश्च- 
येचा उललेख झाला व तेव्हां माझ्य़ा समक्ष इन्द्र स्वतःच म्हणाला कीं, “ 'रतरा- 
ष्टाच्या एकंद्र आयुष्यांतील तीनच बर्षे शेष आहेत; त्यानंतर तो गांधारीसह 
कुबेरलोकीं जाईल व तेथें कुबेर त्याचा मोठा सत्कार करील. तेथे तो इच्छागामी 
विमानांत बसून दिव्यवखें व अलंकार घालून देव, गंघवे व राक्षस यांच्या 
खोकीं विहार करील. तपाने त्याचें सव पाप जळून गेलेले असून तो मोठा 
भाग्यवान्‌ होऊन स्वच्छंदानें तेर्थे संचार करील. ” राजा, हें मी प्रत्यक्ष इन्द्राच्या 
तोंडून ऐकिलें ब तूं विचारल्यावरून तुला सांगितलें. देवांची ही मोठी गुप्त गोष्ट 
तुमच्याबिषयींच्या प्रेमामुळेंच मी तुम्हांला सांगितली. तुमचेंहि पाप तपानें जळून 
गेलेले असून विद्या हेंच तुमचे घन आहे.' 

राजा, नारदार्चे तें गोड भाषण ऐकून सवे सुनींना तसाच 'रतराष्ट्रालाहि मोठा 
आनंद होऊन त्यांचें मन शांत झालं, अश्या रीतीनें त्या मुनींनीं नानाकथा सांगून 
'तराष्ट्रार्चे रंजन केल्यावर ते आपल्या इच्छेनुसार वाटेळ तिकडे निघून गेले. 
त्यांना सिद्धांची गति प्राप्त झालेली होती, १५. १. २०. 


अध्याय २१ वा. 
[ श्वतराष्ट्रादिकांच्या अभावीं पांडवांच्या मनाची स्थिति. ] 


(१ ) वैदांपायन---राजा, 'एतराष्ट्र वनांत जाऊन राहिल्यावर इकडे पांडवांना 
मातृबिरहामुळें फारच दुःख झालें. सर्वे प्रजाहि शोक करी व ब्राह्मण युघिष्ठिराला कथा 
सांगून त्याचें मन रिझवू पहात. ' त्या निर्जन वनांत तो वृद्ध राजा कसा रहात असेल, 
गांधारी ब कुंती या तरी कशा रहात असतील ? सुखांत वाढलेला 'टतराष्ट्‌ राजा 
या मोठ्या वनांत जाऊन कशाला बरें दुःखांत पडला ? पुत्रत्याग करून राज्य- 


९०६ श्रीमन्महाभारतार्थ--१५ आश्रमवासिक पवे. अ. २२. 


श्रीला लाथाडून कुंतीने आवडीने वनवास स्वीकारला हें तिनें मोठें दुष्कर कृत्य 
केलें ! आत्मज्ञानी बिदुर भावाची सेवा करीत कोणत्या स्थितींत राहिला असेल? 
खरोखर तो संजय मोठा स्वामिनिष्ट होय !' अद्या आशयाचे उद्गार लहान थोर 
सवे लोकांच्या तोंडून मोठ्या चिंतेने व शोकाने आलेले ऐकूं येत. याच बिषयाची 
त्यांची परस्परांशी नित्य चर्चा चाले. पांडवांना तर मातृविरहामुळे शोक होऊन 
हस्तिनापुरांत फार दिवस तसेच राहवले नाहीं. 'रतराष्टू, गांधारी, विदुर 
यांची हि त्यांना बारंवार आठवण पडून चैन पडेनासें होई. त्यांना राज्य नकोसे 
झालें; वेदाध्ययनांत गोडी वाटेना; 'रतराष्ट्राच्या आठवणीनें ते अगदीं खिन्न 
होऊन जात. युद्धांत झालेला घोर मनुष्यसंहार त्यांच्या डोळ्य़ांपुढें वारंबार उभा 
राही. अभिमन्यु कसा पडला हें आठवले, कणांचा वघ कसा झाल्य, द्रोपदीचे 
पुत्र कसे मारले रोळे, इतर इषशटमित्र-बांघबाचा घात कोणत्या रीतीने झाला, 
या गोष्टी त्यांच्या मनांत आल्या म्हणजे ते अगदीं खट्टू होत. प्रथ्वींतील 
लक्षाबधि बीरांचा नाश झाला, राज्यांतील संपत्ति नष्ट झाली, या गोष्टींचा 
विचार त्यांच्या मनाला शांति लाभूं देईना. द्रोपदी व सुभद्रा याहि आपल्या 
सत पुत्नांची आठवण होऊन खिन्न होत. पण, राजा, अशाहि परिस्थितींत ते 
पांडव व त्यांची सर्वे मंडळी, तुझा पिता जो परीक्षित बालक त्याच्याकडे पाहून 
कसं बरसे प्राणघारण करीत होते! १५. १. २१. 


अध्याय २५ वा. 
[ १. पांडव पृतराष्ट्रादिकांना भेटण्यासाठी वनांतील त्यांच्या आश्रमांत जातात. ] 


(१ ) वैशंपायन --राजा, ते पुरुषश्रेष्ठ पांडव याप्रमाणें माता व इतरजण 
यांच्या आठवगी काढून त्रारंवार दुःखी होत. त्यांना पूर्वी जज्ली राज्यका्योत 
गोडी वाटे तशी आतां वाटेना. त्यामुळे नगराचीं कार्ये सारीं सारखीं होत नाहींशी 
झालीं. शोकम्रस्त झाल्यामुळें त्यांचे कशांतच मन रमेना. कोणी त्यांच्याशीं बोलावयास 
गेळें तर त्यांश्ञीं उलट बोलण्याचा ते कंटाळा करीत. ते हूर व प्रताप्याली वीर 
सागराप्रमाणे गंभीर असतांहि त्यांचें मन शोकांत मझ्त झाल्यामुळें ते भ्रमिष्टा- 
सारखे बनले व मातेची आठवण काढून ती वृद्ध 'रतराष्ट्र-गांधारीची सेवा कशी 
करीत असेल, ती किती वाळून गेली असेल, श्रापदांनीं भरलेल्या अरण्यांत 
पुत्रहीन व निराश्रित असा 'टतराष्ट्र पत्नीसह कसा रहात असेल, त्या निजेन 


आश्रमवासिक पवे १५. २९०७ 


बनांत गांघारीला वृद्ध व आंघळ्या पतीची सेबा कशी करतां येत असेल, 
अशाच त्यांच्या नित्य गोष्टी चालत व त्यामुळें त्यांना मोठी काळजी उत्पन्न होई. 
शेवटीं युघिष्टिराने 'एतराषट्रादिकांना भेटाबयास जाण्याचा निर्धार केला व तो 
सहदेब आणि द्रोपदी यांनाहि मानवला. सहदेव तर युघिष्टिराच्य़ा पायां पडून 
म्हणाला, ' तुमचें मन त्यांना भेटावयास जाण्याकडे लागलें आहे हें मला दिसते. 
मीच ती गोष्ट तुम्हांला सुचविणार होतों. पण लहान तोंडीं मोठा घास घेतल्या- 
सारखें होईल, या भीतीनें मला तसें करवले नाहीं. पण आतां तसें घडूनच 
आलें आहे. सुदैवाने कुंती माता आतां माझ्या दृष्टीस पडेल; तिच्या जटा वाढल्या 
असून दर्भ ब लव्हे तिच्या पार्यांना बोंचत असतील; इतक्या वृद्धावस्थेत ती 
बिचारी तप करते आहे ! राजवाड्याच्या गव्वीबर वाढून जिनं अत्यंत सुख 
भोगिळे ती माझी माता थकून गेलेली आणि अत्यंत कष्ट होत असलेली अशी 
माझ्या दृष्टीस पडणार ! युघिष्टिरा, मनुष्याची स्थिति किती क्षणभंसुर आहे 
पहा. राजाची कन्या कुंती वनांत दुःखांत काळ कंठीत आहे !? 

सहदेबारचे हें भाषण ऐकून देवी द्रोपदोनेहि युघिष्ठिराच्या सूचनेविषयीं 
आनंद दाखविला आणि कुंतीचें दर्शन केव्हां एकदां होईल असे तिला होऊन 
गेलें. ती म्हणाली, ' मला त्या जीवंत भेटतील काय ? महाराज, त्यांना पाहून मला 
केव्हढा आनंद होईल ! तुमचा हा विचार निश्चित असूं दे. त्यामुळे आमचें कल्याण 
आपल्या हातून होईल; आपलं मन धर्मात असेंच रमू दे. ववर 'रतराषट्र आणि 
गांधारी कुंती सासूबाई यांचें दर्शन घेण्यास मी अतिशय उत्सुक झालें आहें. ' देवी 
द्रौपदीचे भाषण ऐकून युधिष्टिराने सर्व सेनापतींना बोलावून त्यांना हत्ती, रथ, 
इत्यादि भरपूर सेन्य बाहेर काढण्यास सांगितलें. तो म्हणाला, ' मळा रतराष्ट्र 
महाराजांना भेटण्यासाठी बनांत जावयाचें आहे. ' मग त्याने अंतःपुरावरील 
अधिकाऱ्यांना निरनिराळीं वाहनं म्हणजे पालख्य़ा, गाड्या, इत्यादि सज करण्यास 
व वाणी उदमी, सुतार आणि कोशाध्यक्ष यांना कुरुक्षेत्री जाण्यासाठी सिद्ध 
रहाण्यास सांगितलं. आणखी ज्या कोगाला महाराजांना भेटाबयास जावेसें वाटेल, 
त्यालाहि उघडपणे सुरक्षित रीतीनें जातां येहेळ असे करण्याची त्यानें आज्ञा 
दिली. स्वयंपाकी, स्वयंपाकगृहावरील अधिकारी व स्वयंपाकाचे सब साहिल, 
नाना प्रकारचीं खाद्य, पेये इत्यादि गाड्यांबर घाळून दुसऱ्या दिवशीं निघावयाचें 
अश्शी त्यानें दंबडी देवविली व वाटेंत ठिकठिकाणीं विश्रांतिस्थाने उभारावयासहि 
सांगितलें. याप्रमार्णे निरनिराळ्या आज्ञा सोडून युभिष्ठिर सर्ब बंधूंसह दुसऱ्या 


६०८ श्रीमन्महाभारतार्थ--१५ आशबमेचिक पर्वे. अ. २३ 


दिवशीं स्त्रिया व वृद्ध माणसें यांना घेऊन बाहेर पडला. पहिले पांच दिवस 
स्यानें येणाऱ्या सवे लोकांना घेण्यासाठीं नगरांबाहेर काढले ब नंतर तो वाट चाळू 
हछागला. १५. १. २२. 


अध्याय २३ वा. 
[ १. युधिष्टिराचें धृतराषट्राच्या आश्रमीं गमन. ] 


(१) वैशंपायन --राजा, युधिष्ठिराने अ्जुनप्रमुख द्यूर सेनापतींच्या 
देखरेखीखालीं सेनेला निघावयास आज्ञा केली, त्यावेळीं, ' सिद्ध व्हा, चला; 
सिद्ध व्हा, चला? असा घोष सबंत्र ऐकू आला. ' घोडे जोडा, हत्ती जोडा ' असें 
घोडेस्वार न हत्तीस्वार म्हणूं लागले. कांहीं माणसें गाड्यांतून, कांहीं वेगवान्‌ 
घोड्यांबरून, तर कोणी सोन्याच्या तळपणाऱ्या रथांतून निघालीं. कोणी हत्तीवर 
बसले होते, कोणी उंटांवरहि होते. कोणी पायीं निघाले व त्यांनीं सुऱ्या व भाले 
हातांत घेतले होते. कांहीं नागरिक आपआपल्या निरनिराळ्या बाहनांत बसून 
'र्तराष्ट्राला भेटण्यासाठी युघिष्ठिरासमागमें निघाले. गौतमकुलोत्पन्न कृपाचार्य 
सेनापति म्हणून सेना घेऊन आश्रमाकडे चालला. युधिष्ठिर राजा निघाला तेव्हां 
आह्यणांनीं त्याच्या भोंबतीं जमून त्याला आश्ीर्बांद दिले, सूत मागध बन्दि 
यांनीं त्याची स्तुति गाइली न त्याच्या मस्तकावर श्वेत छत्र धरण्यांत आलं. रथींचें 
सैन्य त्यानें मोठेंच बरोबर घेतलें होते. भीम पर्वतासारख्या प्रचंड हत्तीवर बसला 
असून त्याच्या बरोबरच्या अनेक हत्तींवर सज्ञ केलेलीं यंत्रें ब आयुधें ठेवलेलीं 
होतीं. नकुल न सहदेव हेहि घोड्यावर बसून कवचे घाळून सावधपणे त्याच्या 
बरोबर चालले. अजुन आपल्या सूर्यासारख्या कान्तिमान्‌ ब पांढरे घोडे जुंपलेल्या 
दिव्य रथांत बसून युघिष्ठिरामागून निघाला. द्रोपदी प्रमुख पांडव रित्रया योग्य 
अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखालीं पालख्य़ांत बसून जाऊं लागल्या, निघतांना त्यांनीं 
पुष्कळ द्वव्य वांहून टाकलें. युघिष्टिराचें तें सैन्य उत्तम रथ, घोडे, हत्ती यांनीं 
युक्त असून त्यांत वेणुबीणादि वाद्यांचा मंजुळ निनाद चालत असल्यामुळें ते 
फारच मनोहर दिसत होतं. 


वाटेत रमणीय नदीतीरी किंवा सरोवरांच्या कांठीं अबऱ्य तेथ विश्रांतीसाठीं 
तळ देऊन ते सैन्य क्रमक्रमाने मार्ग आक्रमीत होतें. हस्तिनापुराचें रक्षण कर- 
ण्याच्या कामीं युयुत्सु आणि पुरोहित धौम्य यांची योजना युघिष्टिराच्या आज्ञे- 


आश्रमवासिक पवे १५ ६०५९. 


चरून झाली होती. असो. वाट चाळून झाल्यावर पांडज ससेन्य कुरक्षेत्री येऊन 
ठेपले. तेर्थे परमपवित्र यमुना नदी उतरून गेल्यावर त्यांना शतयूय राजाचा 
आश्रम दुरून दिसला. तेथेंच रतराष्ट्राचाहि आश्रम त्यांना आढळला, तेव्हां त्यांनी 
मोल्या आनंदानें त्या बनांत त्वरेने प्रनेश केला व आपल्या आनंदाच्या आरोळ्यांनीं 
तें सारें दुमदुमून सोडलें. १५. १. २४. 


अध्याय २४ वा. 
[१. पांडवांची व प्ृतराष्ट्रादिकांची परस्परभेट. ] 


( १ ) वैशंपायन--राजा, आश्रमाशीं आल्यावर पांडव व इतर मंडळी 
आपआपल्या वाहनांवरून खालीं उतरली व॒पायांनींच त्यांनीं नम्रपणे 
आश्रमांत प्रवेश केला. योळे, प्रजाजन, पांडबसर्तरिया याहि पायींच त्यांच्या- 
मागून गेल्या. 'टतराषट्राचा तो आश्रम निर्जन असून हरिणांचे कळप त्यांत 
फिरत होते व केळींच्या वनांनीं त्यांना शोभा आलेली होती. पांडब आलेले 
दिसतांच त्यांना पहाण्यासाठी तेथील तापस मंडळी कोतुकानं त्यांच्या 
जवळ आली. त्यांना “ एतराष्टर कोठें आहे ?' असे युघिष्ठिराने डोळ्यांत पाणी 
आणून विचारिले. “ यमुनेवर स्नानासाठी व फले आणि पाण्याची घागर 
आणण्यासाठी तो गेला आहे ' असे त्यांचे उत्तर येतांच, त्यांनीं दाखबि- 
लेल्या मार्गाने पांडव यमुनेबरच गेले व तेथें जवळच 'छतराष्ट्रादि सवे मंडळी 
त्यांना दिसली. तेव्हां सवे पांडवमंडळी त्याच्याकडे धांबत गेली, पण सहदेव 
मात्र जिकडे कुंती होती तिकडेच घांवला. त्यानें तिचे पाय धरिले ब तसें 
करतांना त्याला रडे कोसळले. कुंतीच्य़ाहि डोळ्यांतून अश्र बाहूं लागले. तिनें 
आपल्या त्या प्रिय पुन्नाकडे पाहिळें व त्याला बाहूंनीं कवटाळून बर उचलिलें, 
मग ' हा पहा आपला सहदेब आला आहे ' असे तिने गांधारीला सांगितले. 
नंतर युघिष्ठिर, भीम, अजुन व नकुल यांजकडेहि क्रमाने तिनें पाहिलेंव ती 
लगेच त्यांच्याकडे गेली. ती वृद्ध ब अंध अशा टतराष्ट्र आणि गांघारीला मागें 
घेऊन आपल्याकडे येत आहे असें पाहून पांडवच तिकडे बळले व जवळ जाऊन 
स्यांनीं तिला भ्रूमीवर साष्टांग नमस्कार घातला. त्यांच्या शब्दावरून व स्पला- 
वरून 'रतराषट्रार्ने त्यांना ओळखिलें व प्रत्येकाला हाक मारून त्यांचे समाधान केलें, 
मंग अश्र गाळीत त्यांनीं गांधारी, 'रतराष्ट्र ब कुंती यांच्या जवळ बसून त्यांची 

म. भा. १२-३९ 


६१० श्रीमन्महाभारताथे--१५ आश्रमवासिक पर्व, अ २५ 


अर्श -. 


स्बे चवकशी केली व त्या सर्वांच्या पाण्याच्या कळशा आणून दिल्या. मग 
जरा श्रांत झाल्यावर कुंतीने गोड शब्दांनी आपल्या पुत्नांचे सान्त्बन केलें. 
द्रौपदीसुभद्रादि स्त्रिया ब अन्तःपुरांतील इतर मंडळी तसेच प्रजाजन ब 
नागरिक अशी सर्व मंडळी (रतराष्ट्राला भेटली व युघिछिरानें त्या सर्वाची एथक्‌ 
नांबे घेऊन त्यांची त्याला ओळख पटवून दिली. 'रतराष्ट्रानेंहदि सर्वांचा उलट 
बहुमान केला. त्या सबे मंडळीच्या घोळक्यांत बसल्यावर 'रतराष्ट्राला आनंदाचे 
भरतें आलें व त्याचे नेत्र आनंदाश्रंनीं भरून गेले. आपण हस्तिनापुरीं आपल्या 
वाड्यांतच जणूं बसलो आहों असे त्याला वाटलें. द्रौपदी आदि करून सुनांनी 
त्याला नमस्कार केला, तेव्हां त्या सवांना मोठा आनंद झाला. मग भेटावयास 
आलेल्या मंडळीच्या घोळक्य़ामुळें तारागणांनीं भरलेल्या आकाशाप्रमाणें 
दिसणाऱ्या त्या सिद्ध व चारण यांनीं युक्त अत्या आश्रमाकडे तो त्या सर्वांना 
घेऊन गेला. १५. १, २४. 


अध्याय २५ वा. 
[ १. संजय क्रषींना पांडवादिकांची ओळख करून देतो. ] 


(५ ) वैशंपायन :--राजा, मग युधिष्ठिर त्या आश्रमांत आपल्या बंधूंसह 
आणि त्यांना पहाण्यासाठी नाना देशांहून आलेल्या भाग्य्याली तापसांसह 
कांहीं दिवस राहिला. त्या प्रसंगीं एकदां क्षि बोलूं लागले, ' यांतील युघिष्टिर 
कोणता, भीम ब अजुन कोणते, तर्सेच नकुळ कोण व सहदेब कोण? या 
सर्वांची पत्नी द्वोपदी ती कोणती ?' त्य़ांचा प्रश्न ऐकून संजयानें सर्व पांडबांचीं 
व त्यांच्या र्यांची नांवे वेगळीं वेगळीं घेऊन त्यांची कषींना ओळख करून 
दिली. 

संजय :--कषीहो, हा सोन्यासारख्या झुद्ध गौरबर्णाचा सिंहासारखा पराक्रमी 
ज कणखर शब्द्‌ असलेला कुरुराज युघिष्टिर होय. त्याचे नेत्र िस्तीर्ण ब लांब 
असून त्याचा वणे तांबूस आहे. हा इकडे भीम पहा. हा मदोन्मत्त हत्तीच्या 
गतीने चाळणारा असून त्याचा बण तापलेल्या सुबर्णांप्रमाणे झुद्ध गौर आहे. 
त्याचे खांदे भरींब ब रुंद असून बाहु भक्कम व लांब आहेत. त्याच्या शेजारीं 
जो मोठें धनुष्य घेऊन बसला आहे तो बीर अजुन. त्याचा वणे हत्तींच्या 
कळपांतीळ म्होरक्‍्यासारखा असून त्याचे खांदे सिंहासारखे उंच आहेत. हत्तीच्या 


आश्रमबासिक पवे १५. ११ 


खेळकर चालीप्रमाणे याचीहि चाल असून त्याचे डोळे कमल्पत्रासारखे लांबट 
आहेत. ते पहा कुंतीच्य़ा शेजारीं नकुल व सहदेव हे जुळे बंधु बसले असून 
विष्णु व इंद्र यांच्या समान दिसत आहेत. ते किती सुंदर आहेत पहा. त्यांच्या 
तोडीला या मनुष्यलोकीं रूप, बल ब जील या बाबतींत कोणीच बसूं शकणार 
नाहीं. ती पहा द्वोपदी, प्रत्यक्ष लक्ष्मीसारखी शोभून दिसत आहे. कमलपत्रा- 
प्रमाणे तिचेहि नेत्र लांबट असून जणूं तिनं तारुण्यांत नवीन प्रवेश केल्यासारखा 
दिसत आहे. तिचा वर्ण नीलकमलासारखा इयाम असून ती जणूं देवांगनाच 
जाटते. तिच्या बाजूला निर्भेळ सोन्याच्या गौर वणांची व जणूं मूर्तिमंत चदे- 
प्रकारच अशी जी स्थी बसली आहे ती चक्रपाणि श्रीकृष्णाची बहीण सुभद्रा 
होय. ही इकडे झुद्ध सोनेरी वर्णांची पाताळराजाची कन्या व अजुनाची 
पत्नी उलूपी, तशीच ही मणिपूरराजाची कन्या मोहाचीं ताजीं फुलें वेणींत 
घालून बसलेली चित्रांगदा. ही राजसेनापति शल्याची बहीण व भीमाची 
बडील पत्नी. हिचा बणे कसा जून झालेल्य़ा कृष्ण कमळाच्या माळेसारखा आहे. 
तुम्हांला ठाऊकच आहे कीं शल्याची ळृष्णाशीं निलय स्पर्धा चालत असे. ही 
चांफ्याच्या माळेच्या वर्णांची मगधराज जरासंघाची कन्या ब सहदेवाची पत्नी. 
तिच्या सक्चिच्च पलीकडे बसलेली कृष्णकमलाच्या बणांची ती नकुळाची पत्नी. 
नकुळ हा माद्वी राणीचा ज्येष्ठ पुत्र हे प्रसिद्धच आहे. ही तप्त सुबणीच्या वणांची 
उत्तरा, विराटराजाची कन्या ब अभिमन्यूची भार्या. द्वोणादि वीरांनीं स्वतः 
रथांत बसून अभिमन्यूला विरथ करून मारिले हें तुम्हांल ठाऊकच असेल. ह्या 
इकडे 'रतराष्ट्राच्या शंभर विधवा सुना, त्यांच्या मस्तकांबर केसांच्या भांगाशिवाय 
कांहींच अलंकार नसून पति व पुत्र यांनीं विरहित झाल्यामुळें त्यांनीं घुन्न उत्त- 
रीय वस्त्रे परिधान केलीं आहेत. करषीहो, याप्रमाणे तुम्ही विचारिल्याप्रमाणे 
मुख्य मुख्य राजस्त्रियांची ओळख तुम्हांला करून दिली आहे. त्या शुद्ध भावाच्या, 
सरळ बुद्धीच्या व ब्राह्मणांविषयीं अत्यंत आदरशील आहेत. 

वेशंपायन---राजा, याप्रमाणे संजयानें पांडनादिकांची ओळख करून दिल्या- 
वर ते कषि निघून गेले. नंतर 'रतराष्ट्रानं सर्वांची खुशाली विचारून घेतली. 
आपलीं वाहनें सोडून जे वीर त्या आश्रमांत दूर बसले होते त्यांची, तज्ञीच 
स्रिया ब इतर सवे लहानथोर माणसें यांचीहि त्यानें त्यांना नीट खालीं बसवून 
योग्य रीतीनें चवकशी केली, १५. १. २५, 


ध्रीमन्मदााभारता्थे--१५ आश्रमवासिक पर्व. अ २५. 


अध्याय २८ वा. 


[ १. धृतराष्ट्राचे पांडवांना कुशल प्रश्न. २ विदुर युधिष्टिराच्या शरीरांत प्रवेश 
करतो. ३ विदुराचें निर्याण, ] 


(१५) ध्रतराष्टर-युधिष्िरा, तूं खुशाल आहेसना ? तुझे बंधु आणि सर्व 
प्रजाजन ठीक आहेत ना ? तुझ्यावर अबलंबून रहाणारे जे तुझे सचिव, सेवक, 
ब गुरु ते सव खुशााळ आहेत ना? तूं स्वतः पूवे राजश्रेष्ठांनीं अवलंबिलेल्या 
मागाने चालत आहेस ना ? न्याय्य मार्गानेच तुझा कोश भरत आहे ना ? शत्रु, मित्र 
व तटस्थ ह्या लोकांचे स्वभाव ओळखून तूं त्यांच्याशीं योग्य रीतीने वागत आहेस 
ना ? अग्रहारादि देऊन ब्राह्मणांचा तू समाचार घेत असशीलच. त्यांना तुझ्या 
शीलाने संतोष होतो आहे ना ? शत्रु, नागरिक, सेबक व सोयरे यांनाहि तुझें 
बतेन संतुष्ट करतें ना ? पितर व देवता यांची तूं श्रद्धेने पूजा करतोस ना ? अज्भ- 
पाणी देऊन अतिथींचा बहुमान तूं करतोस ना? तुझ्या राज्यांतील ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य ब शूद्र, तज्षींच तुझ्य़ा कुटुंबांतील माणसें आपआपल्या कतेब्यांत 
गढून राहून न्यायाने वागतात ना | तुझ्या घरांतील स्त्रिया ब लहान थोर माणसें 
यांना दुःख होत नाहीं ना? त्यांना याचना करण्याचा प्रसंग येत नसेलच, 
स्त्रियांचा बहुमान तुजकडे होत असेलच. आपल्या राजवंशामध्ये तुला राज्य प्राप्त 
झाल्यापासून त्या बंश्याची कीति वाढत आहेना? 


वैशंपायन--या प्रमाणें 'टतराष्ट्राने विचारलें असतां नीतिविश्ञारद युघि- 
छिरानें त्याला यथोचित उत्तरे दिलीं आणि उलट त्याच्या खुशालीविषयीं त्याला 
मार्मिक प्रश्न विचारिले, 


युथिष्ठिर--महाराज ! आपलें तप ठीक चाललें असेलच, माझ्या मातेकडून 
आपली सेबा होत आहेना ? तिला त्यापासून फारसा त्रास होत नसेलच. तिचा 
वनवास सफळ झाला असेलच. ह्या माझ्या थोरल्या गांधारी मातेला या घोर 
तपामुळें दुःख होत नाहींना ? तिला थंडी, वारा ब वाटेचे श्रम यांनीं बराच त्रास 
होत असेल. वध पाबलेल्या तिच्या पुन्नांची आठवण होऊन तिला शोक होतो 
कीं काय 0 आम्हा पाप्यांचाहि विचार तिच्या मनांत येतो काय ? महाराज बिदुर 
कोठें आहे ) तो आम्हांला येथें दिसत नाहीं कसा ? संजय खुज्चाल अहिना ? 
आणि त्याचें तपहि ठीक चाललें आहेना ? 


आश्रमबासिक पवे. १५. ८१२३ 


(२ ) वैशंपायन---राजा, युचिष्ठिराचे हे प्रश्न ऐकून '॒तराष्ट्र त्याला म्हणाला, 
“ विदुर खुशाल असून त्याची तपश्चय्री नीट चालली आहे. तो केबळ वायु 
भक्षण करून रहात असून कृश झाला आहे; तो केबळ अस्थिपंजर दिसतो. 
ह्या निजेन अरण्यांत तो रहात असून बाह्मणांच्या कधीं कधीं दृष्टीस पडतो. ” 
टतराष्ट्र असं बोलत आहे तोंच, जटा वाढविलेला ब अंगावर धुळीचे कण उडा- 
ल्यामुळे मळकट झालेला तो विदुर दुरून येत असलेला युघिष्ठिराच्या दृष्टीस 
पडला. त्याच्य़ा अंगावर मुळींच बस नसून त्यानें तोडांत एक दगडाचा तुकडा 
धरिला होता; त्याला पहातांच युघिष्िर त्याच्य़ाकडे धांवत गेला; तेव्हां तो दाट 
अरण्यांत शिरू लागला असतां, युघिष्ठिर त्याला मोल्यानें हांक मारून “ बिदुर 
काका, निदुर काका, हा पहा मी तुमचा लाडका युघिष्ठिर,” असें म्हणत त्याच्यामागून 
घावूं लागला. मग अगदीं एकांत स्थान पाहून त्या वनांतील एका वृक्षाजवळ तो 
उभा राहिला. त्याच्या आकृतीवरूनच युघिछटिराने त्य़ाला ओळखिर्ले व त्याला ऐकूं 
जाईल अद्या रीतीनें म्हटलें “ हा मी युघिष्टिर आलों आहें. ” असें म्हणून 
युघिष्ठिरानें त्याला नमस्कार केला असतां बिदुरानें त्याच्याकडे निश्चळ दृष्टीने 
पाहिलें, व त्याच्या डोळ्याशीं डोळा भिडवून समाधान द्शंविलें. याप्रमाणे 
समाधीच्या योगानें योगबलाचा अवलंब करून अवयवांशीं अवयव, प्राणांशीं 
प्राण व इंद्रियांशीं इंद्रियें अशी जोड करून बिदुरानें तेजाने तळपत असतां 
धघर्मराजाच्या शरीरांत प्रवेश केला. याप्रमाणे त्याने केळें असतां त्याचे नेत्र 
अगदीं स्तब्ध झाले व तो वृक्षाला टेकून उभा असतांच गतप्राण झालेला 
युधिष्ठिराला दिसला. तसंच आपण बलिष्ठ व अनेक युणांनीं युक्त असे झालों 
आहों असें त्याला आढळून आलें. विदुर ब आपण एकाच यममांपासून 
झाल्याचें जें वृत्त व्यासानें पूर्वी सांगितलें होते, त्याची त्याला आठवणहि झाली. 
मग विदुराच्या देहाला अभरिसंस्कार करावा असं युघिष्टिराला वाटलें व त्या 
प्रमाणे तो सिद्धता करणार, इतक्यांत अशी आकाशवाणी झाली कीं, “ युध्रि. 
हिरा, बिदुराच्या देहाचे दहन करूं नको. तें येथेंच राहूं दे. पूर्वे वहिवाटच अशी 
आहि. विदुराला यतिघर्मच प्राप्त झाला असून त्यामुळें त्याला स्वर्गलोक मिळ- 
णार आहे. तरी त्याच्या संबंधानें शोक करूं नको. 


अश्ली आकाशवाणी झाली असतां विदुराचें दरीर तेथेंच ठेवून युधिष्ठिर 
'रतराष्ट्राकडे परत आला, आणि त्याने त्याला तें सर्वे वृत्त सांगितलें. ते ऐकून 
तरा व हतर भीमसेनादि मंडळी अगदीं आश्चयेचकित होऊन गेली. मग 


६१४ श्रीमन्महाभारतार्थ--१५ आश्रमवासिक पवे. अ. २७ 


घतराष्ट्र आनंदित होऊन युघिष्टिराला म्हणाला, “ राजा हें पाणी, हीं सुळे, 
हीं फळें मी तुला देत आहें, त्यांचा स्वीकार कर. मनुष्य़ाजवळ जे पदार्थ असतील 
तेच त्याने अतिथीला द्यांबे असें शास्त्र सांगते. ”' 'र॒तराष्ट्राचे हें बोलणें ऐकून 
युचिष्ठिर ' ठीक आहे ' असें म्हणाला, ब त्यानें दिलेलीं फळें व मुळें त्यानें आपल्या 
बंघूंसह भक्षण केलीं. मग ते सर्वेजण ती रात्र फळेंमुळे खाऊन व पाणी पिऊन 
त्या झाडांच्या खालींच राहिले, १५. १. २६. 


अध्याय २७ वा. 
[ १. व्यासाचें श्रतराषट्राकडे आगमन. ] 


चेशंपायन---गजा, मग घतराष्ट्राच्य़ा आश्रमांत त्या पुण्यवान्‌ माणसांनी ती 
पवित्र व नक्षत्रे स्वच्छ प्रकाशत असलेली रात्र घालविली. तेथें त्यांनीं अनेक 
श्रृतिवाक्य़ांची चर्चा करीत घर्मपर गोष्टी केल्या. पांडव मातेच्या बाजूस भूमी- 
वरच पडून झोपीं गेले, त्यांनीं आपलीं मूल्यजान्‌ रायने बाजूला सारलीं होतीं. 
घतराष्ट्र जे पदाथ खाई तेच पदार्थ खाऊन पांडवहि तेथें होते. रात्र संपून उजा- 
डलें, तेव्हां सवे प्रातार्विधि उरकून युघिष्टिरानें बंधूंना खीबर्गाला, पुरोहितांना व 
सेवकांना बरोबर घेऊन ते सारें आश्रमस्थान स्वस्थपणे पाहिलें. त्यांत अनेक वेद्या 
असून त्यांतील प्रदीप्त अझींत मुनिजन स्नान करून येऊन आहुति देत होते व 
बन्य पुष्पांनीं अश्निपूजा करीत होते. असींतून धुराचे लोट निघत होते. त्या 
मुनींचीं शरीरे ब्राह्मी शोभेनें युक्त होतीं. त्यांत हरणांचे कळप निर्घास्तपणें फिरत 
होते व विबिध पक्ष्यांचे थवे निःशंकपर्णे गात होते. मोरांच्या केका, दात्यूहांचे 
गुंजन, कोकिळांचें कणंमनोहर गायन, अध्ययन करणाऱ्या ग्राह्मणांचा बेदघोष, असे 
ध्वनि तेथें ठिकठिकाणीं ऐकूं येत होते. अनेक ठिकाणीं फळमूळांच्या राशि पडल्या 
होत्या. तेथील तपरूय़ांसाठीं युघिष्टिराने तांब्य़ालोन्याचे कळश, हरिणाजिने, 
तरटे, चटया, स्त्रक खुबा इत्यादि पात्रे, कमंडलु, थाल्या, मातीचे घडे, लोखंडाची 
विबिध भांडीं इत्यादि पदाथ आणिले होते. ते त्यांच्या इच्छेनुसार त्याने सबेत्र 
फिरून त्या तापसांना दिले व द्रव्गरहि देऊन तो 'टएतराष्ट्राकडे परत आला. 
स्यावेळीं 'टतराष्ट्राचे आह्विक संपले होतें व तो गांघारीसह स्वस्थ विचार करीत 
बसला होता. शेजारीं जवळच कुंती शिष्याप्रमाणे त्यांची सेबा करण्यास तत्पर 
होऊन नस्रपणे बसली होती. तिला पाहून युघिष्िराने 'रतराष्ट्राकडे जाऊन 


आश्रमवाखिक पवे १५. ६१५ 
त्याला आपलें नांब सांगून नमस्कार केला व त्यानें सांगितलें तेव्हां तो एका 
आसनावर बसला. भीमादि इतरहि त्याप्रमाणेच 'रतराष्ट्राला अभिवादन करून 
त्याच्या आज्ञेने जवळ बसून त्य़ाचे पायर चेपू लागळे. ते वाटोळे बसले असतां 
देवांत जसा बृहस्पति तसा 'टतराष्ट्र आह्यो लक्ष्मीने सुशोभित असा फारच खुलून 
दिसत होता. 

ती मंडळी अझ्ला रीतीनें एकत्र बसली असतां कुरुक्षेत्रनिवासी शतयूपादि 
अनेक महर्षि तेर्थे आळे. नारदादि देवर्षीसह व्यासहि त्यांत असून त्यांची शिष्य- 
मंडळीहि त्यांच्या बरोबर होती. त्यांची व युविष्ठिराची दृष्टादष्ट होतांच युघिष्ठिर, 
भोमादि त्याचे बंधु व रतराष्ट्र हे त्यांचे स्वागत करण्यासाठीं उठून उभे राहिले. 
शतयूपादिकांसह व्याससुनि जवळ आला असतां त्यानें 'रतराषट्राला बसावयास 
सांगितलें ब त्याच्यासाठी ठेवलेले दर्भयुक्त हरिणाजिनावर बसविलेले लोकरीचे 
आसन त्याच्यापुढे केलें. नंतर ती समथ क्रषिमंडळी व्यासाच्या सांगण्यावरून 
घेर घरून आपआपल्या आसनावर बसली. १५. १. २७. 


अध्याय २८ वा. 


[ १. व्यास ध्रृतराष्ट्राची खुशाली विचारितो व विदुराचा मोठेपणा त्याला 
सांगतो. ] 

(१) वैशंपायन --राजा, सवे पांडव मंडळी स्वस्थ बसली असतां व्यास 
छतराष्ट्राला उद्देशून बोलूं लागला. तो म्हणाला, ' 'तराष्ट्रा, तुझें तप 
नीट चाललें असून वनांतील रहाणी तुझ्या मनाला मानवते आहे ना ? पुत्र- 
वघारचें दुःख आतां तुझ्या हृदयांत राहिलें नाहींना व तुझें ज्ञान सर्वतोपरी 
सुप्रसन्न झालें आहे ना? तूं बुद्धि दृढ करून हें आरण्यक त्रत चालबिलें आहेस 
ना? गांधारी आतां शोकानं व्याप्त होऊन जात नाहींना ? ती सुज्ञ व बुद्धिवान 
असून धममागोचेंहि ज्ञान तिला आहे. सृष्टीच्या घडामोडीचीं तत्त्वेहि तिला 
कळत असल्यामुळें तिळा शोक होत नसेळच. कुंती तुझी सेवा नीटपणें करीत 
आहे ना? ती आपल्या पुत्रांचा त्याग करून तुझ्या सेवेसाठींच येथे आली आहे. 
युविष्ठिर येथें आल्यावर तूं त्याचे अभिनंदन केलेंस ना ! भीम, अजुन, नकुल ब 
सहदेव यांच्याश्तीं बोळून तूं त्यांचे सान्त्बन केळे असशीलच. त्यांना पाहून तुला 
आनंद होतो ना ? तुझें मन त्यांच्याविषयी निर्मळ आहे ना ? तुला आतां सवे 


६१६ श्रीमन्महाभारतार्थे--१५ आशध्रमबासिक पवे. अ. २८ 


प्रकारचें ज्ञान झालेलें असल्यामुळें तुझें मन शुद्ध झालें असेलच. निर्वेरपणा. 
सत्य आणि श्षांति या तीन गोष्टी सवच प्राण्यांना अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. 
वनवासांत न रहाण्याचा तुला मोह पडत नाहींना ? या ठिकाणीं अन्न आपल्या 
अधीन कधीं असतें व कधीं नसतें; त्यामुळं केव्हां उपासहि घडतो. राजा, 
महात्म्या बिदुराचा द्रत्तान्त मला नुकताच कळला. तो प्रत्यक्ष धर्मच असून 
या रीतीनें निजधामीं गेला हें ठीकच आहे. मांडव्यमुनीच्या शापामुळे घमोला 
विदुर व्हावें लागलें होतें. म्हणूनच त्याच्यासारखा महाबुद्धिमान्‌, महायोगी 
व थोर मनाचा पुरुष कोणीच नव्हता. देवांतील बृहस्पति व असुरांकडील आुक्र 
यांनाहि त्याची सर येत नव्हती. मांडव्य क्रषीने मोठ्या तपोबलाचा व्यय करून 
धर्माला शासन केलें ब त्यालाच मीं ब्रह्मदेवाच्या आज्ञेवरून स्वतःच्या बलाने 
बिचित्रबीयांच्या स्त्रीच्या ठिकाणीं उत्पन्न केलें. अश्या रीतीनें तो तुझा भाऊ 
सनातन देव जो यमधमे तोच प्रत्यक्ष होता. त्याच्या धारणेवरून व ध्याना- 
वरूनच त्याला सुज्ञांनीं घम हे सार्थ नांव दिलें होते. सत्य, शम, दम, अहिंसा 
च दान यांच्या योगानें त्याचे तप वाढलं होतें. त्या धर्मांपासूनच हा कुरुराज 
युधिष्ठिर झाला असल्यामुळे तोहि साक्षात्‌ धर्मच आहे. ज्याप्रमाणे अग्न्यादि 
पंचमहाभूत इहपरलोकीं अवइय आहेत, तसाच प्रकार धर्मांचाहि आहे. तो 
सवेचराचर व्यापणारा आहे न देव आणि पापमुक्त झालेले सिद्ध यांना तो नित्य 
दिसत असतो. राजा, यमधमे तोच बिदुर व तोच हा युघिष्ठिर होय. तोच हा 
तुझ्यापुर्ढे सेवकाप्रमाणे उभा राहिलेला दिसत आहे. त्या तुझ्या बुद्धिमान भ्रात्याने 
युघिष्ठिरांत योगबलार्न दृष्टिद्वारा प्रवेश केला. 'छतराष्टा, तुझा उरलासुरला 
संशय दूर करण्यासाठीं ब तुझें कल्याण करण्यासाठींच मी आज येथें आलों 
भाहे. आजवर कोणी केलें नाहीं अर्से अद्भुत क्म करून तुम्हांला तपाचे बळ मी 
आतां दाखविणार आहे. तर तुझ्या मनांतून जे कांही पहावें असं वाटत असेल 
अथबा ज्याला स्पर्श करावा जसे वाटत असेळ किंवा जे कांहीं ऐकावे अर्से वाटत 
असेल, तें मला सांग; ती तुझी इच्छा मी पूण करणार आहें. १५. १. २८. 


आश्रमवासपवे समाप्त. 


पुत्रदर्शीन पर्वे १६. ६१७ 


१६, पुत्रदशेनपवे, 
अध्याय २९ वा. 


[ धृतराष्ट्र आणि गांधारी व्यासापाशीं मृत पुत्रादिकांच्या दर्शनाची इच्छा व्यक्त 
करतात. ] 


(१) जनमेजय--बैश्लंपायन मुने, 'रतराष्ट्रादि वनबासी व पांडवादि त्यांना 
भेटाबयास आलेली मंडळी यांसमक्ष परम तेजस्वी अश्या महर्षि व्यासानें जै 
अद्भुत कर्म करून दाखवितों असें सांगितले तं कोणते ? युघिष्ठिर आपल्या मंडळी- 
सह 'टतराष्ट्राच्या आश्रमांत पुढे किती दिवस राहिला ? तेथें तो आपल्या ख्तरियां- 
सह काय भक्षण करून राही ? या सर्व गोष्टी मळा कृपा करून सांगा. 


वैशषांपायन--राजा, 'रतराष्ट्राच्या सांगण्याप्रमाणे युधिष्ठिरादि सर्व मंडळो 
खार्णेपिर्णे करीत व विश्रांति घेत त्या आश्रमाजबळच्या अरण्यांत सैन्यासह एक 
महिना फिरत होती. मग एक दिवस मीं पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे व्यास तेथे 
येऊन त्याचें 'र॒तराष्ट्राशीं बसून संभाषण 'चाललें असतां नारद, पबत, देवल, 
विश्वावसु, तुंबरु, चित्रसेन, इत्यादि मुनि व गंघवे हेहि तेथं उपस्थित झाले. तेव्हां 
'टतराष्ट्राच्या आज्ञेवरून युघिष्टिरानें त्या सर्बांचा सत्कार केला असतां, ते आप- 
झापल्या आसनांवर बसल्यावर 'एतराष्ट्रहि सर्बासह खालीं बसला. त्याच्याभोंवतीं 
गांधारी, कुंती, द्ोपदी, सुभद्रा, आणि इतर स्त्रियाहि बसल्या. मग त्यांच्यांत 
अनेक धार्मिक विषयांवर दिव्य कथा चालू झाल्या. प्राचीन कषि, देव, असुर 
यांच्याहि कथा एकमेकांनी एकमेकांना सांगितल्या. नंतर व्यास मोठे आनंदित 
होऊन त्या अंध 'रतराष्ट्राला पुनः म्हणाले, “ राजा, तुझ्या मनांतून काय बोला- 
वयाचे आहे ते मला समजलें. तुझे अंतःकरण पुत्रांविषयींच्या शोकाने जळून 
जात आहे. गांधारीच्याहि मनांत जें दुःख नित्य उभें आहे, तेंहि मला समजलें. 
कुंती, द्रोपदी, सुभद्रा यांचेंहि दुःख मी जाणतों. त्या सवांचे तीघ्र दुःख पुन्र- 
बघामुळं उत्पन्न झालेलें आहे. तेव्हां तुम्ही सर्वच येथें एकत्र जमलां हे ऐकून 
तुम्हा सर्वांचा संशय दूर करावा म्हणून, हे 'रतराष्ट्रा, मी आज येथे आलों. हे 
सर्व देव, गंधर्व, महार्षि, यांनाहि माझ्या दीघेकालीन तपाचे बळ पहावयास 
मिळेल. तर, राजा, बोळ तुला काय देऊं तें; सवे देण्यास मी सिद्ध आहें. माझ्या 
तपार्चे सामथ्ये पहा. ' 


६१८. श्रीमन्महाभारतार्थ--१६ पुत्रदर्शन पर्वे. अ, २९. 


अलोट बुद्धीच्या व्यासमुनीचे हें भाषण ऐकून 'टतराष्ट्राने थोडा बेळ मनांत 
बिचार केला व उत्तर दिलं, ' महाराज, मी आज धन्य झालों. माझ्यावर आपण 
मोठी कृपा केलीत. माझ्या जीबितारचे आज साफल्य झालें. आज आपणा सवे 
साधुजनांची संगति मला लाभली हें माझे मोठें भाग्य होय. आपल्यासारखा 
ब्रह्मनिष्ठ तपोधनांचा संपके मला घडल्यामुळे मला उत्तम गति मिळेल यांत 
शंका नाहीं. आपल्या दर्शनानेच मी पबित्र झालों आहे. आतां मला परलोकींचं 
भयच उरलें नाहीं. पण माझ्या त्या मन्दबुद्धि ब लोभी पुन्न दुर्योधनाच्या 
अन्यायी कृत्यांचे स्मरण झालें म्हणजे मार्झे मन खिन्न होतें. त्यानें निष्पाप अद्या 
पांडबांचा पापबुद्धीनें छळ केला, व मोठ्या सैन्याचा, राजेलोकांचा, व राज्य़ाचा 
नाश केला. अनेक देशींचे राजे एकत्र जमून वध पावले ते त्याच्याचसाठीं. 
आईबाप, स्त्रिया, पुत्र आणि अत्यंत प्रिय असे प्राणी यांचीहि क्षिति न बाळ- 
गतां ते सवे त्यांना सोडून यमलोकीं गेले. सुने, मित्रकार्यांसाठीं रणांत बघ 
पाबलेल्या त्यांना परलोकीं कोणती गति मिळणार आहे ? तसेच जे माझे पुन्न 
व नातू मोठ्या सेन्याचा नाश करून शेवटीं स्वतःहि पडले, त्यांच्यासाठींहि 
माझे मन मोठें कष्टी होतें. श्ांतनुपुत्र भीष्म, वृद्ध आचाये द्रोण, यांसह सवे 
कुळाचा माझ्या अपक्क बुद्धीच्या मूर्ख ब पापी पुन्नाने राज्याच्या लोभाने नाश 
केला. हें स्व मला आठवले, म्हणजे रात्रंदिवस माक्षें मन जळूं लागतें व 
शोकाने व्याप्त होऊन मला शांति कशी ती मुळींच मिळत नाहीं! 


राजा, 'रतराष्ट्राचे हे दुःखोद्वार ऐेकल्याबर गांधारीच्याहि दुःखाला पुनः भरती 
आली. तोच प्रकार कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा ब इतर कोरब ख्रियांचाहि झाला. 
पुत्रश्षोकांत बुडून गेलेली गांधारी तर हात जोडून ड्य़ासाला म्हणाली, " महा- 
राज, आज सोळा वर्षे झालीं, हा राजा स्त पुत्नांविषयीं सारखा शोक करीत 
आहे. त्याला शांति कशी ती या काळांत मिळालेली नाहीं. पुत्रशोकांत डुंबून 
गेल्यामुळें तो सारखा दीघ निःथास सोडीत असतो. एकाहि रात्रीं त्याला झोंप 
कशी ती लागलेली नाहीं. महाराज, आपण दुसरे स्वर्गादि लोकहि निर्माण 
करण्यास समथ आहां. मग परलोकीं गेलेल्या पुत्नांचे दशन करून देणे हें तर 
आपल्याला अगदींच सुलभ आहे. ही पहा द्रौपदी, हिचे पुत्र न बांघव सवे बघ 
पावल्यासुळें किती दुःख करीत आहे ती! आमच्या सर्वे सुनांत ही आमची 
स्डकी सून. तशीच ही कृष्णाची बहीण सुभद्रा पहा. हिर्चे भाषण किती 
गोड ! पण अभिमन्यूच्या वधाच्या दुःखाने ती होरपळून चाळली आहे. ही 


पुत्रदर्दांन पर्व १६. ८१९ 


भूरिश्रव्याची अत्यंत प्रिय पत्नी. पतिमरणाच्य़ा दुःखाने ती अगदीं गांगरून 
गेली आहे. तिचा सासरा सोमदत्तहि आपल्या पित्यासह युद्धांत मारला गेला. 
महाराज, या आपल्या पुन्नाचे तर शांभर पुत्र रणांतून मागें न परतण्याच्या 
प्रतिज्ञेमुळें रणांगणांत मरून पडले व त्या शभरांच्या शंभर भार्या दुःखसागरांत 
बुडून गेल्या. आमचे दुःख त्य़ा सगळ्या आठवणीने पुनःपुनः जाग्रत होऊन 
वाढूं लागते. ते जे माझे सोमदत्त-प्रभ्यति महारथी खुर त्यांना तरी कोणती 
गति मिळाली आहे ? तर, महाराज, जेणेकरून आपल्य़ा कृपेने हे 'टतराष्ट्र 
महाराज तशीच ही आपली सूनबाई कुंती व मी स्वतः दुःखसुक्त होऊं, असें 
कांहीं करा, ' गांधारीने असे सांगितल असतां कडक ततासुळें तोंड सुकून 
गेलेल्य़ा कुंतीलाहि त्या आपल्या सूर्यासारख्य़ा तेजस्वी पुत्राचे स्मरण झालें. 
उग्राससुनीला ते दुरूनहि समजलें. त्या अजुनमातेलाहि फार दुःख झाल्याचें 
त्यांच्या लक्षांत आल. तेव्हां त्याने तिलाहि म्हटलें, ' तुझ्याहि मनांतून काय 
सांगावयाचें आहे, त मला सांग. ? तें ऐकून कुंतीने व्यासांना मान वांकवून 
नमस्कार केला आणि पूर्वीचे वृत्त स्पष्ट करून लाजेने सवे प्रकार त्याला कळ- 
बिला, १५.२.२९. 


अध्याय ३० वा. 
[१. कुंतीची व्यासाला विनंति. ] 


(१) कुंती--महाराज, आपण माझे खखुरच नव्हे, तर दैवताचेंहि देवत 
आहां; त्या माझ्या देवाचाहि श्रेष्ठ देव अश्या तुम्हांला मी सव खरें वृत्त सांगते तें 
ऐकून ध्या. एकदां दुर्वास नांवाचा अत्यंत कोविष्ठ असा तपस्वी बाह्मण माझ्या 
पित्याकडे भिक्षा मागण्यासाठी आला असतां मीं त्याला संतुष्ट केले. माझी आुद्धवृत्ति, 
निरपराघपणा, निर्मळ अंत:करण, यांच्यामुळे माझ्या बर्तनांत राग येण्यासारख्या 
हृतर पुष्कळ गोष्टी असतांहि तो मुळींच रागावला नाहीं व माझ्याबर संतुष्ट 
होऊन कृतकृत्य होत्साता तो मला म्हणाला, “ माझ्य़ापासून एक वर अवर्य 
मागून घे.? मला कांहीं वर नको असतांहि तसें मी म्हटल्यास मला तो शाप 
देहेल या भीतीनें ' ठीक आहे ' असें मीं बोललें. तेव्हां तो म्हणाला, ' मुली, तूं 
धर्माची माता होशील. ज्या देवांना तुला बरोलबावें असं वाटेल, ते तुझ्या अधीन 


६२०  श्रीमन्महाभारतार्थ--१६ पुन्नदर्शांन पर्वे. अ. ३० 


रहातील. ' असें म्हणून तो गुप्त झाळा. मला मोठे आश्चये वाटलें. पण त्यावेळची 
ती आठवण मो पुढें कधींहि विसरले नाहीं. पुढे एक दिवस भूमीवर उभी 
राहून मी उगवत्या सूयांकडे पहात होतें. त्या वेळीं कषीच्या बचनाची मला 
आठवण होऊन मला सूर्याचा अभिलाष उत्पन्न झाला. पोरपणासुळे माझ्या 
लक्षांत पुढील गोष्ट आली नाहीं. पण तो सहस््रररिमि भगवान्‌ माझ्यापुढे येऊन 
उभा राहिला. एका देहाने तो आकाशांत तळपत असतांहि त्याच वेळीं दुसऱ्या 
देहाने मजपाशी आला ब मी भीतीनें कांपत असतां मला म्हणाला, * माझ्या- 
पासून कांहीं वर मागून घे. मीं त्याच्यापुढे मस्तक बांकवून त्याला जावयास 
सांगितलें, तेव्हां तो म्हणाला, “मला विनाकारण बोलावणे योग्य नाहीं. तूं 
कांहीं मागितले नाहींस तर तुला आणि हा वर देणाऱ्या कषीला दोघांनाहि मी 
जाळून टाकीन. ' तेव्हां त्या निरपराधी ब्राह्मणाचे शापापासून रक्षण करावें 
म्हणून मी त्याला म्हटलं, ' देवा, तुझ्यासारखा पुत्र मला होवो. ' मी असें म्हण- 
तांच सूयानें आपल्या तेजाने मला मोहून टाकिळें आणि ' तुला पुत्र होईल 
असें म्हणून तो आकाशीं निघून गेला. 

नंतर हा सारा प्रकार पित्यापासून लपविण्यासाठीं मी गुप्तपर्णे झालेल्या त्य़ा 
अभेक पुच्राला कणे नांव ठेवून जलांत सोडून दिले. अशा रीतीनें मी माता झालें 
असतांहि सूर्यदेवाच्या प्रसादाने कषीनें सांगून ठेविल्याप्रमार्ण पुन: कन्याबस्थेत 
गेले. म्यां मूर्खेनं जाणूनबुजून पुश्नाची उपेक्षा केली, ही गोष्ट मला सारखी 
जाळीत आहे हें तुम्हांला ठाऊक आहेच. मुनिश्रेष्ठा, ही जी गोष्ट मीं सांगितली, 
ती पापी असो वा निष्पाप असो, मला त्याला पुनः पहारवेसे वाटतें व ही माझी 
चिंता आपण कृपा करून दूर करावी. या राजाच्या मनांत जे आहे तें आपण 
जाणतच आहां, तें त्यालाहि प्राप्त होतो. वैशंपायन म्हणतो, राजा, कुंतीने असें 
सांगितल असतां, वेदवेत्त्या व्यास मुनींनी म्हटले, ' ठीक आहे, तूं म्हणालीस 
तसें होईल. तुझा कांहींच अपराध झालेला नाहीं; कारण पुन: तुला कन्याबस्था 
प्राप्त झाली, ऐेश्वर्यवान्‌ असे देव मनुष्यशरीरांत खरोखर प्रवेश करूं शकतात. 
देवांचे विविध वर्ग असून त्यांतील कांहीं जण केवळ संकल्पाने संतति निर्माण 
करतात, कित्येक जण वाचेनें करतात, कोणी दृष्टिपातानें करतात, दुसरे स्पशंमाश्रे 
करून करतात ब इतर प्रत्यक्ष संभोगाने करतात. असे ते पांच प्रकार आहेत. 
मनुष्य दैवी धर्माच्या आश्रयाने वूषित होत नाहीं. म्हणून हे कुंति, हें लक्षांत 
घेऊन तूं आपल्या मनांतील पीडा काढून टाक, कारण बलवंतांना साऱ्याच गोष्टी 


पुत्रददांन पर्व १६. ९२१ 


हितावह असतात, सारेंच त्यांना शुद्ध असते, ते करतील तो सवे घमेच असतो 
च सगळेंच त्यांचें स्वत:च्या स्वामित्वाचें असतें. १५, २. ३०. 


अध्याय १२ वा. 


[ १. कोरव पांडव हे पूर्वीच्या जन्मीं कोण होते तें धृतराष्ट्रादिकांना व्यास 
सांगतो. २ व्यासाच्या सांगण्यावरून ती सवे मंडळी गंगातीरावर जाते. ] 

(५) व्यास--हे गांधारि, तुझे पुत्र, भाऊ, मित्र, तश्याच तुझ्या सर्व सुना 
आपल्या पतींसह रात्री झोंप घेऊन सकाळीं उठल्यासारख्य़ा तुला पहावयास 
मिळतील. कुंतीला कर्ण दिसेळ व सुभद्रेशा अभिमन्युहि दिसेल. द्रौपदीचे पांची 
पुत्र, भाऊ, पितर हे तिच्याहि दृष्टीस पडतील. माझ्या मनांत ही गोष्ट पूर्वीच 
आली होती; पण तीच आतां 'एतराष्ट्, कुंती व तूं यांनीं मला निकडीने सांगि- 
सली. जे वीर युद्धांत क्षत्रियघमांल्य अनुसरून मरून गेले, त्या महात्म्यां- 
बिषयीं शोक करण्याचें कारण नाहीं. हे निष्पाप गांधारि, ती गोष्ट देवांचे कार्य 
म्हणून व्हवायाचीच होती. ते सवे देवच भूमितलावर अंदरूपाने अवतरले 
होते. त्यांतील कांहीं गंघवे होते, कांहीं अप्सरा होत्या, तर कांहीं पिशाच, यक्ष 
च राक्षस होते. कित्येक जण पुण्यजनांचे, कित्येक सिद्धांचे ब कित्येक देवषांचे 
अंश असून ते सवे कुरक्षेत्री रणांगणांत वघ पावून परत आपल्या ठिकाणीं गेले. 
गधर्बांचा राजा जो ज्ञानी छतराष्ट्र तोच या लोकींहि तुझा पति 'दतराष्ट्र होय. 
पांडु हा मरुद्रणांचा अंश होता. कृष्ण हा देवश्रेष्ठ विष्णूच होय. विदुर हा यम- 
घमांचा अंश होता, तसाच युघिष्ठिरहि आहे. कली दुर्योधन झाला होता. द्वापरानें 
दाकुनिरूप घेतलें. दुःशासन आदिकरून इतर पुत्र हे राक्षस होते. भीम मरु- 
ताचा अंश असून अजुन हा प्रत्यक्ष नरक्रषीच होय. कृष्ण हा नारायणक्रषि 
असून अश्विनीकुमार हेच नकुल व सहदेव झाले आहेत. पार्थांचा पुत्र तुम्हांला 
सबांना आनंदविणारा पांडबांचा अंकुर, ज्याला सहा महारथ्यांनीं घेरून मारिले, 
तो सौभद्र अभिमन्यु हा सोमाचा अंशावतार होता. त्याचप्रमाणें सूर्येहि आपळे 
दोन अंश करून एकानें आकाद्यांत तळपत राहिला व दुसरा तो कणे. द्रौपदीसह 
अझींतून निघालेला शष्टय़ु़् म्हणजे अझीचा अंश असून शिखंडी हा राक्षस 
होता. द्रोण हा बृह्स्पतीचा अंश व अश्वत्थामा हा रुद्राचा होय. गंगापुत्र भीष्म 
हा तर मनुष्यलोकीं आलेला वसूच होता, हे सुज्ञ गांधारि, असे ते देबादिक 


९२९२२  श्रीमन्महाभारतार्थ--१६ पुत्रदशेन पर्वे. अ. ३२ 


मनुष्यलोकीं येऊन आपले कार्य केल्याबर पुनः स्वर्गी गेले. तरीपण त्यांच्या- 
संबंधानें तुमच्या सर्वांच्या अंत:करणांत जें दुःख फार दिवस राहिलें आहे, 
परलोकीं त्यांचें काय झालें असेल या चिंतेने असल्यामुळें ती तुमची चिंता मी 
आतां दूर करतों. तुम्ही स्वेजण आतां भागीरथी नदीबर चला म्हणजे जे वीर 
रणांगणावर वध पावले त्या सर्वांचे दर्शन तेथें तुम्हांला घडेल, 


(२ ) वैशंपायन म्हणतो, राजा, व्यासाने असं सांगितलें असतां तें ऐकून 
मोठा सिंहनाद करीत ती मंडळी गंगानदीकडे चालूं लागली. अमात्यांसह 
प्टतराष्ट , पांडव, क्षिगण, गंधर्व इत्यादि तेथें जमलेल्या सर्व मंडळीला घेऊन 
गंगेच्या तीरावर येऊन पोंचला. सर्वानी आपआपल्या आवडीप्रमाणे व सोई- 
प्रमाणे जागा पाहून बैठकी मारिल्या. स्तवीरांच्या दर्शनाची उत्कंठा त्यांना 
हतकी लागली होती कीं दिवस संपून रात्र केव्हां येते याची वाट पहातां पहातां 
त्यांना तो दिवस शांभर बर्पांसारखा वाटला. मग शेवटीं सूर्य जेव्हां अस्तगिरीबर 
गेला तेव्हां त्यांनीं स्नाने केलीं व रात्रो करावयाचे विधि उरकून घेतले. १५.२.११. 


अध्याय ३२ वा. 
[ १. धृतराष्ट्रादिकांना भीष्माचें व पुत्रादिकांचें दर्शन ] 


( १५ ) वेशंपायन--राजा, रात्र पडून सर्वांची संध्यावंदनादि कृत्यं आटोप- 
ल्यावर तेथे जमलेली सर्वे मंडळी व्यासापाशीं आली. तेथें 'छतराष्ट्र घद्ध व 
एकचित्त होऊन पांडवांना घेऊन कषींच्या जजळ बसला. गांधारीसह इतर 
स्त्रिया बसल्या व दुसरे सवजण आपआपल्या योग्यतेप्रमाणं आसने घाळून 
बसले. मग व्यासाने भागीरथीच्या पवित्र जलांत प्रवेश करून सर्व सत लोकांना 
म्हणजे पांडब कोरवांचे जे नातेवाईक व इष्टमित्र निरनिराळ्या देशांत रहाणारे 
असून युद्धासाठी येऊन मरण पावले होते त्यांना बोलाविले. त्यावेळीं पाण्यांतून 
जो प्रचंड शब्द निघाला तो पूर्वी भारतीय युद्धाला आरंभ होतांना कोरव- 
पांडवांच्या सैन्यांतून जसा उठला होता तसाच होता. थोड्या वेळाने भीष्म-द्रोण 
प्रमुख सवे बीर व राजे आपआपल्या सैन्यांसह त्या गंगाजलांतून बर येऊं लागले, 
त्यांत विराट व द्रुपद हे आपल्या पुत्रांसह दिसत असून द्रोपदीचे पांची पुत्र, अभि- 
मन्यु, घटोत्कच राक्षस, कणे, दुर्योधन, महारथी शकुनि, दुःशासनादि इतर 'एतराष्ट्र 
पुत्र हे जसे होते, तसेच जरासन्धाचा पुत्र भगदृत्त, वीर्यशाली जलसंध, भूरि- 


पुत्रदर्शन पर्वे १९. ९२३ 


श्रना, शाळू, शल्य, बंधूंसह वृषसेन, दुर्योधनाचा पुत्र लक्ष्मण, 'रष्टययुम्नाचे पुत्र, 
शिखंडीचे पुत्र, बंधूंसह 'रष्टकेतु, अचल, व्र्षक, अलायुध राक्षस, बाल्हीक, 
सोमदत्त, चेकितान राजा, हे व दुसरे किती तरी होते. ते फारच असल्यामुळें 
त्यांचीं नांवें कोठवर सांगावीं ? ते सवे आपल्या कांतियुक्त शरीरांनीं जलांतून 
बाहेर आले. प्रत्येक बीराचा वेष, ध्वज, वाहन हों पूर्वी जशीं होतीं तशींच 
या वेळींहि असलेलीं दिसलीं. सर्वांच्या अंगावर दिव्य वखें ब कानांत चमक- 
णारीं कुंडले होतीं. त्यांचें परस्परवेर, अहंकार, क्रोघ, मत्सर, इत्यादि विकार 
सर्वे नष्ट झाले असून गंधर्व व बंदिजन त्यांचें स्तुतिगायन करीत होते. त्यांनीं 
दिव्य बर्ख व पुष्पमाला धारण केल्या होत्या ब अप्सरांचा तांडा त्यांच्या भोंवतीं 
नृत्य करीत होता. त्यांना पहातां याने म्हणून व्य़ासाने 'रतराष्ट्राला त्यावेळीं 
संतोषार्ने आपल्या तपोबलानं दिव्य दृष्टि दिली. गांधारीला दिव्य ज्ञानबल 
होतेंच. तिला सवे मृत मंडळी तेथे दिसून आली. तो विचारापलीकडील अद्भुत 
ब रोमांचकारी देखावा पांडवादि सव मंडळी चकित होऊन डोळ्य़ाचें पातेहि 
न लवबितां टकमक पहात राहिली. तो आनंदाचा मोठा सोहळा झाला व सर्वे 
खरीपुरुषांना फार हषे झाला. चित्रपटावर जसे चित्र दिसाबें तसा तो आश्चर्य- 
कारक देखाबा दिसला. व्यासमुनीच्या कृपेने दिव्य दृष्टि मिळून त्या सवं इष्ट- 
मित्रपुत्रबांधबांचे दर्शन 'रतराषट्राला घडल्यामुळे तो आनंदानें भरून गेला. 
१४.२.३२. 


अध्याय ३३ वा. 


[ १. सर्वेजणांची प्रेमाची परस्पर भेट व स्रियांचे आपआपल्या पतींच्या लोकीं 
गमन. ] 


वैशंपायन !--राजा, मग त्या मंडळीच्या परस्पर भेटी झाल्या. ते सर्व 
क्रोध व मत्सर विसरून निष्पाप झाले होते. ब्रह्मर्षि व्यासाने अनुष्टिलेल्या विधीर्ने 
ते स्वगांतील देवांप्रमा्ण आनंदित झाले. त्यावेळीं पुत्रांची आईंबापांशीं भेट 
झाली, पल्न्यांची पतींशीं झाली, भावांची भावांशीं झाली व मित्र मित्रांना 
भेटले; पांडब पराक्रमी कर्णाला व अभिमन्यूला भेटले. द्ौपदीच्या 
पुत्रांचीहि त्यांना आनंदाची भेट झाली. मग कणांसह पांडब हषर्भेरित 
होऊन एकत्र झाळे व प्रेमळपणे बागले. याप्रमाणें पकमसेकांनिषयींचा 


६२४  श्रीमन्महाभारताथ--१६ पुन्नदरांन पर्व, अ. ३३ 


त्यांचा राग नाहींसा झाल्यामुळे ते सारे क्षत्रिय वीर ब्यासमुनीच्या कृपेने वेर- 
मुक्त होऊन मित्रत्वानें भेटले, गुरु, बांधव, पुत्र, इत्यादि एकमेक एकमेकांना 
प्रेमाने भेटून त्यांनीं ती सारी रात्र आनंदाचा विहार करून घालविली. सर्वांना 
संतोष वाटला. शोक, भय, दुःख, उद्देग, अकीर्ति, यांपैकीं कांहींच शेष राहिलें 
नाहीं. स्त्रियांनाहि पिते, भाऊ, पति, पुन्न यांच्या भेटीमुळे मोठा आनंद होऊन 
त्यांनीं सारें दुःख टाकून दिलें. याप्रमाणें त्या बीरांनीं ब त्यांच्या स्त्रियांनी एक 
रात्र परस्परांच्या सहवासांत एकमेकांशीं बोळून एकमेकांना कवटाळून विहार 
केला व नंतर तीं आपआपल्या ठिकाणीं जावयास सिद्ध: झालीं. व्यासमुनीने मग 
त्यांना पुनः त्यांच्या स्थानीं पाठवून दिलें ब ते सवे एक क्षणांत पांडवमंडळी 
पहात असतां असतां दिसत नाहोंसे झाले. भागीरथी नदींत बुड्या मारून ते 
आपल्या रथांसह, ध्वजांसह आपल्या देबलोकींच्या स्थानीं निघून गेले; कोणी 
इन्द्रलोकीं गेले, कोणी ब्रह्मलोकीं गेळे, कोणी वरुणलोकीं गेले, तर कित्येक 
कुबेरलोकीं गेले. तेथून कांहींजण यमलोकीं गेले व कांहीं राक्षसलोक, पिश्याच- 
लोक, उत्तरकुरु, असे जे लोक त्यांनीं मिळविले होते, तिकडे गेले. 


ते सर्वे नीर निघून गेल्यावर कौरबकुलाचा हितकर्ता धमशील तेजस्नी महा- 
सनि व्यास पाण्यांतच उभा राहून ज्या क्षत्रियर्त्रियांचे पति वघ पावले होते 
त्यांना उद्देशून म्हणाला, “ज्या साध्वी स्त्रियांना पतिलोकीं जाण्याची इच्छा 
असेल, त्य़ा सर्वांनी तत्काल आळस टाकून या भागीरथीच्य़ा जलांत प्रबेश करावा.' 
त्याप्रमाणे आपल्या श्व्ञुराच्या वचनावर विश्वास ठेवून त्या साध्वी स्त्रिया त्याची 
अनुज्ञा घेऊन गंगेच्या पाण्यांत शिरल्या व मनुष्यदेहांतून सुटून आपल्या पतींशीं 
जाऊन मिळाल्या. याप्रमाणे एकामागून एक त्य़ा सर्व क्षत्रियस्त्रिया जलप्रवेश 
करून पतिलोकास गेल्या व त्यांच्या पतींप्रमाणेंच त्य़ाहि दिव्यरूपयुक्त, दिव्य- 
भूषर्णांनी अलंकृत, व दिद्परपुष्पांच्या माळा ब वस्त्रें धारण करणाऱ्या झाल्या. 
शील व गुण यांनीं संपन्न अशा त्या श्रमसुक्त होत्सात्या विमानांत बसून आपल्या 
स्थानीं गेल्या. त्यावेळीं ज्यांना ज्यांना जी जी इच्छा झाली ती ती धमवत्सल 
व्यासानें पुरी करून त्यांना संतुष्ट केलें. तें वीरांचे पुनरागमन पाहून नानादेशांहून 
आलेल्या सर्वजणांना मोठा अचंबा वाटला. राजा, त्या प्रसंगींचा प्रियजनांच्या 
भेटीचा हा वृत्तांत जो कोणी श्रवण करील, त्यांच्या सवे आवडी इहलोकी व 
परलोकींहि नित्य पुरतील. त्याचप्रमाणे इष्टमिन्नांच्या भेटीचें हें वृत्त जो मनापा- 
सून दुसऱ्यांना सबिस्तर सांगेल, त्याला या लोकीं कीर्ति लाभून परलोकी उत्तम 


पुच्दशेनपवे २. ६२५ 


गति लाभेल. हें अद्भुत असें पुत्रदर्शनपवं ऐकणाऱ्या बेदाभ्यासी, तपस्वी, 
सदाचरणी, शमदमसंपन्न, दानशील, निष्पाप, सरळ व अशुद्ध अंतःकरणाच्या, 
हिंसा व असत्य यांचा त्याग केलेल्या, श्रद्धाळू, धैर्यशील माणसांना उत्तम गति 
मिळेल. १५. २. ४३४. 


अध्याय ३४ वा. 
[ १. जनमेजयाला वैशंपायनाचा उपदेश ] 


(१५) सौति :--कपिहो, आपल्या पितामहांच्या पुन: येण्याजाण्याचा हा 
सारा वृत्तांत ऐकून त्या ज्ञानी जनमेजय राजाला मोठा आनंद झाला. पण त्यानें 
त्या संबंधाने वेशंपायनाला बिचारिल, “* मुने, एकदां देहत्याग केल्यावर त्याच 
रूपाने मनुष्यांचे दरांन पुनः कसं होतें बर ? ' राजाचा हा प्रश्न ऐकून व्यास- 
शिष्य प्रतापी वैशंपायन मुनि त्याला उत्तरला, * राजा, कोणत्याहि कमांचा कधीं 
नाश होत नाहों हे निश्चित होय. हों शरोरं व त्यांची ख्पें हीं सवे कमांचींच 
फळें होत. महाभूतांचा स्वामी जो ईश्वर त्याच्या संबंधामुळे तीं महाभूते नित्य 
असून त्यांचे अनित्य संयोग लस झाले तरी तीं स्वतः नष्ट होत नाहींत. 
अनायासाने होणारें जें निवृत्त्यात्मक कमे त्याचे फळ श्रेष्ट असतें. पण प्रवृत्तिरूप 
कर्मांच्या फळांनीं युक्त होऊनच आत्मा सुखदुःखांचा उपभोग घेतो. पण त्या 
फळांनीं युक्त झाला तरी त्यांच्या नाशाबरोबर क्षेत्रज्ञ आत्मा कांहीं नष्ट होत 
नाहीं. त्याचा भूतांबिषयींचा आपलेपणा जोंवर नाहींसा होत नाहीं, म्हणजे 
जोंपर्यंत कर्म क्षीण होत नाहीं, तोपयंत त्याला देहरूपता असते. पण कमच 
संपून गेलें म्हणजे प्राण्याला तो देह जाऊन दुसरा मिळतो, तेथें महाभूते 
व इंद्रियें हीं त्या शरीरांत एकत्र होतात. आत्म्यापासून त्यांचा वेगळेपणा जे 
जाणतात, त्या योग्यांना तीं भूतेंच नित्य वाटून त्यांचे संयोग मात्र तसे वाटत नाहींत. 
अश्वमेघप्रकरणांत अश्वाचा बघ करतांना याविषयीं भुतिवचन आलें आहे, ते 
असें:-' प्राण्यांचे प्राण ते परलोकीं गेल्यावरहि तसेच असतात. ' राजा, मी ही 
गोष्ट तुझ्या हिताची व आवडीची म्हणून सांगत आहें. यज्ञप्रकरणांत देवयान- 
मार्ग तू. ऐकले आहेस व तेच तुला अनुसरावयास योग्य आहेत. ज्या वेळीं तू 
यज्ञ केला, त्या वेळींच देव तुझे हितक्ते झाले. जीवांना गति देणारेहि तेच 
समथ होत. म्हणून त्यांच्यासाठी यज्ञ केल्यानेंच जीब उत्तम गतीला जातात; 

म. भा. १२-४० 


६२९  श्रीमन्महाभारतार्थ--१५ आध्रमचासिक पर्व. अ. २५, 


तसें न करणारे जात नाहोंत. पंचमहाभूते नित्य असून आत्माहि नित्य असल्या- 
मुळें जो पुरुष अल्पबुद्धित्वामुळे त्याचा नाना देहांशीं घडलेला संबंधच तेवढा! 
पहातो, त्याला त्यांचा वियोग झाल्यासुळें सहजच दुःख वाढतें. तो अगदींच 
अज्ञानी होय असें माझें मत आहे. असें पहा कीं, जर त्याला स्त्रियांदिकांच्या 
वियोगाचे दुख होतें, तर प्रथम त्यानें त्यांचा संबंधच आणूं नये. खरें पाहिलें तर 
असंग अशा आत्म्याचा कशाशीं संगमच जर होत नाहीं, तर मग वियोगाचे 
दुःख तरी त्याला कसले होणार ? पण ज्याच्या ज्ञानाची मयांदा इतकी गेली नाहीं, 
ज्याला नित्य ब अनित्य बस्तूंचे केवळ शब्दज्ञान झालें आहे, वो देहाभिमानांतून 
बाहेर आलेला नसतो. पण तो सगुण ब्रह्माचे ज्ञान होऊन हळुहळु केवल 
आत्म्याच्या ज्ञानाचाहि अधिकारी होतो व शेवटीं मूलभूत अश्या अज्ञानापासून 
सुक्त होतो. अहऱ्यांतून येऊन प्राणी पुनः अदरयांत जातो, तेव्हा त्याला मी 
जाणणार कसा ? वब तो तरी मला जाणणार कसा ? तें जाणण्यास र्जे बेराग्य 
अवश्य आहे तें माझ्य़ांत नाहीं ! असो दुर्वेळ असा जीव ज्या ज्या शरीरानं 
जें जे कर्म करतो, त्या त्या शरीरानेंच तो त्याच्या फलाचा तो निःसंशय उपभोग 
घेतो. म्हणजे मानसिक कर्माचा उपभोग मनाने मिळतो व शारीरिक कर्माचा 
शरीरानेच मिळतो. १५, २. १४. 


अध्याय २५ वा 
[ १. जनमेजयाला आपल्या पित्याचें दर्ठांन ] 

(५) वेशेपायनः--राजा, आपल्या पुत्रांना 'रतराष्ट्राने पूर्वी कधीं पाहिले 
नव्हतें; अर्थात त्यांचें प्रत्यक्ष दर्शन व्यासकृपेनें झाल्यामुळें तो आनंदित झाला. 
त्याला राजघमं, बह्मोपनिषदू व निश्चित बुद्धि हीं प्राप्त होऊन व्यासाच्या सासि- 
घ्यामुळे लिद्धि मिळाली. तशीच विदुरालळाहि स्वत:च्या तपोबळावर ती 
मिळाली. 


जनमेजयः--मुने, आपण म्हणतां तें सर्व ठीक आहे. पण ते वरद व्याससुनि 
जर मलाहि माझ्या पित्याचें दर्शन त्याच्या मूळच्या वेश्यांत व रूपांत करून 
देतील, तर माझा त्या सर्वांवर खरोखरीचा विश्वास बसेल. तसें झाल्यास माझ्या 
मनाजोगें होईल, मीं कृतकृत्य होऊन जाईन व माझी बुद्धि स्थिर होईल. ही 
माझी इच्छा त्या क्रषिवयोच्या कृपेने पूर्ण होईल काय | 


पुत्रद्शेनपवे २. ६२७ 


सोति---करषि हो, जनमेजय राजा हा प्रश्न वेशंपायनाळला करीत आहे इत- 
यांत प्रतापशाली व्यासमुनींनीं त्याच्याबर कृपा करून परीक्षित राजालाहि त्या 
टिपणी आणिलें. स्वगांतून मूळच्याच वेळांत ब मूळच्याच स्वरूपांत आपला 
पिता भूमीबर आलेला राजाला दिसला. त्याच्या बरोबर महात्मा शमीक क्षि 
च त्याचा पुत्र शुंगी, तसेच परीक्षिताचे अमात्यहि त्याला दिसून आळे. मग 
राजा जनमेजयानें अवभ्वथ स्नान करून आनंदित मुद्रेने पित्याला पाहिलें व 
त्यालाहि ते स्नान घातलें. अबभ्रथस्नानानंतर तो. त्या यायावरकुलोत्पन्न जर- 
त्कारुपुत्र आस्तिकमुनीलळा म्हणाला, ' मुने, हा आपला यज्ञ नाना आश्चयांनीं 
युक्त होऊन गेला असें मला वाटतें; कारण माझा पिता या ठिकाणीं मल्य प्रत्यक्ष 
पहावयास मिळून माझें दुःख नष्ट झालें. ' 


आस्तिक--राजा, ज्या यज्ञांत तपस्वी द्रैपायन व्यास मुनि उपस्थित आहेत, 
त्याच्या कत्यांला उभयलोक जिंकता आले तर नवल काय ? राजा, तुला हें 
अद्भुत आख्यान ऐकाबयास मिळालें व सर्पहि भस्म होऊन तूं पितृलोकाचा 
घनी झालास. राजा, तुझ्या सत्यवचनासुळे तक्षक कसा बसा सुटून गेला; सवे 
करषींचा सन्मान झाला व पित्याची गतिहि तुल समजली. तुला पापविनाशक 
कथा ऐकावयास मिळून मोठ्या घमांची जोड झाली व ज्ञानीपुरुषांच्या दर्शनाने 
तुझ्या हृदयांतील अज्ञान ग्रंथीहि उलगडून गेल्या. जे धर्मांचे पक्षपाती ब सद्धतं- 
नाची आवड बाळगणारे आहेत, त्यांच्या दर्शनाने पाप नष्ट होतें; म्हणून त्यांना 
नमस्कार कराबा. 


सोति--क्रषिहो, आस्तिकाचा उपदेश ऐकून जनमेजय राजानें पुनःपुनः 
त्याचा बहुमान केला, आणि वेशंपायनाला 'रतराष्ट्राच्या वनवासाचें उरलेळें 
वृत्त सांगण्याची बिनंति केली. १५. २. ३५. 


६२८ श्रीमन्महाभारतार्थ--१५ आश्रमवासिकपवे अ. ३६. 


अध्याय ३६ वा. 
[ १. पृतराष्ट्राच्या आश्रमांतून युघिष्टिरादिकांचें हस्तिनापुरीं पुनरागमन. ] 


(१ ) जनमेजय :--मुने, पुत्र पोत्र ब इतर संबंधी यांचें दर्शन घेतल्यावर 
'रतराष्ट्र व युधिष्ठिर राजा यांनीं पुढे काय केलें बरं? 


वैशंपायन :---राजा, अद्भुत असं तें आपल्या पुन्रादिकांचें दशन घडल्यावर 
'रतराषट्राचा श्रोक दूर झाला ब तो आश्रमास परत आला. इतर कृषि व लोक 
'तराष्ट्राची संमति घेऊन आपआपल्या बाटेनं निघून गेले, पांडब मात्र आपल्या 
सैन्यासह स्त्रियांना घेऊन 'रतराष्ट्राकडे गेळे. मग व्यासमुनि 'रतराष्ट्राला म्हणाले, 
* हे बोर्यशाली 'रतराष्ट्रा, ऐक. ज्ञानवृद्ध व पवित्र कर्म केलेल्या कुलीन नेदवेत्त्या 
ब्राह्मणांकडून घर्मविषयक अनेक कथा तूं आजबर ऐकिल्या आहेस. तरी आतां 
शोकांतून मन काढ. मचुष्याला देबयोगानेंच पीडा होत असते. देबलोकाहून 
आलेल्या नारदाकडून तुला देवांचे रहस्यहि कळलें आहेच. तुझे पुत्रादि वीर 
क्षात्रघमांने वागून शस्त्रानं मिळणाऱ्या उत्तम गतीला गेळे आहेत. तूं जसे त्यांना 
पाहिलेस तसेच खरोखर ते स्वर्गी स्वैर निहार करीत आहेत. स्वत: बुद्धिमान 
युधिष्ठिर आपल्या बंधूंसह, स्त्रीसह ब मित्रांसह तुझी आज्ञा पाळीत आहे. तरी 
आतां त्याला निरोप दे. त्याला राज्यकारभार पहावयास जाऊं दे. येथे वनांत 
आल्याला त्याला महिन्याच्याबर काळ होऊन गेला. राज्य हे फार प्रयासाने 
रक्षण करावें लागतें. त्याच्या रक्षणांत फार निघ्न असतात. ! 


अतुल तेजाच्या व्यासाने 'रतराष्ट्राला अर्से सांगितल, तेव्हां तो युघिष्टिराला 
हाक मारून त्याला म्हणाला, ' बा अजातदात्रो, तुझे कल्याण असो. तूं आतां 
माझें म्हणणें ऐक. तुझ्या कृपेने माझा शोक आतां अगदीं नाहींसा झाला आहे. 
बाळा, मीं आतां तुझ्या संगतींत हस्तिनापुरांत असल्यासारखाच आनंदांत आहें. 
माझें प्रिय करण्यासाठीं उत्सुक असलेला तूं राजा माझ्या सेवेला असल्यामुळे 
पुत्राचे फळ मला तुझ्यापासून मिळालें आहे. तुझ्यावर माझें फारच प्रेम आहे. 
माझा तुम्हांवर मुळींच राग नाहीं. तरी तूं आतां हस्तिनापुरास जा. व्यर्थ काळ 
दवडूं नको. तुम्हाला येथें पाहून माझ्या तपाचाहि खोळंबा होत आहे. मार्झे 
शरीर तपाने क्षीण झालें असतांहि तुला पहातांच त्याला पुन: टवटवी आली. 
साझ्या प्रमाणेच तुझ्या मातांचेहि वाळलेलीं पानें खाऊन रहाण्याचे ब्रत बराच 
काळ लुप्त झालें आहे. परलोकीं गेलेले दुर्याधनादिक ब्यासाच्या तपोबलानें व 


पुत्रदर्शोनपवे २ ६२९ 


तुमच्या भेटीमुळे मला पहावयास मिळाले. आतां जगून ज्या गोष्टी मळा करा- 
व्याशा बाटत होत्या, त्या सर्व होऊन गेल्या असून अधिक जगण्याचे प्रयोजन 
राहिलेले नाहीं. तरी मी आतां उग्र तप करूं इच्छितों, त्याला तूं कृपा करून 
अनुज्ञा दे. आतां या कुरुकुलाला पिंड देण्याचा अधिकार, त्याची कीर्ति, त्याचा 
सर्वे भार तुझ्यावरच आहे. तरी आतां येथें फार वेळ न राहतां तू आज नाहीं तर 
उद्यां तरी हस्तिनापुरास जा. युविष्ठिरा, राजनीतिशाख््र तूं पुष्कळांकडून ऐकिले 
आहेसच. आतां तुला आणखी सांगावयाचे कांहीं राहिलें आहे असें मला दिसत 
नाहीं. तुझ्या योगाने मीं कृतकृत्य झालों आहें. 


राजा, 'रतराष्ट्राच्या या बोलण्यावर युधिष्ठिर म्हणाला, ' हे धर्मज्ञा, मला 
निरपराध्याला असें सोडूं नका. माझे बंधु व इतर सवे मंडळी यांना जाऊं द्या. मीं 
येथें राहून तुमची व मातांची ब्रतपूर्बेक सेवा करीन. ” त्यावर गांधारी त्याला 
म्हणाली, “बाळा, असें म्हणूं नको. माझें ऐक. हें कुर्कुल तुझ्यावर अवलंबून 
असून माझ्य़ा श्रज्ञुरांचे पिंडहि तुझ्याच हातीं आहेत. तरी तूं आतां जा. आमची 
तूं सेवा केलीस, ती खरोखर पुरेशी आहे. महाराजांनीं तुला जें सांगितले तसें 
करणेंच तुला योग्य आहे. ? गांधारी असे म्हणाली असतां युधिष्ठिर रडत असलेल्या 
कुंतीला म्हणाला, माते, 'र॒तराष्ट्रमहाराज ब गांधारी मला जा म्हणून म्हणत 
आहेत. पण तुझ्याकडे माझें मन लागलें असल्यामुळें त्या दुःखाने माझें पाऊल 
येथून उठावें कसें ? तुमच्या तपांत विज्ञ कराबें असेंहि मला वाटत नाहीं. 
तपाहून अधिक काय आहे ? तपा्नेच मोर्ठे फळ मिळतें. मलाहि पूर्वी प्रमाणे 
राज्य करण्याची आवड आतां राहिलेली नाहीं. तप करावें असेंच माझें मन मला 
सांगत आहे. झून्य झालेलें हें सवे राज्य मळा सुख देऊं शकत नाहीं. आपले 
बांधव बहुतांशीं नष्ट झालेले असून सैन्यहि पूर्वीसारखे राहिलेले नाहीं. पाड्ञाल 
फारच थोडे राहिले असून इतरांच्याहि कथाच तेवढ्या मागें राहिल्या आहेत. त्यांच्या 
कुलाचा उद्धार करील असा मला तर कोणी दिसत नाहीं. त्या सर्वांची द्रोणाचा- 
यांनीं रणांत राख करून टाकिली व उरल्या सुरल्यांची अश्वत्थाम्याने रात्रीं छापा 
घालून वाट लाविली. चेदि व मत्स्य ह्यांनाहि पूर्बी पाहिलें तेवढेंच. यादव मंडळी 
मात्र श्रीकृष्णकपेनें राहिली आहे. त्यांच्याकडे पाहूनच धर्मासाठी जगावेसे 
वाटतं. दृव्यलोभ हा आतां जगण्याचा हेतु राहिलेला नाहीं. आतां आमच्याकडे 
कृपादष्टीनें पहा. तुझेंहि दर्शन आम्हाला दुलंभ होणार आहे. आतां 'रतराष्ट्र 
महाराज तर दुर्घट तप आरंभणार आहेत ! 


६३० श्रीमन्महाभारतार्थ--१५ आश्रमवासिकपर्व. अ. ३६ 


युघिष्ठिराचे बोलणें संपते तों वीर सहदेव डोळ्यांत आसने आणून युघिष्टि- 
राला म्हणाला ' युघिष्ठिरा, आईला सोडून माझ्याने कांहीं येववत नाहीं. तरी 
तुम्हीं सवेजण हस्तिनापुरीं जा. मीं येथें तप करीत रहातों. येथेच मीं तप करून 
हें शरीर सुकवून टाकीन. !रतराष्ट्रमहाराज व या दोन माता यांची मी सेवा 
करीत राहीन. ' सहदेवाच्या या बोलण्यावर कुंती त्याला मिठी मारून म्हणाली, 
“ बाळा, असें बोलूं नको. तूं जा आणि माझ्या सांगण्याप्रमाणे कर. बाळानों, 
तुमच्या विद्या घुभदायक होवोत व तुम्हाला स्वस्थता मिळो. तुम्हीं येथे राहि- 
ल्याने आमच्या तपाला अडथळा होईल. तुमच्या स्नेहपाश्यांत गुंतल्यास मीं 
आपल्या कडक तपापासून चळेन. तरी तुम्हीं आतां घरीं जा. आतां आमचें काय? 
हत्ती जाऊन शेपूटच राहिलें आहे. ' याप्रमाणं नानाप्रकारे बोळून कुंतीने सह- 
देवाचें व विशेषतः युघिष्टिराचं मन कुंठित केलें. मग निरूत्तर झाल्यावर ते 
'टतराष्ट्राची ब गांधारी आणि कुंती यांची अनुज्ञा घेऊन त्यांचा निरोप घेऊं 
लागले. 

त्यावेळीं युधिष्टिर म्हणाला, “ महाराज, तुमच्या आज्ञेप्रमाणे तुमचा आज्ी- 
वांद घेऊन आम्हीं राज्यांत परत जातों. आतां आमच्या मनांत कांहीं किन्तु राहिला 
नाहीं. हें ऐकून 'टतराष्ट्रानें युघिष्टिराची स्तुति करून त्याला जावयास संमति 
दिली. भीमाचें त्यानें सान्स्दन केलें ब उलट भीमाने त्याच्या म्हणण्याला ख्कार 
दिला. मग अजुन व नकुळ सहदेव यांना आलिंगन देऊन 'तराष्ट्राने सर्वांना 
निरोप दिला. नंतर ते सव बंधु गांधारीला विचारून व तिच्या पायां पडून आईने 
मस्तक दुंगल्यावर तिला एकदां मिठी मारून निघाळे. त्या सव थोरांना त्यांनीं 
प्रदक्षिणा घातली व दूध पिऊन झाल्यावर वासरं जशीं परततात तसे ते परतून 
पुनः पुन: मागें वळून पहात चालूं लागले. द्रोपदी आदिकरून स्त्रियांनींहि सासू- 
सासऱ्यांना योग्य अश्या रीतीनें बहुमान देऊन व त्यांचा निरोप घेऊन तेथून प्रयाण 
केलें. 'तराष्ट्र व गांघारी आणि कुंती यांनीं त्यांच्या कर्तव्याचा त्यांना बोघ केला 
ब नंतर त्या पतींबरोबर जावयास निघाल्या. तेव्हां ' घोडे जोडा, रथ जोडा 
असा शब्द चोहोंकडून ऐकू आला. उंट व घोडे खिंखाळूं लागले. सवे सिद्धता 
झाल्यावर युधिष्ठिर राजा ख्रिया, बांधव व सैन्य यांसद्द पुनः हस्तिनापुरास 
आला. १५. २. ४१६ 


पुत्रदशेनपवे समाप्त, २ 


नारदागमन पर्व ३. 0:14 


३ नारदागमनपवे. 
अध्याय ३७ वा. 
[ १. 'ृतराष्ट्रादि मंडळी अरण्यांतील वणव्यांत जळून जातात. ] 


(५ ) वैशांपायन--राजा, 'रतराष्ट्राच्या आश्रमांतून युघिष्टिर हस्तिनापुरीं 
आल्यावर दोन वर्षे झालीं, तेव्हां पुक दिवस देवर्षिनारद त्याच्याकडे आला. 
युधिष्टिरांने त्याची पूजला करून त्याला आसनावर बसविल्यावर तो त्याला 
म्हणाला, * सुने, आपली भेट फार दिवसांत झाली नाहीं. आपण खुश्याल आहां 
ना? व आपलें स्व ठीक चाळले आहेना ? आपण आतां कोणकोणते देश हिंडून 
आलां ? यावेळीं मीं आपल्यासाठीं काय करूं ? देवषे, आपणच आमचा सुख्य 
आधार आहां. तरी काय करूं ते सांगावे. ' 

नारद-- युविष्ठिरा, फार दिवसांत तुझी भेट झाली नाहीं, म्हणून तर मीं 
तपोबनांतून येथे आलों. वाटेंत अनेक तीर्थे व गंगानदी यांचें मला दर्शन झालें. 

युधिष्ठिर--महाराज, गंगातीरीं रहाणाऱ्या माझ्या माणसांकडून मला 
कळतें कीं महात्मे 'धृतराष्ट्र महाराज अत्यंत खडतर तप करीत आहेत. आपल्याला 
ते दिसले काय? ते खुल आहेतना ? गांधारी, कुंती माता व सुतपुत्र संजय 
होंहि ठीक आहेत ना ? 'रतराष्ट्राचे कथे काय चाललें आहे ? तुम्हीं त्यांना भेटले 
असल्यास त्यांचे वृत्त कळावें अशी इच्छा आहे. 

नारद--युधिष्टिरा, जरा चित्त शांत कर, आणि सवे वृत्त तुला यथाथपणें 
सांगतों तें ऐक. मला जं स्वतःला दिसले ब जं मी ऐकिले त॑ सत सांगतों. 
तुम्हीं स्बेजण त्या वनांतून इकडे परत आल्यावर तुमचा पिता 'रतराषट्र कुर्क्षेत्रा- 
हून गंगाद्वारीं गोला. त्याच्याबरोबर गांधारी ब कुंती तसाच संजयहि होता व 
अमिहोत्र बरोबर घेतल्यामुळे यज्ञ चालविणारे ब्राह्मणहि होते. तेथें तोंडांत दग- 
डाचा तुकडा धरून वायुभक्षण करीत तुझा विता तीघ्र तप कळ लागला. सथ 
मुनि त्याचा बहुमान करीत असतां त्या तपाने तो सहाच महिन्यांत वाळून 
आंतून हाडे ब बाहेरून कातडी अद्या स्वरूपाला आला. गांघारी पाण्याबरच 
राही. कुंती महिन्यांतून एकवेळ जेवी व संजय तीन दिवसांतून एकदां अन्न 
खाई. युघिष्टिरा, यज्ञ चालविणारे ब्राह्मण विघधिपुरःसर अशि प्रदीप्त करून 
त्यांना आहुति देत. 'रतराष्ट्राळा त्या कधीं समजत, कधीं न समजत. कारण तो 
राजा एका ठिकाणीं न रहातां वनांत फिरे व गांधारी कुंती व संजय हीं त्याच्या 


६२२  श्रीमन्महाभारता्थे--१५ आश्रमवासिक पवे. अ. ३७. 


मागून जात. संजय त्याचा हात धरून खांच खळग्यांतून त्याला हिंडवी व 
कुंतीचा हात घरून गांधारी फिरे. 


असें चाललें असतां एकदां तो गंगाकाठाने फिरल्यावर प्रवाहांत स्वान करून 
आश्रमास याबयास निघाला. इतक्यांत मोठा बारा सुटला व बणवा भडकला व 
त्यानें सारें रान वेढून जाळून टाकिले. त्या वेळीं सूगांचे कळप, सर्प, इत्यादि 
जळून जाऊं लागले असतां व वराहांचे समुदाय पाण्याच्या शोधार्थ घांबत सुटले 
असतां सगळें वन अभीने व्यापून गेलें व भयंकर संकट उत्पन्न झालें. युधिष्ठिरा, 
अशा स्थितींत फारा दिवसांच्या उपासानें प्राणांची गति अगदीं मंदावून गेल्या- 
मुळें तुझ्या मातांना पळून जाण्याची शक्ति राहिली नाहीं. इतक्यांत 'रतराष्ट्राच्या 
अगदीं जवळ येऊन आग धडकली. ते जाणून तो सूतपुत्र संजयाला म्हणाला, 
« सज्ञया, तुला अझीपासून जळण्याची जेथें भीति नसेल तेथे तूं पळून जा कसा. 
आम्हीं येथेंच आतां अभिसात होऊन उत्तम गतीस जातों. ' 'रतराष्ट्राचे हे 
निवांणीचे शब्द ऐकून संजय उद्दिझ झाला आणि त्याला उलट म्हणाला, * राजा, 
अझीनें जळून मरण येणें हें अनिष्टच होय. पण या आगींतून सुटण्याचाहि कांहीं 
मागग मला दिसत नाहीं. तर अश्या या प्रसंगीं काय करावें तें तूंच सांग. ? संज- 
याने असें सांगितल्यावर 'रतराष्ट्र पुनः म्हणाला, “ संजया, अरे घरांतून बाहेर 
पडलेल्यांना असा म्रत्यु अनिष्ट नाहीं बरें. जल, अभि, बायु यानीं मरणें अथवा 
प्रायोपबेशन म्हणजे खत्यु येईपर्यंत उपाशी रहाणें या गोष्टी तपस्व्यांना उक्तच 
आहेत. तरी तूं येथून निघून जा, उशोर लावूं नको. ' संजयाला असें सांगून 
'र॒तराष्ट्राने मन शांत केले आणि पूर्वेस तोंड करून तो गांधारी व कुंती यांसह 
जेठा मारून बसला. त्याला पाहून संजयाने त्याला प्रदक्षिणा केली व योगधारणा 
करावयास सांगितले ब व्यासपुत्र ज्ञानी 'रतराष्ट्रानें तस केलें. इंद्रियें आवरून तो 
काष्ठवत' झाला व तश्या स्थितींत गांधारी व कुंती यांसह तो बणव्यांत 
सांपडून भस्मसात झाला. संजय मात्र त्यांतेन निसटला व तो मला 
तापसांच्या घोळक्यांत गंगातीरीं दृष्टीस पडला. तेथे त्यानें त्या तपस्व्यांना 
हाक मारून सारा वृत्तान्त सांगितला व तेथून तो हिमाल्याकडे निघून 
गेला. राजा, या प्रमाणे ह्या कुरुराज घृतराष्ट्राचा तसाच गांधारी व कुंती यांचा 
अंत झाला. वाटेने जातांना त्या तिघांचीं शरीरं मला आढळलीं. अभि विझून. 
गेल्यावर तेथील तपस्वी पुन: त्या तपोबनांत आले. धृतराष्ट्राच्या म्त्यूचें वृत्त. 
ऐकून त्यांना मुळींच वाईट वाटलें नाहीं. कारण त्यांना उत्तम गति मिळाली, असें 


नारदागमनपवे ३. ६३३ 


त्यांना समजलें. युधिष्टिरा, त्यांनींच मला तें सारं वृत्त सांगितलें. अश्शा रीतीर्ने 
शृतराष्ट्र व तुझ्या माता यांनीं स्वतःच अभिसंस्कार करून घेतल्यामुळे त्यांच्याविषयी 
शोक करणें युक्त नाहीं.' 

वेशंपायन म्हणतो, राजा, नारदाने सांगितलेला वृत्तान्त ऐकून पांडवांचा 
शोक अनावर झाला. त्यांच्या अन्तःपुरांत तर हळकलोळ उडून गेला. नगरांतीळ 
लोकांनाहि धृतराष्ट्राच्या स्त्यूचें वतेमान कळल्याबर फार वाईट वाटलें. युधिष्ठिर 
तर हात उभारून आईची आठवण काढून आक्रोश करूं लागला. भीम ब इतर 
बंधूनीं तोच प्रकार केला. कुंतीच्या वृत्तान्तानें स्त्रियांतहि आकांत उडविला. 
सर्वच जण धृतराष्ट्र व गांधारी जळून गेल्याचे ऐकून हळहळूं लागले. कांहीं 
वेळाने दुःखाचा वेग मंदावून आक्रोश बंद झाला, तेव्हां युघिष्टिरानें जरा धेय 
आणून अश्रु आवरि&े आणि तो बोलूं लागला, १५. ३. ३७ 


अध्याय ३८ वा. 
[१ युधिष्टिराचा विलाप ] 


(१) युधिष्टिर--नारदसुने, माणसांचे केव्हां काय होईल हें समजणें फार 
कठीण आहे. अहो, तो महात्मा अनाथाप्रमागे वनांत राहून उग्र तप करीत 
असतां जेव्हां आम्हीं त्याच्या आज्ञेप्रमाणे करीत होतों. तेव्हा, ज्याला शंभर 
पराक्रमी पुत्र होते अशा प्रचंडबाहुशाली ब सहस्त्र हत्तींचे बल असलेल्या 
त्या राजाला वणव्यांत जळून मरण येईल, असें कोणाच्या मनांत तरी 
आलें असतें काय ? ज्याला सुंदर रित्रियांनीं चौऱ्या वारून वारा घालावा, 
त्यावर बणव्यांत सांपडला असतां गध्रांनीं वारा घालण्याचा प्रसंग यावा 
ना? झोंदी गेळेला असतां जो सूतमागघांच्या गाण्याने जागा व्हाबयाचा, 
त्याला मज पाप्याच्या कमामुळे भूमीवर पडण्याची वेळ आली ! 
गांधारीविषयीं मी शोक करीत नाहीं. भत्यांचें त्रत चालबीत असतां मरण 
येऊन तिला पतिलोकाची प्राप्ति झाली आहे. पुन्नांचें भरभराटीचे ऐश्वये लाथा- 
डून जिनें वनबास आवडीने पत्करला, त्या कुंतीचेंहि मला बाईंट वाटत नाहीं. 
पण हें आमचें राज्य, आमचें बळ, आमचा पराक्रम व ज्यामुळे आम्हाला मेल्या- 
प्रमाणें राहून जगाबें लागत आहे, तो क्षात्रधमे यांना मात्र धिक्कार असो. नारदा, 
कालाची गति खरोखर गहन आहे. नाहीं तर कुंती हे राज्य टाकून वनांत कां रे 


६३४४ श्रीमन्महाभारतार्थ--१५ आश्रमवासिक पवे. अ. ३९ 


जाती ? युधिष्ठिर. भीम, अजुंन यांची माता आणि ती अनाथाप्रमारणे वनांत 
जळून मरते! या गोष्टींचा बिचार मनांत आला कीं मी मोहूनच जातों. खरोखर 
खाण्डववनांत अर्जुनाने अझीला तृप्त केलें ते उग्रथ गेळें. कारण त्या कृतध्नानें 
उपकारांची ओळख ठेविली नाहीं. ब्राह्मणाचा वेष घेऊन तो भिक्षा मागावयास 
आला व त्याला अजुंनाने ती दिली; पण त्याच अजुनाच्या मातेला तो अशि 
जाळून टाकितो ! चिक्कार असो त्याला व अजुंनाच्या सत्यप्रतिज्ञत्वाला ! नारद- 
मुन, 'रतराष्ट्राला मंत्रहीन अझोचा संस्कार झाला ही गोष्ट तर मला अत्यंत 
दुःखदायक वाटते. तो कोरवाधिपति राजर्षि तपस्वी असतां त्याला अशा 
प्रकारचा स्टृत्यु याबा आणि तोहि त्याचे मंत्रपूत अजि वनांत पेटत असतांना ? 
माझ्या पित्याला भडाझीचा संस्कार मिळावा काय ? मला वाटते, कृश होऊन 
अस्थिपंजर बनळेली कुंती अभिभयानें ' हे युधिष्ठिरा, अरे भीमा, ? अशा हाका 
माखून “य़ा संकटांतून सोडवा रे, ' असे ओरडली असेल ! आणि अशावेळी 
अभीने तिला घेरलें असेल. स्वतःच्या पुन्नांपेक्षांहि सहदेब तिला प्रिय होता व 
तोहि तिची पाठ कधीं सोडीत नसे ! > 

राजा, युघिष्ठिराचा हा आक्रोश ऐकून पांडव एकमेकांना मिव्या मारून रहू 
लागले. युगान्तींच्या प्रल्यप्रसेगीं प्राण्यांची जी अवस्था व्हावी ती त्यांची 
झाली. त्यांच्या रडण्याचा स्वर राजवाड्यांतून वर जाऊन आकाशापर्यंत भिडला 
व त्यानें सारे अंतरिक्ष भरून टाकिले. १५. ३. ३८. 


अध्याय ३९ वा. 
[ १. युथिप्टिर धृतराष्ट्रादिकांची श्राद्ध करतो. ] 

(५ ) नारद--युधिट्टिरा, 'रतराषट्रराजाला भडाझीचा संस्कार झाला असें 
नाहीं. त्या संबंधानें तेथें जे मीं ऐकलें तेंच तुला सांगतों. बायुभक्षण करून 
रहात असतां तो जेव्हां वनांत निवाला, तेव्हां दृष्टि करून त्याने ते अभि तेथेच 
ठेवून दिले हें आपण ऐकलेच आहे. त्याचे याजिक ब्राह्मण जेव्हां तेथून गेले, तेव्हां 
त्यांनीं त्या निजेन बनांत ते अभ्रि तसेच ठेविळे ब आपण वाटेळ तिकडे निघून 
गेळे. तोघ अभि पेटत पेटत त्या वनांत पसरला आणि त्यानें तें सारें वन 
जाळिलें असें त्या तापसांनीं मला सांगितले. तात्पर्य 'रतराष्ट्राला त्याच्या स्वत:- 
च्याच मंत्राझीचा संस्कार शेवटीं झाला व तेथेंच मीं त्याचें शरीर पाहिल्याचे मीं 
पूर्वीच सांगितलें. भागीरथीच्या तीरावर मला ज़ तापस आढळले, त्यांनींच मला 


नारदागमनपवे ३. ६३५ 


असे सांगितल. तेव्हां स्वत:च्याच अझीशीं 'रतराष्ट्राचा योग झाल्यामुळे त्यावि- 
'षरयीं शोक करणे युक्त नाहीं. तो उत्तम गतीला गेला आहे. तुझ्या मातेलाहि 
गुरुछुश्रषेच्या बलावर मोठी सिद्धि मिळाली आहे यांत शंका नाहीं. राजा, आतां 
त्यांची उदकक्रिया कर. हेंच आतां करणें योग्य. 

चेदांपायन--राजा, नारदाच्या सांगण्याप्रमाणे नंतर राजा युघिष्टिर बंधूंसह 
व स्त्रियांसह बाहेर पडला. त्याच्याबरोबर राजभक्त असे प्रजाजन व नागरिकहि 
निघाले. एका वस्त्रानिश्ी ती सारी मंडळी गंगेवर गेळी व खालीं उतरून सर्वांनी खानें 
केलीं. मग सर्वानी युयुत्सूला पुढें करून महात्म्या 'रतराषट्राला तसाच गांघारी व 
कुंती यांनाहि नाम व गोत्र यांचा उच्चार करून तिलांजलि दिला. अशोच संप- 
पर्यंत ती सब मंडळी नगराबाहेरच राहिली. 'रतराष्ट्र जेथे दग्ध झाला होता तेथून 
युघिष्ठिरान विधि जाणणारीं माणसे त्या गंगाठ्वाराजवळच्या स्थानीं पाठनिलीं 
व त्यांना तेथे त्या भ्रतांचो उत्तर कार्ये करावयास सांगितलें. त्यांच्या वरोबर 
त्यांच्यासाठी द्यावयाचीं दानेंहि त्याने पाठविली. नंतर बाराव्या दिवशीं युघिष्टि- 
रानं झुद्ध होऊन त्यांचीं विधियुक्त श्राद्धे केलीं व त्याप्रीत्य्थ दक्षिणा दिल्या. 
सतराष्ट्राला उद्देशून त्याने सोने, रूपे, गाई व मूल्यवान शय्या दिल्या. गांधारी 
व कुंती यांच्या प्रीत्यर्थहि तशींच पृथक्‌ एथक्‌ उत्तम दानं त्याने त्यांचीं नांबे घेऊन 
दिलीं. ज्या मनुष्याला ज्याची इच्छा झाली, त्याला ते त्यावेळों मिळालें, मग तं शयन 
असो, भोजन असो, वाहन असो, कीं मणि, रत्ने अथवा दुसरं कांहीं दृब्य असो. 
वाहन, वस, भोग, अलंकृत दासी, अशीं दाने युधिष्ठिराने आपल्या मातांसाठी 
दिलीं. अश्या रोतीनें विबिध श्राद्ध केल्याबर युधिष्टिर हत्तिनापुरांत परत आला, 
त्याच्या सांगण्यावरून जीं माणसे गंगाद्वारीं गेलीं होतीं, तीं 'रतराषट्रादिकांच्या 
अस्थि गोळा करून गगेवर परत आलीं, तेव्हां माळा, गंध, इत्यादि साहित्याने 
त्या अस्थींची विधिपुरःसर पूजा करण्यांत आल्यावर त्या गंगेत सोडण्यांत अल्या. 
-मग युधिष्टिराचें सान्त्वन करून नारद आपल्या दृष्ट स्थानीं निघून गेला. 

राजा, याप्रमाणें 'रतराष्ट्राने युद्धानंतर हस्तिनापुरांत पंघरा व पुढें बनवासांत 
तीन अशीं अठरा वर्षे पुत्नविरहांत नित्त्य दानें देत काढिलीं. पण त्यानंतर ज्ञाति- 
बांधव नष्ट झाले असल्यासुळे युविष्टिराने मात्र अगदीं अस्वस्थमनानेंच राज्य 
चालविले. ९५. ४. १९. 


नारदागमनपवे समात्त. ३ 
आश्रमबासिक पर्वे समास. 


६३६ श्रीमन्महाभारतार्थ--१६ मौसल पव. अ. १. 


मोसल पव १६ 


अध्याय १ ला. 
[ १. मुसलोत्पत्तीची कथा ] 


(५ ) वैदांपायन--राजा, युघिष्ठिररजा राज्य करूं लागून छत्तिसावें वर्ष 
चालू झालें, तेव्हां एक दिवस त्याला चमत्कारिक दुश्रिन्हे दिसून आलीं. सोसा- 
व्याचे शुष्क वारे वेगानें वाहून रेतीचा वर्षांव करूं लागले; पक्षी डावीकडून 
फिरत घिरट्या घालूं लागले; मोठमोठ्या नद्या गुप्त झाल्या; साऱ्या दिशा धुक्याने 
भरून गेल्या; निखाऱ्यांचा वर्षांव करणाऱ्या उल्का आकाशांतून भूमीवर पडूं 
लागल्या; सूयीबिंब घुळीनें आच्छादून गेलें; उदयकालीं सूये क्रिरणरहित होऊन 
शिरोविहीन धडे नाचू लागलीं; चंद्रसूर्याना भयंकर खळीं पडूं लागलीं; 
भयसूचक अनेक उत्पात घडूं लागून मनाला उद्दिझ करूं लागले, त्या वेळीं 
यादवमंडळीचा मुसलाच्य़ा निमित्ताने नाश झाल्याचे वृत्त युधिष्ठिराच्या कानीं 
आलें. श्रीकृष्ण आणि बळराम हेहि मुक्त होऊन गेले असें ऐकतांच त्यानें बंधूंना 
एकत्र बोलाविले आणि पुढें काय करावयाच याचा बिचार चालविला. ब्रह्मदंडाच्या 
योगानें यादवांनी एकमेकांचा संहार केला हें ऐकून पांडवाचें मन व्यथित 
झालें. समुद्र सुकून गेला, असे कोणी म्हटल्यास जसा त्यावर विश्वास बसणार 
नाहीं, तसा कृष्णाचा नाश झाला ही बाताहि कोणाला खरी वाटेना. मुसळानें 
केलेला यादर्वांचा नाश मनांत येऊन पांडबांना मोठा खेद झाला आणि आपले 
सर्व संकल्पच नष्ट झाले असें त्यांना वाटलं. 

जनमेजय--मुने, श्रीकृष्ण जवळ असतांना अन्धक वृष्णि व भोज हे सारे 
वीर नष्ट झाले तरी कसे बरें? 

वेशंपायन--राजा, युविष्ठिराच्या राज्यारोहणाच्या छत्तिसाव्या वर्षी यादवांनी 
मोठा अन्याय केला व काळाच्याच जणूं भेरणेनें त्यांनीं एकमेकांना मुसळांनीं 
ठार केलं. 

जनमेजय--मुने, कोणाच्या श्यापामुळें ते ब्रृष्णि, अंधक व भोज नाझ 
पावले तें मला सविस्तर सांगावें. 

वेशंंपायन--राजा, एकदां असें झालें कीं, सारणप्रसुख यादवपुत्र नगरा- 
बाहेर खेळत असतां विश्वामित्र, कण्ब, नारद हे तपोनिधि मुनि द्वारकेत शिरत. 
असलेले त्यांना दिसले. तेव्हां ते तरूण यादन सांबनामक कृष्णपुत्राला खीवेषाने. 


मोसल पर्व १६. ३७ 


अलंकृत करून त्यांच्या जवळ गेले आणि दैवाने पीडिल्यासारखे त्या मुनींना 
म्हणाले, “ मुनिहो, हो बभ्रूची स्त्री पुत्राची इच्छा करीत आहे. तुम्ही ज्ञाते 
आहां, तरी हिला काय अपत्य होईल तें कृपा करून सांगा. ' 

क्रषींना फसविण्यासाठीं हा प्रश्न विचारिळेला असल्यामुळे त्यांनीं काय़ उत्तर 
दिल पहा. ते म्हणाळे, “ वृष्णि व अंधक यांचा समूळ नाश होण्यासाठीं हा 
श्रीकृष्णाचा पुत्र सांब लोखंडाच्या भयंकर मुसळाला जन्म देईल व त्याच्या 
योगानें तुम्हीं उन्मत्त झालेले असतां दुष्टपणें एकमेकांचा मत्सर करून राम व 
कृष्ण यांबांचून सर्व कुळांचा उच्छेद कराल. बळराम देहत्याग करून ससुद्रांत 
जाईल आणि कृष्ण भूमीवर पडला असतां जरा त्याचे शरीर फोडून टाकील. ' 
त्या द्वाड सुलांवर रागावून बिश्वामित्रादि मुनींनी आपसांत ठरवून त्यांना असें 
उत्तर दिलें व तेथून ते श्रीकृष्णाकडे गेले. त्यांनीं सांगितलेले वृत्त ऐकून कृष्णाला 
वृष्णींचा नाश होणार, हें समजून आलें व ' तसें ठरलेलेच आहे? असें ता याद- 
वांना म्हणाळा. कृतान्ताच्या कामांत ढवळाढवळ करण्याचें त्या जात्परभूच्या 
मनांत आलें नाहीं. 

दुसऱ्या दिवशीं सांबाला मुसळ झालें. वृष्णि व अंधक यांच्या विनाशासाठीं 
जणूं तो यमदूतच अवतरला ब त्याने तीं दोन्हों कुळें नष्ट करून टाकिलीं. उग्र- 
सेन राजाला त्या मुलांनी शापाचे वृत्त सांगून मुसळ दाखविलं असतां त्याने 
खिन्न अंत:करणाने त्याचें घांसून पीठ करावयास सांगितलें व ते समुद्रांत नेऊन 
टाकबिलें. मग आहुकाच्या, रामाच्या, कृष्णाच्या व बभ्रूच्या आज्ञेवरून असा 
घोष नगरांत करबिण्यांत आला कीं, * वृष्णि ब अंधक या कुलांत कोणीहि आज- 
पासून सुरापान करूं नये. तसेंच कोणी नागरिकानेंहि तें करूं नये. ज्या कोणी 
तें केल्याचे समजेल, त्याला त्याच्या कुटुंबासह सुळावर चढविण्यांत येईल. ' 
राजाच्या या अजञिवरून सर्वांना भय उत्पन्न झालें व सुरापान न करण्याचा 
नियम बळरामाच्या उपदेशानुसार तेथील सर्वे लोकांनीं केला. १६. १-१. 


अध्याय २ रा. 
(१. द्वारकेंतील उत्पात ). 
(१) वैदांपायन---राजा, याप्रमाणे अन्धकांसह वृष्णि येणारा अनर्थ टाळण्याचा 
प्रयत्न करीत असतां काळ सर्वांच्या घरांबरून फेऱ्या घालूं लागला. डोक्यावर 
केस नसलेला काळा पिंगट भयंकर स्वरूपाचा तो काळपुरुष वृष्णींच्या घरांत 


६२८ श्रीमन्महाभारताथ--१९ मोसल पर्व. अ २ 


७४८ 6/2- 


शिरून दिसेनासा होई. त्याला मारण्यासाठी वृष्णिबीरांनीं सहस्रावधि बाण सोडावे, 
पण सवे भूतांचा नाश करण्यास प्रवृत्त झालेल्या त्याला त्यांतील एकहि लागू 
नये ! प्रत्य्रेक दिवशीं भयंकर झंझाबात सुट्टं लागले. ते वाहूं लागले कीं अंगावर 
शहारे थेत व वृष्णि आणि अंधक या कुलांचा नाश येऊन ठेपला असें वाटे. रस्त्यां- 
तून उंदरांची वृद्धि भयंकर झाली. ते मडकीं फोडीत व भर दिवसा निजलेल्या 
माणसांचे केस व नखे खात. वुष्णीच्या घरांवर सारिका बसून चीची कुची असे 
शब्द रात्रंदिवस करीत व त्याला खळच पडत नसे. सारसपक्षी घुबडांसारखे 
ओरडत; मेंढ्या भाळूसारखा शब्द काढीत. पांढऱ्या अंगाचीं व तांबड्या पायांचीं 
कबृतरें वृृष्णि व अंधक यांच्या घरांतून वावरत. गाईंना गाढवांसारखीं वासर 
होऊं लागलीं ब खेचरांना उंटाचीं पिळें झालीं. कुऱ्यांना मांजरे व सुंगुसांना 
उंदीर झाले. वृष्णिजनांना पापकर्मे करतांना लाज वाटेनाशी झाली. राम व कृष्ण 
यांबाचून सारे यादव आह्यणांचा पितरांचा व देवांचा द्वेष करून गुरुंचा अवमान करूं 
लागले. स्त्रिया पतींना ब पती स्त्रियांना अशीं एकमेकींना फसवूं लागलीं. अशि 
पेटविला असतां उलटा किरे व त्याच्य़ा काळ्यातांबड्या व किरमिजी ज्वाळा उठत. 
नगरांत सूर्य उगवण्याच्या व मावळण्याच्या वेळीं त्याच्या बिंबाभोंवतीं घडे 
नाचतांना दिसूं लागलीं. स्वयंपाकघरांत पदार्थे शिजून सिद्ध झाला कौ 
वाढतांना त्यांत सहसताबधि किडे पडलेले दिसत. कोणी महात्मे पुण्याह- 
वाचन किंवा शांतिपाठ करू लागल्यास कोणी तरी धांवते आहे 
असा भास होई, पण तेथें कोणी दिसेना. नक्षत्रे एकमेकांशी आदळत 
व ग्रह्मंबर जाऊन घडकलेलीं सवांना दिसत, पण ज्याचें नक्षत्र त्याला मात्र 
दिसत नसे. वृष्णि व अंधक यांच्या घरात शंख बाजू लागले कीं बाहेर भयंकर 
ध्वनि करणारे गर्दंभ ओरडूं लागत. 

असा तो काळाचा फेरा आलेला पाहून कृष्णाला समजून चुकलें कीं पुत्र- 
शोकाने संतापून जाऊन गांधारीनें आपल्याला दिलेला शाप फळास थेत आहे. 
कारण त्या पक्षांत तेराव्या दिवशींच अमावास्या आली व दुसऱ्या पक्षांतहि पौर्णिमा 
पुनः चवदाव्या दिवशीं पडली * व त्या दिवशीं चंद्रम्रहणहि आलें. भारतीय 
युद्धाच्या आरंभीं असाच प्रकार घडला होता. तेव्हां काळचक्राचा विचार करतां 


भारतांत महिन्याचा आरंभ कृष्णपक्षाच्या प्रतिपदेपासून व त्याचा अंत 
शुकपक्षाच्या पौर्णिमेला असा प्रकार आढळतो. आजहि उत्तर हिंदुस्थानांत पौर्णे- 
मान्त महिने आहेत. 


मोसल पर्व १६. ६३९. 


गांधारीनं सांगितलेलं छत्तिसावें बर्ष आलें असें कृष्ण समजला. दोन्ही सेन्ये 
पूर्बी युद्धास सज्ञ होऊन उभीं राहिलीं असतां झालेले भयंकर उत्पात पाहून 
पुधिष्टिराने जे म्हटलें होतें तसेंच घडून आलें. कृष्णाने या साऱ्या गोष्टी याद- 
वांना सांगून त्य़ा खरया करण्यासाठीं सर्वांनी तीर्थयात्रेला निघावे अशी आज्ञा 
पोडिली. त्याच्या आज्ञेचा सेवकांनी घोष करून सर्वांना कळविले कीं, ' सर्वांनी 
पमुद्रतीरीं तीर्थयात्रेला निघावे. ' १६. १. २. 


अध्याय ३ रा. 
[१. कृतवमा आदिकरून यादववीर परस्परांना मारतात. ] 


(१ ) वैरांपायन :--राजा, कृप्णवर्णांची व पांढऱ्या दांतांची स्थी रात्र 
हंसत द्रारकेंत शिरून स्त्रियांना स्वप्नांत लबाडून घांबत असे. अभिहोत्रगृह्ांत 
किंवा भर घरांत अथवा मोठ्या वाड्यांतहि भयंकर गिघाडें आपल्याला खाऊन 
टाकीत आहेत असे वृष्णि ब अंधक यांना स्वझांत दिले. भयंकर राक्षस घरांत 
शिरून त्यांचे अलंकार, छत्रे, ध्वज, कवचे, इत्यादि चोरून नेतांना दिसत. कृष्णाला 
दिलेलें पोलादी वज्रणाभचक्र यादव मंडळी पहात असतां आकाशांत निघून 
गेलें. दिव्य व सुयीसारखा तेजस्वी रथ जोडला असतां दारुकाच्या देखत 
मनोवेगाने घांबणारे चार घोडे आपणच होऊन त्याला समुद्राकडे घेऊन गेले. 
राम व कृष्ण यांचे जे ताल व सुपणे नांवाचे मोठे आवडते ध्बज होते ते 
वरच्यावर अप्सरांनीं काढून नेले व नेतांना ओरडून सांगितलें कीं ' तुम्हीं जा 
आतां तीर्थयात्रेला ! ' त्या प्रमाणे सवे यादव स्त्रियांसह तीर्थैयात्रेस जाण्याच्या 
इच्छेने सिद्धता करू लागले. नाना प्रकारचीं मांसें, मद्य व इतर खाद्यपेये 
घेऊन ते सारे सैन्यासह नगराबाहेर गेले. रथ, हत्ती, घोडे इत्यादि वाहनांवर 
बसून ते तेजस्वी वीर ठरल्याप्रमाणे प्रभास क्षेत्री जाऊन घरासारखे राहिले. 
त्यांच्या बरोबर स्त्रिया ब खाद्यपेयें भरपूर होतीं. तेथें समुद्रकांठीं ते तळ देऊन 
राहिले हें पाहून त्यांचा निरोप घेऊन मोक्षज्ञानी उद्धव निघून गेला. कृष्णाला 
हात जोडून नमस्कार करून तो निघाला, तेव्हां यादबांचा होणारा क्षय लक्षांत 
घेऊन त्याने त्याला थांबविण्याचा प्रयत्न केला नाहीं. तो निघाला व आपल्या 
तेजाने अंतरिक्ष भरून टाकीत चालला हें त्या कालचक्राच्या फेऱ्यांत सांपड- 
लेल्या यादवांनीं पाहिलें. मग त्या महात्म्यांनी ब्राह्मणासाठीं म्हणून जे अन्न 


४० श्रीमन्महाभारतार्थ--१९ मोस पर्व. अ. ३. 


सिद्ध केलें होते, ते मद्याच्या वासाने भरून गेल्यामुळें वानरांना देण्यांत आले. 
यादवांनीं नंतर तुताऱ्यांच्या गर्जनेंत व॒नटनतेकांच्या नाचण्यागाण्याच्या 
नादांत मद्यपानाला आरंभ केला. कृष्ण जवळ असतां कृतवर्म्यांला घेऊन बळ- 
रामाने व युयुधान, गद, बश्न, इत्यादिकांनींहि मद्यपान केलें ! मग सवे मंडळी 
बसली असतां मदोन्मत्त झालेला युयुघान कृतवम्यांला हंसून व त्याचा अवमान 
करून म्हणाला, '* हार्दिक्या, मेलेल्या माणसांप्रमाणेंच निजलेल्यांनाहि कोणता 
खरा क्षत्रिय ठार मारील बरें ? पण तूं तसे केलें व तं तुझें कृत्य यादव सहन 
करणार नाहींत !” त्यावर हार्दिक्याची चे करून वीरस्रेष्ट प्रथम्नाने 
युयुधानाच्या भाषणाला अनुमोदन दिलें. कृतवम्योळा अर्थात्‌ त्यामुळें मोठा 
राग आला व डाव्या हातानं युयुघानाकडे तिरस्काराने बोटे दाखवीत तो 
त्याला म्हणाला, ' अरे, ठाऊक आहे. भूरिश्रवा युद्धांत हात तुटून प्रायो- 
पवेशन करीत असतां त्याचा छूरपणे वघ करून त्याला तूंच वीरानें पाडिलेस 
ना ?' हें ऐकून कृष्णाला राग आला व त्यानें त्याच्याकडे जर तिरक्या कुड दृष्टीने 
'पाहिलें. तेव्हां सात्यकीर्ने स्यमंतक मण्याची व सत्राजिताची कथा सांगून कृष्णाला 
त्या प्रकरणाची आठवण करून दिली. ती ऐकून सत्यमामेला राग आला व ती 
'कृष्णाच्या मांडीबर बसून रडत रडत त्याला चेव आणूं लागली. मग सात्यकि 
रागारागाने उठला व म्हणाला, सत्यभामे, “ पांची द्रोपदी पुत्र, ग्ष्टयय्ञ ब 
शिखंडी यांची जी गति झाली त्याच गतीला मीहि खरोखर जातों. ज्या दुरात्म्या 
कृतवर्म्याने 'रष्ट्यम्नादि मंडळी झोंपीं गेली असतां अश्वत्थाम्याला साह्य करून 
त्यांचा वघ केला, त्याचे आयुष्य व कीर्ति आज लयाला गेली ?' असं बोलून तो 
खड्ड उपसून कृतबर्म्यावर धांवून गेला व त्याचें शिर रागाने त्यानें तोडून 
टाकिले. कृष्ण हें पहात राहिला. पण सात्यकि आणखी दुसऱ्यांनाहि जेव्हां मारूं 
लागला, तेव्हां मात्र त्याला अडनावयास तो धावत पुढे गेला. मग सगळे काल- 
चक्राच्या फेऱ्यांत अडकलेले ते यादव, भोज व अन्धक एकत्र झाले न सात्यकीला 
आवरू लागळे. पण काळाचा ओघ जाणून कृष्णाने त्यांचा राग मुळींच घरला 
नाहीं. पण मद्याच्या मदाने घुंद होऊन कालानें प्रेरणा केल्यावरून त्यांनीं उष्ट्या 
मद्याच्या भांड्याचे सात्यकीवर प्रहार केले. त्यावर मारा होत आहे असें पाहून 
रुक्मिणीपुत्र प्र्यश्नालळा त्वेष चढला. तो त्याला सोडविण्यासाठी पुढें घांवून गेला 
व भोजांवर तुटून पडला. इतक्यांत सात्यकि अंधकांबर चालून गेला. ते पराक्रमी बीर 
ढत असतां प्रतिस्पर्धी वीरांच्या बहुसंख्येमुळें कृष्णाच्या देखत मारिले गेले, 


मोसळल पवे १६. ६४१ 
आपल्ा पुत्र प्रश्यु्ध व शिनिपुत्र खात्यकि मरण पावले, हें पाहून मात्र कृष्णाने 
रागाने मूठभर लवे उपटले ब जो समोर दिसेल त्यावर त्यांचा प्रहार केला, त्या 
ल्व्यांचें वज्रासारखें दणगट सुसल बनल्यामुळे त्याच्या प्रहाराने यादव पटापट 
मरूं लागले. मग सर्वांचा मोठा कल्होळ झाळा ब काळाच्या प्रेरणेने त्या अंधक, 
भोज, दौनेय, वृष्णि, इत्यादि वीरांनीं सुसळांच्या प्रहाराने एकमेकांना ठार केलें. 
जो कोगी रागानें त्या ल्व्यांपैकीं एकादा उपटी, त्याच्या हातीं तो वज्रासारखा 
होई. गवताचे मुसळ झालेलें त्या ठिकाणीं आढळून आलें, हा सव बह्मदंडाचा 
प्रताप होय. राजा, याप्रमाणे ते यादव जें गवत उपटून दुसऱ्यांवर फॅकीत तें 
बज्रासारखें कडक सुसळ बने. मग त्या दुंगलींत पुत्नाने पित्याला मारिले, पित्यान 
पुत्राला मारिळें, ब एकमेकांनी मदाने एकमेकांना मारून सर्वेच यादव पतंग 
अझींत पडावे तसे म्गत्युसुखीं पडले ! ते मारले जात असतां कोणालाहि तेथून 
पळून जाण्याची बुद्धि झाली नाहीं, यांतच काळाचा फेरा कृष्णाला दिसून आला. 
तो मुसळ घेऊन उभा होता. पण जेव्हां सांब, चारुदेष्ण, प्रयत्न, अनिरूद्ध, गद, 
हे पत्न मरून पडलेले त्याला दिसले, तेव्हां त्यालाहि मनस्वी क्रोध आला व 
त्यानें उरल्या सुरल्या सबांना मारून टाकिले. ते पाहून महातेजस्वी बश्नु व 
दारूक हे त्याजवळ येऊन म्हणाले, “कृष्णा, तूंच य़ा बहुतेकांना ठार केलेस. 
आतां राम कोठें आहे तं पाहूं या. तो जिकडे असेल तिकडेच आपणहि जाऊं. ? 
१६. १.३४ 


अध्याय ४ था. 
[१. बलराम व कृष्ण निजधामास जातात. ] 


(३ ) वैशंपायन :--राजा, मग दारुक, कृष्ण आणि बभु हे तेथून निघाले 
ते मोठ्या त्वरेने बलराम जेथें होता तेथें आले. तो एका झाडाखालीं एकान्तांत 
चिंतन करीत बसला होता. त्याला शोधून काढल्यावर कृष्ण दारुकाला म्हणाला, 
* तूं आतां हस्तिनापुरस जा आणि यादवांचा सवेस्वी नाश झाल्याचें ह वृत्त 
अर्जुनाला सांग. यादब मह्यक्यापार्ने नष्ट झाले हें ऐकून तो इकडे ताबडतोब 
येईल. ' कृष्णाची आज्ञा होतांच हतबुद्ध झालेला दारुक रथांत बसून हस्तिना- 
पुराकडे निघाला. तो गेल्यावर जवळ असलेल्या बझ्नूळा * लवकर द्वारकेस जा 
ब तेर्थे स्त्रियांचं रक्षण कर, नाहीं तर द्रव्यलोभाने चोर त्यांना मारतील,' असें 

म. भा. १२-४१ 


६४२ श्रीमन्महाभारतार्थ--१६ मोस पर्व, अ. 


सांगून कृष्णाने तिकडे पाठविलें. कृष्णाच्या आज्ञेवरून मदमस होऊन जाति 
बघानें गांगरून गेलेला बशञु जो निघाला, तोंच त्याला एका पारध्यानें लोखंडी 
सुहदराचा तडाखा देऊन ठार केलें. याप्रमाणे बभ्नूचा वध झालेला पाहून कृष्ण 
बलरामाला म्हणाला, “ रामा, तूं येथेच कांहीं बेळ रहा. मी हवारकेस जाऊन 
रि्यांना ज्ञातिबांधवांच्या स्वाधीन करून येतों. ' असें त्याला सांगून कृष्ण 
द्वारकेस गेला, ब वसुदेवपित्याला म्हणाला, ' बाबा, अर्जुन इकडे येईेतोंपर्यंत 
तुम्ही आपल्या स्त्रियांचे रक्षण करा. राम माझी बाट पहात वनांत बसला आहे, 
तिकडे मी जातों. यदूंचा नाश मीं आज डोळ्यांनीं पाहिला, तसा पूर्वी कुरु- 
वीरांचा पाहिला. यादव जीवंत नाहींत त्या यादवनगरींत मला आतां रहाणे 
शक्‍य नाहीं. मी वनांत जाऊन रामाबरोबर तप करणार. ' असं म्हणून व 
पित्याच्या पायां पडून कृष्ण त्वरेने निघाला, त्यावेळीं रिया व मुलें यांनीं 
मोठमोठ्याने रडून आकांत मांडिला. तेव्हां कृष्ण त्या आक्रोश करणाऱ्या स्त्रियांचा 
आरडाओरडा ऐकून मार्गे वळला व त्यांना म्हणाला, ' अजुन येथ येऊन तुम्हांला 
दुःखांतून सोडवील. ? असें त्यांना सांगून तो निघाला व वनांत आला. बल- 
राम तेथें एकान्तीं बसलेला त्याला दिसला. तो योगधारणा धरून बसला असतां 
त्याच्या मुखांतून एक प्रचंड श्वेतवर्णाचा नाग बाहेर आला व कृष्ण पहात असतां 
समुद्रांत गेला. त्याला सहस्त्र फणा असून त्याच्यासुळेंच सागर प्रतापश्याली झाला 
होता. त्याचें शरीर पर्बताकार असून तोंड लाल होते. तो आपलें मत्ये शारीर टाकून 
निघाल्य तेव्हां समुद्राने तसेंच दिव्य नागांनीं व पवित्र नद्यांनी त्याचें स्वागत 
केलें. कर्कोटक, वासुकि, तक्षक, एथुश्रवा, अरुण, कुकर, मिश्री, शंख, कुमुद, 
पुंडरीक, 'टतराष्ट्र, ऱ्हाद, क्राथ, शितिकंठ, चक्रमन्द, अनिषण्ड, दुर्सुंख, अंबरीष, 
इत्यादि नाग व प्रत्यक्ष राजा वरुण असे त्याल्ञर सामोरे आले. त्यांनीं त्याचे अभि- 
नंदन करीत स्वागत केलं व अध्यंपाद्य इत्यादिकांनीं त्याची पूजा केली. याप्रमाणें 
बंधु निजधामीं गेल्यावर दिष्यदृष्टीचा कृष्ण पुढें होणारे सर्वे वृत्त जाणून 
त्या शून्य वनांत चिंतन करीत फिरतां फिरतां भूमीवर बसला. त्यावेळीं 
गांधारीने पू्बी त्याला सांगितलेल्या गोष्टी सबे आठवल्या. दुवासार्ने उष्ट्या 
खिरीचा त्याच्या अंगाला लेप केला होता, तोहि त्याला आठवला व त्यावेळीं 
दुवीस जें बोलला होता तेंहि त्याच्या लक्षांत आलें. कुरूंचा पूर्बी झालेला व 
वृष्णि आणि अंधक यांचा आतां झालेला नाश मनांत येऊन त्याला आपलाहि 
निर्याणकाळ आतां आला अर्से वाटलें व इंद्रिये आवरून तो प्रेलोक्याच्या रक्षणासाठी 


मौसरू पर्व १६९. ” २९४३ 
अत्रिमुनीच्या वचनानुसार ध्यान करीत बसला. तो परमेश्वर असतांहि 
देहापासून मुक्त होण्याचा त्यानें निश्चय केला व इंद्रिये, वाणी, मन यांचा 
निरोध करून ज योगघारणा धरून तो स्वस्थ पडला. इतक्यांत हरिणांची 
पारध करण्याच्या हदेतूर्न जरा नांवाचा पारधी तेथे आला व त्याला योगसमाधींत 
पाहून तो हरिण आहे असें वाटल्यावरून त्यानें त्याच्यावर बाण सोडिला. 
तो बाण जो त्वरेने आला तो कृष्णाच्या तळपायाला लागला. बाणाच्या 
पाठोपाठ तो पुनः घेण्यासाठीं जरा तेथें आला, तों त्याला योगसमाधींत असलेला 
पीतास्बरधारी अनेकबाहु पुरुष तेथें दिसून आला. तेव्हां आपल्या हातून 
त्या पुरुषाचा अपराध घडला असें समजून जराने भीति वाटून त्याचे पाय धरिले, 
पण महात्म्या कृष्णाने त्याला धीर दिला आणि आपल्या तेजाने सारे अंतरिक्ष 
भरून टाकीत तो बर वर जाऊं लागला. तो स्वर्गास जाऊन पोंचला, तेव्हां इन्द्र, 
अश्विन, रुद्र, आदित्य, वसु, विशवेदेव, सिद्ध, मुनि, गंघवांचे नायक, व अप्स- 
रांचे तांडे, त्याचें स्वागत करण्यासाठीं पुढे आले. राजा, सर्बाचें आदिकरण 
असा तो अव्यय ब उग्र तेजाचा योगाचाये नारायण आपल्या तेजाने विश्व 
भरून टाकून आपल्या अतुल अशा स्थानीं विराजमान झाला. नंतर देव, क्षि, 
चारण, गंघवैनायक, सुंदर अप्सरा, सिद्ध, साध्य, इत्यादिकांनीं नम्र भावाने 
त्याची पूजा केली. देबांनीं त्याचे अभिनंदन केलें, क्रषींनीं क्ररग्मंत्रांनीं त्याची 
पूजा केली, गंधर्वांनीं त्याची स्तुति गाईली व इन्द्रानेंहि प्रेमानें त्याचे अभिनंदन 
केलें. १६. १. ४. 


अध्याय ५ वा. 
[ १. अजुंनाचें द्वारकेस आगमन. ] 


(१) वैशृंपायन--राजा, कृष्णाच्या आज्ञेवरून दारुक कुरुदेशीं जाऊन 
पांडवांना भेटला व सुसळार्च प्रकरण उपस्थित होऊन यादवांनी एकमेकांचा 
संहार केल्याचे वृत्त त्यांना त्याने निवेदन केलें. भोज, अंधक, कौकुर, इत्यादिकां- 
सह यादन नष्ट झाले हें ऐकून पांडव शोकाने व्याप्त झाले व त्यांचें मन भीतीनें 
गांगरून गेळें. मग कृष्णाचा प्रिय मित्र अजुन त्यांचा निरोप घेऊन मामाला 
पहाण्यासाठी तसाच निघाला. '* हें कांहीं खरं नसावें, असेहि उद्गार त्याच्या 
तोंढून बाहेर आळे. पण राजा, दारूकासह तो यादबपुरींत जेव्हां गेला, तेव्हां 


६४४ भ्रीमन्महाभारतार्थ--१६ मोसल पवे. अ. ५, 


पति मरत झालेल्या खीसारखीच द्वारकेची अवस्था त्याला आढळून आली. ज्या 
कृष्णाच्या साक्षिध्यामुळे पूवी आपण सनाथ आहों असा त्या स्रियांना विश्वास 
वाटे, त्यांना आपल्या रक्षणासाठी अजुनाला येथें यावें लागलें, हें पाहून अत्यंत 
दुःख झालें व त्याला पाहून त्या मोठा आक्रोश करूं लागल्या. अजुनाला भालेला 
पाहून कृष्णाच्या सोळा सहस्त्र स्रियांनी मोठा टाहो फोडला. त्यांना पहातांच 
अजुनाच्या नेत्रांतून अश्वधारा वाहूं लागल्या. कृष्ण व पुन्न यांनीं विरहित झालेल्या 
त्यांच्याकडे त्याला पहावेना. पूर्वीची द्वारका म्हणजे मोठी सुंदर महानदी होती. 
वृष्णि, अंधक, इत्यादिरूप जलप्रवाह तींत वहात होते. अश्वरूपी मासे व रथरूपी 
होड्या तींत वावरत होत्या. वाद्यांचे घोष व रथांचे खडखडाट यांच्या रूपानें 
तिच्या लाटांची गर्जना चाळू असे. महाद्वारजवळील पायऱ्याचें ठिकाण तिच्या 
डोहासारखें दिसत असे. रत्ने म्हणजे तिच्या पाण्यावर घरलेली शेवाळ होती. 
नज्रपाषाणाच्या तटबंधीनें तिला शोभा आणिली असून रस्त्याच्या बाजूने वहाणारं 
पाणी हे तिच्यांतील भोंबरे होते. तिच्यांतील ठिकठिकाणचे चौक म्हणजे शांत 
डोहच असून रामकृष्ण हे तींतील मोठे सुसर तिचें रक्षण करीत होते. पण त्याच 
ह्वारकारूपी नदीला कालपाशांत सांपडल्यासुळें आतां भयंकर अश्या यमलोकांतील 
बैतरिणीचं रूप आलेलें अर्जुनाला दिसले. तिचे बैभव नष्ट झालें, तींतील आनंद 
निमाला. जणूं शिशिरकाळांतील गारठून कोमेजलेली कमलिनीच ती झाली. 
अश्या त्या द्वारकानगरीला व त्या कृष्णस्त्रियांना पाहून अजुन हुंदके देत व 
अश्रु ढाळीत भूमीवर पडला. त्याला सांवरण्यासाठीं सत्यभामा व रुक्मिणी रडत 
रडत धांवून आल्या. त्यांनीं त्याला उठवून सुबणांच्या आसनावर बसविलें आणि 
त्या त्याच्या भोंवतीं त्याला वारा घालीत उभ्या राहिल्या. मग सावध झाल्यावर 
अर्जुनाने कृष्णाची स्तुति करून व त्याच्या आठवणी सांगून त्या स्त्रियांचं सांत्वन 
केलें ब त्यांना धीर दिला आणि तेथून तो वसुदेवमामाला भेटण्यासाठीं त्याच्या- 
कडे गेला. १६. १. ५. 


मोसल पबे १६. ६४५ 


अध्याय ६ वा. 
[ १. अजुन व वसुदेव यांचा शोक-संवाद ] 

(१ ) वैशंपायन :---राजा, महात्मा बसुदेव पुत्रशोकाने अत्यंत दुःखित 
होऊन पडळेला अजुंनाला आढळला. तेव्हां त्याचे डोळे पुनः पांण्याने भरले व 
त्याच्या दुःखांत भर पडून त्याने वसुदेवाचे पाय घरले. अजुनाचें मस्तक हुंगार्वे 
म्हणून वसुदेवानें उठण्याचा प्रयत्न केला, पण. त्याला उठवळें नाहीं. म्हणून 
हातांनींच त्याला त्याने मिठी मारली व पुत्रांची आणि भाऊ, नातू इत्यादिकांची 
आठवण काढून तो रडूं लागला. तो म्हणाला, “ अजुना, ज्यांनीं शेंकडों राजे व 
दैत्य यांना जिंकले ते माझे पुत्न माझ्या आतां दृष्टीस पडत नाहींत, आणि 
तरीहि मी जणूं अमर झाल्यासारखा जीवंत आहें. अजुना, जे तुझे दोघे शिष्य 
तुला अत्यंत प्रिय होते, त्यांच्याच द्वाडपणामुळें वृष्णिकुलाचा घात झाला ! 
यादव वीरांपैकीं तेच दोघे अतिर्थी होते. त्या प्रथयुत्ध आणि युयुधानांची तूं 
किती प्रशांसा करोत असल. कृष्णाचे तर ते अत्यंत लाडके होते कीं रे ! पण 
यादवकुलाच्या नाशाला तेच कारण झाले. मी त्या सात्यकीला, हार्दिक्याला, 
प्र्यश्माला कांहीं दोष देत नाहीं. ब्राह्मणाचा शापच या नाशाला एकंदरींत कारण 
झाला. केशी, कंस यांचा पाडाव करून ज्यानें त्यांना यमसदनीं पाठविलें, व 
चेदिराज शिद्चुपालाचा गवे हरण केला, त्याचप्रमाणे निषाद्राज एकलव्य, कलिंग- 
राजा, मगधराजा, गांघारराजा, काशिराजा, मरुदेशचे राजे, तसेच पूर्वे ज 
दक्षिण भागांतील राजे व पचैतीय गण यांचा दप ज्यानें नाहींसा केला, त्या 
कृष्णानें या सर्वे प्रकाराची उपेक्षा केली. अर्जुना, नारद, इतर मुनि, इत्यादि 
तुम्हां सर्वांना, कृष्णाचा स्वभाव ठाऊकच आहे. त्यानें हा ज्ञातिबच सरळ 
उघड्या डोळ्यांनीं पाहिला. गांधारीचा व कर्षींचा शाप ठाऊक असतां त्यांच्या 
प्रतिकाराची त्यानें कांहींच ञ्यवस्था केली नाहीं, नित्य त्यांची तो उपेक्षाच करीत 
गेला. त्याला त्या शापांचा प्रतिकार करावयाची इच्छाच झाली नाहीं. अजुना, 
तुझा प्रत्यक्ष नातू अश्वत्याम्याच्या अस्रानें गरत झाला असतां कृष्णाच्या सामर्थ्या- 
मुळें पुनः सजीव झाला. पणत्या तुझ्या मित्राला यादवांचें रक्षण करावेसे बाटळेंच 
नाहीं. त्यामुळें पुत्र, नातू, भाऊ, मित्र, हे सगळे मरून पडले व त्यांना मरत 
झालेले पाहून मात्र तो मला म्हणाला कीं, “ आपल्या कुळाचा अंतकाळ आला, 
तेव्हां आतां अर्जुन येथें द्वारकेस येहेळ, त्याला तुम्हीं यादवांच्या नाशाचें वृत्त 
सांगा. तो लवकरच येथें येहेळ यांत शंका नाहीं. जो मी तोच अजुन व जो 


६४६ श्रीमन्महाभारताथे--१९ मौसरू पर्व, अ. ७ 


*-५५०-/-८०८५००/५००८ ८८०८८२००८५ री 


अजुन तोच मीं, असे समजा ज तो जसें सांगेल त्से करा, तोच स्त्रिया, बालके 
व तुम्हीं स्वतः यांचीं प्रसंगानुसार औध्वेदेहिके करील. तो येथून परत गेला 
म्हणजे तटबंदीसह साऱ्या द्वारका नगरीला ससुत्र बुडवून टाकील. मी कोणत्या 
तरी पबित्र ठिकाणीं जाऊन नियमाने वागून रामासह काल्हरण करीन. अजुना, 
असें मला सांगून तो असित्यपराक्रमी हृषीकेश मुलांसह माझा त्याग करून 
कोणत्याशया दिशेला निघून गेला आणि मी हा त्या तुझ्या दोघां बंधूंचे चिंतन 
करीत व ज्ञातिवघाचा निचार करीत कांहीं न खातां येथें पडलों आहें. माझी 
धड सुटकाहि होत नाहीं व घड नीटपणं माझ्याने जगवतहि नाहीं. पण आतां तूं 
आलास हें बरं झालें. ळृष्णाने सांगून ठेवल्याप्रमाणें सने व्यवस्था कर. अर्जुना, 
हे राज्य, या स्त्रिया, हीं रत्ने आतां तुझ्या स्वाधीन करून मीं आवडत्या अश्या 
प्राणांचा त्याग करणार आहे. १६. १. ६ 


"२८५०५/५/०८/०८००८ 


अध्याय ७ वा. 


[१. अजुन कृष्णाच्या व इतर यादवांच्या सत्तरियांना घेऊन निघण्याची सिद्धता 
करतो. २. वसुदेवाचा अंत. ३. त्याचें व ग्रत यादवांची औ्वदेहिके करून अर्जुन 
चाळूं लागतो. ४. द्वारका समुद्रांत बुडते. ५ अजुनावर वाटेंत चोरांची धाड 
व त्याचें कुरुक्षेत्ती आगमन. ६. रुक्मिण्यादि स्रिया सती जातात. 


(१ ) वैशंपायन--राजा, वसुदेवमामानें असं सांगितलें असतां अर्जुन 
सख्विक्ञ झाल आणि दोनवद्‌न करून त्याला म्हणाला, ' मामा, या नगरींतून 
यादववीर आणि माझे बंधु नाहींसे झाले असतांना मी येथे रहाणें शाक्य नाहीं. 
राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, सहदेव, नकुल आणि द्रौपदी हीं सहाहि आम्ही एुक- 
मताचीं आहोंत. युधिष्ठिराचाहि निर्यांणकाल आतां जवळ आला आहे. तेव्हां 
त्या काळाला अनुसरून मी या सर्व यादवसित्रयांना बालवूद्धांसह इंद्र प्रस्थाला 
नेतों. ' नंतर त्यानें दारुकाला पाठवून यादबांच्या अमात्यांना बोलावून घेतलें ब 
त्यांच्याशीं बोलण्यासाठी तो यादवांच्या सुधमांनामक राजसर्भेत गेला. तेथे 
कृष्ण, बलराम इत्यादि यादवबीर नसल्यामुळें त्याला मोठें दुःख झालें. तेर्थे 
जाऊन तो आसनावर बसल्यावर सारे अमात्य आणि वेदुवेत्ते ब्राह्मण त्याच्या 
भोंवतीं उभे राहिले. ते दोनवदन ब विमनस्क होऊन गेळे होते. पण त्यांच्या- 


मौसरू पर्व १९. ३४७ 


डूनहि अजुनाची अवस्था दीन झाली असतां तो त्यांना म्हणाला, “ अमात्य हो, 
आतां मी वृष्णि व अंधक यांच्या माणसांना इन्द्रप्रस्थाला नेतों. कारण हें सबे 
नगर समुद्रांत बुडणार आहे. तरी आपलीं काय असतील तीं वाहनें सज्ज करा 
ब रत्नादि वस्तु काय घ्यावयाच्या असतील त्याहि ध्या. आतां इंद्रप्रस्थीं वज़् हा 
तुमचा राजा होईल. आजपासून सातव्या दिवशीं सूये उगवला असतां आपण 
सर्वांनी बाहेर पडाबयाचें आहे. त्या मानानें सवे सिद्धता करा; वेळ लावूं नका.! 
अजुनाची ही आज्ञा ऐकून आपल्या स्वास्थ्याची काळजी करणाऱ्या त्या सर्वांनी 
त्याप्रमाणे केळ. अजुनानें ती रात्र कृष्णाच्या मंदिरांत मोठ्या शोकांत व मोहांत 
सांपडून कशी तरी कशात काढिली. 


(२) दुसऱ्या दिवक्षीं झूरपुत्न प्रतापी बसुदेव योगसमाधि लावून उत्तम 
गतीला गेला. त्यावेळीं त्याच्या घरांत स्त्रियांनी भयंकर रडून मोठा आक्रोश 
केला. त्यांनीं आपले केस विसकटून दागदागिने फेकून दिले आणि हातांनीं 
ऊर बडवीत दीनवाणेपणे मोठा विलाप केला. देवकी, रोहिणी, भद्रा व मदिरा 
या वसुदेवाच्या वरिष्ठ रित्रयांनीं पतीबरोबर चितारोहण केलें. अजुंनानें त्याचें 
शरीर मोठ्या मूल्यवान रथांत घालून माणसांकडून नगराबाहेर आणविलें. 
त्याच्याबरोबर ह्वारकावासी सवे प्रजाजन ब नागरिकहि बाहेर आले. रथाच्या 
पुढें वसुदेबाचें आश्वमेधिक छत्र व देदीप्यमान अभि चालविले होते ब त्यांच्या 
मागून पुरोहित चालत होते. देवकी आदिकरून त्याच्या चार राण्या दुसऱ्या 
अनेक अलंकृत स्त्रियांच्या घोळक्यामधून आपल्या सुनांसह चालत होत्या. 
महात्म्या बसुदेवाला जीवंतपणीं जे स्थान फार आवडत असे, तेर्थेच त्याचे 
शरीर नेऊन त्याला अझिसंस्कार करण्यांत आला. त्याच चितेवर त्याच्या पत्ल्यांनीं 
थपतिलोकीं जाण्याच्या इच्छनं आरोहण केलें ब त्यांच्यासह अजुनार्न त्या शरीराला 
चंदनकाष्ठें व विविध उंची सुगंधी पदार्थ घाळून अभिसंस्कार दिला. त्यावेळीं 
अभ्नि प्रदीश्च झाला असतां सामगायकांच्या सामांचा तसाच रडणाऱ्या बांध- 
चांच्या रुदनाचा फारच मोठा ध्वनि झाला. मग त्या यादवकुमारांनी वज्ञाला 
पुढें करून स्त्रियांसह सर्नानीं वसुदेवाला तिलोदक दिलें. नंतर तत्संबंधी घमकृ्लय 
करवून अजुन यादव जेथें मरून पडले होते, त्या स्थळीं आला. एकमेकांशीं 
कदन करून मरून पडलेल्या त्यांना पाहून तो अगदीं विव्हळ झाला; पण 
असंगोचित असें सवे कांहीं करून त्याने त्यांच्या उत्तर क्रिया करविल्या. ब्रह्म- 
शापाने ल्व्यांचीं मुसळे होऊन जे वघ पावले होते, त्यांची और्घ्वदेहिके 


६४८ श्रीमन्महाभारतार्थ--१६ मोसल पवे. अ. ७. 


केल्यावर त्यानें रामकृष्णांचीं शरीर शोधून काढविलीं आणि आप्तांच्या साह्याने 
त्यांचेंह्ि दहन करविले. 

(३) याप्रमाणें सवे स्हृतांचीं प्रेतकार्ये केल्याबर अर्जुन सातव्या दिवशीं घरीं 
जाण्यासाठीं रथारूढ झाळा. घोडे, रथ, बैल, गाढबें, उंटें इत्यादि वाहनांवर 
बसून यादवांच्या ख्रियाहि दुःखानें रडत रडत त्याच्या मागून निघाल्या. यादवांचे 
सेवकहि उंटांवर आणि रथांत बसून त्या अनाथ बालवृद्धांना स्त्रियांना आणि 
प्रजांना राखण्यासाठीं त्यांच्या बरोबर चालले. कोणी हत्तींवर बसणारे होते ते 
हत्तींवरून निघाले. शखघारी शरीररक्षकांसह सवे यादवकुमार अजुंनासमागमें 
निघाले. ब्राह्मण, क्षत्रिय, श्रीमंत वेश्‍्य व शूद्ध, तश्याच कृष्णाच्या सोळा सहस्त्र 
स्त्रिया व इतरहि सहस्तरावधि बिघवा, हीं सवे जणें कृप्णपौत्र वज्राला पुढें करून 
चालूं लागलीं. असे तें समुद्रासारखें अफाट पसरलेले यादवमंडळ समागमे 
घेऊन महापराक्रमी अजुन हस्तिनापुराकडे जावयास निघाला. 

(४ ) राजा, याप्रमाणें अजुनामागून द्वारकेंतील सवे माणसें बाहेर पडून वाट 
चालूं. लागलीं असतां मागें समुद्राने आपल्या पाण्यांत रत्नसंपत्नष अशी सर्वे 
द्वारका नगरी बुडवून टाकिली. अर्जुन जसा जसा त्या नगरीपासून पुढें पुढे 
जाई, तसा तसा तो तो नगरीचा भाग ससुद्ध बुडवून टाकी ! तो अद्भुत प्रकार 
पाहून द्वारकाबासी मंडळी * काय हो हें दैव !' असें म्हणत अधिकाधिक वेगाने 
पुढें जाऊं लागली. 

(५) वाटेंत अरण्यांत, पर्वताच्या पायथ्याशी किंवा नदीकांठीं सोइस्कर 
ठिकाण पाहून विश्रांतीसाठी तळ देत अजुन त्या यादवस्त्रियांसह पंचनद प्रांती 
आल्य, ब तेथे पश्‍वादिकांना पुरेसे अन्न मिळेल अद्या स्थळीं त्याने निवास केला. 
अजुन एकटाच आहे ब त्याच्या बरोबर अनाथ स्त्रियांचा घोळका आहे, असें 
पाहून चोरांच्या मनांत लोभ उत्पन्न झाला व त्यांनीं आपसांत खळ करून बेत 
केला. ' हा अजुन अनाथ झालेला लहान मोठ्या माणसांना घेऊन आम्हांला न 
विचारतां चालला आहे व त्याच्या बरोबरचे वीर थकून गेलेले आहेत, ' असे 
म्हणून हातांत काळ्या घेतलेले ते आभीर आदिकरून लुटारू यादवमंडळीला 
लुटण्यासाठीं त्यांच्यावर घांवून आले. त्यांच्या भयंकर आरोळ्यांनीं सामान्य 
माणसें गर्भगळित होऊन गेलीं. त्या मंडळीला मारण्यास काळानेंच जणूं त्यांना 
पाठविलेंसे वाटतें. त्यांची चाल पाहून अजुंन आपल्या अनुयायांसह मार्गे बळला 
ब हंसत हंसत त्यांना म्हणाला, “ हे दुष्ट लोक हो, तुम्हांला जर जिवाची आशा 


मोंसल पवे १६. ६४९ 


असेल तर माघारे फिरा, नाहीं तर माझ्या बाणांच्या माऱ्याने छिन्न भिन्न होऊन 
शोक करण्याची पाळी तुमच्यावर येईल. ' पण अजुनाच्या या बोलण्याकडे दुलक्ष 
करून ते यादवमंडळीवर तुटून पडले. तेव्हां अजुंन आपलें प्रचंड गांडीव घेऊन 
मोड्या यत्नानें त्याला दोरी चढवूं लागला. कसेंबसे ते त्यानें सज्ञ केलें ब दास््रा- 
सांचे तो स्मरण करूं लागला. पण त्यांतले त्याला कांहींच आठवेना. अशी विकृति 
आपल्यांत झाली ब आपल्या बाहूंचें वीर्य नष्ट झाळें आणि दिव्य महास्त्रेंहि विनाश 
पावलीं, हें पाहून त्यानें लाजेने मान खालीं घातली. त्या वेळीं रित्रियांना पळवून 
नेणाऱ्या त्या चोरांना पिटून त्यांना परत आणण्याचे काम हत्तींवर, घोड्यांवर, 
रथांवर बसून लढाबयास शिकलेल्या यादववीरांना मुळींच करतां आलें नाहीं. 
अजुंनाने पराकाष्टेचा प्रयत्न केला, पण स्त्रियांची संख्या मोटी पडली, त्यामुळें 
चोरांनी चाल करून यादव योडयांच्या समक्ष त्या कित्येक सुंदर स्त्रियांना ओढून 
नेलें; पण दुसऱ्या कांहीं रित्या कामबाधेसुळें आपणच त्यांच्याबरोबर निघून 
गेल्या ! मग अजुनानें आपल्या गांडीवावरून बाण फेकून यादवसेवकांच्या 
साह्याने सहस्त्रावघि चोरांना ठार केलें. पण कांहीं काळाने ते बाण संपून गेले. 
पूर्वी ते जसे अक्षय होते तसे आतां राहिले नाहींत. बाण संपले हें पाहून 
अजुन कष्टी झाला व धनुष्याच्या काठीनेंच तो चोरांना ठार करूं लागला. पण, 
राजा, त्याच्या देखत अनेक यादवस्त्रियांना घेऊन ते आभीर चोहोंकडे पळून गेले. 
“काय हा दैवाचा खेळ ! ' असें म्हणून अजुन दुःखमझ होऊन निःश्वास टाकू 
लागला, अस्त्रांचा नाश झाला. बाहूचा पराक्रम नाहोंसा झाला. धनुष्य निरुप- 
योगी ठरलें व बाण संपून गेले. तो अगदीं विषण्ण झाला ब देवाला बोल 
लावीत मार्गे बळला. ' हें कांहीं ठीक नव्हे,' असे उद्गार त्याच्या तोंडून निघाले, 
मग उरल्या सुरल्या यादबस्त्रिया व त्यांचें राहिलें साहिलेलें रत्नादि धन घेऊन 
तो कुरुक्षेत्रांत उतरला. 


(६) राहिलेल्या यादवरित्रयांना घेऊन अजुन कुरक्षेत्री आला व तेर्थे योग्य ठिकाण 
पाहून त्यांची त्यानें व्यवस्था केली. हार्दिक्याचा पुत्न ब उरलेल्या भोजस्त्रिया 
यांना त्यानें मार्तिकावत नगरांत ठेविळें आणि इतरांना बाल्वृद्धांसह इन्द्रप्रस्थास 
आणिले. सरस्वतीच्या कांठीं सात्यकीच्या पत्राची स्थापना करून त्यानें त्याच्या- 
बरोबर कांहीं लहान मोठीं माणसे दिलीं आणि इन्द्रप्रस्थाचें राज्य वज्राला 
दिलें. अक्रूराच्या स्रिया तपस्विनी झाल्या. वज्ञानें त्यांचें मन वळविण्याचा 
प्रयत्न केला पण तो व्यर्थ गेला. रुक्मिणी, गांधारी, शेब्या, हैमबती व जांबवती 


६५० श्रीमन्महाभारतार्थ--१६ मोसरू पर्वे, अ. ७ 


या कृष्णरिअर्‍रयांनीं अभिम्रवेश केला. सत्यभामा आणि दुसऱ्या कित्येक कृष्णाच्या 
आवडल्या र्त्रियाहि तप करण्याचा निश्चय करून वनांत गेल्या. द्वारकेंतील जे 
सेवक अ्जुंनाबरोबर आले, त्यांची अजुनानें वांटणी करून कांहींना वज्राच्या 
स्वाधीन केले. प्रसंग पडल्यामुळें ज्या गोष्टी कतंब्य म्हणून अंगाबर पडल्या त्या 
अर्जुनाने अधरुपूर्ण नयनांनीं केल्यावर व्याससुनि आपल्या आश्रमांत बसले 
होते त्यांना भेटावयास तो गेला. १६. १. ७. 


अध्याय ८ वा. 

[१. अर्जुन व व्यास यांचा संवाद. २ अजुनाचें हस्तिनापुरीं पुनरागमन. ] 

(५ ) वैशंपायन :---अजुंन व्यासाच्या आश्रमांत गेल्यावर ते एकान्तीं 
बसलेले त्याच्या दृष्टीस पडले. त्यांच्याजबळ जाऊन तो उभा राहिला आणि 
मी अजुन आहें असें म्हणून त्यानें त्यांना नमस्कार केला. व्यासांनी त्याचें स्वागत 
करून प्रसन्न मनाने त्याला खालीं बसावयास सांगितलें. पण तो अस्वस्थ चित्त 
असून वारंवार निःश्यास टाकीत आहे असें पाहून ते त्याला म्हणाले, “ अर्जुना, 
असा उद्विझ़ कां दिसतोस ? नखार्चे, केशांचे, आंचळ्याचें किंवा मडक्याच्या 
तोंडाचे पाणी तुझ्यावर पडलें, कीं रजस्वलागमन तुझ्या हातून घडले, कीं 
ख्राह्मणवध झाला, कीं तुझा युद्धांत पराभव झाला ? आजपावेतों तुझा पराजय 
झाल्याचें मला समजलेले नाहीं. मग आजच तूं असा खिन्न कां दिसतोस? 
मला ऐकण्यासारखं तुझ्या उद्देगार्च कारण असेल तर मला ते लवकर सांग. 


अजुन---महाराज, मेघासारख्या सुंदर कान्तीचा तो कमलनयन श्रीकृष्ण 
रामासह देहत्याग करून स्वगी गेला. प्रभास क्षेत्रावर अंगावर शहारे आणणारा 
प्रकार घडून आला. ब्राह्मणांच्या शापामुळे मुसळाचें प्रकरण उद्भधवून साऱ्या 
यादबवीरांचा आपसांत कल्ह होऊन नाश झाला. त्या सिहांसारख्या अभिमानी 
झूरांनीं एकमेकांशीं युद्ध करून एकमेकांना ठार केले ! गदा, मुद्दर, शक्ति, इत्यादि- 
कांचे प्रहार ज्यांनीं सहज करावे असे ते वज्रबाहु यादववीर लव्यांच्या मारानें 
वध पावले. काय काळाचा फेरा पहा! पक्नास सहस्त्र पराक्रमी यादव अज्ञा 
रीतीनें एकमेकांकडून मारले गेले. त्यांच्या वघाचा विचार माझ्या मनांत वारंबार 
येऊन मन अगदीं अस्वस्थ होतें. तो विचार माझ्या मनाला सहन होत नाहीं, 
यादववीर व यशस्त्री कृष्ण यांचें अशा रीतीर्चे मरणे म्हणजे ससुद्ध ुष्क होणे 


मोस पर्व १६ ६५१ 


किंवा पर्वत चळचळ कांपर्णेंच होय; ते कोणाला खरें वाटण्यासारखे असेल ? 
आकाश खालीं पडलें, अभ्रि थंड झाला, हे म्हणणें व कृष्ण मरण पाबला असें 
म्हणणें, दोन्ही सारखींच अश्रद्धेय होत. तर, महाराज, कृष्णविरह्दित झालेल्या 
या जगांत रहाण्याची माझी आतां इच्छा नाहीं. पण याहूनहि दुःखाची गोष्ट 
अजून सांगावयाचीच आहे. ती आतां ऐका. तिचा विचार मनांत येतांच त॑ अगदीं 
विदीण होऊन जातें. सुने, काय सांगूं! माझ्या देखत पंचनद प्रांतांतील आभी- 
रांनीं आम्हांवर चाल करून यादवरि्या हरण करून नेल्या ! मी धनुष्य घेऊन 
दोरी चढवू लागलों, तों ती माझ्याने चढवेना. माझ्या बाहूंचें तं पूर्वीचे बळ 
कोठे गेल ? माझीं निरनिराळीं अखेंहि मळा आठवेनात; माझे बाण क्षणांत संपून 
गेले! तो अतुलबल्शाली शंखचक्रगदाघारी कृष्ण माझ्या रथावर माझ्यापुढे 
बसून शत्रुसैन्याला जाळून टाकीत असतां मीं पाहिला, पण तो आतां कोठें आहे? 
युद्धप्रसंगीं ज्यानें प्रथम आपल्या केवळ तेजाने शत्रुसेन्याला जाळून टाकावे व 
मागाहून मीं बाण सोडून त्याचा नाश केला असे म्हणावे, असा प्रकार चाले. 
तो माझ्या पुढें आतां नसल्यामुळें मी मूर्च्छा पावतों. माझें मन अत्यंत दुःखित 
होऊन त्याला कशानेच शांति मिळत नाहीं. त्या बीर श्रीकृष्णावांचून जगण्यांत 
मला कांहीं उत्साह वाटत नाहीं. कृष्ण येथून निघून गेला हे ऐकून सर्ब दिशा 
मला शून्य झाल्या आहेत. माझे बांधव नष्ट झाले, माझें बीर्य नष्ट झालें. शून्य 
अंतःकरणाने मी इकडे तिकडे बावरत आहें. तरी आतां माझें हित कशाने होईल 
तें कृपा करून मला सांगा. 


ब्यास--कुरुत्रे्ठ अजुंना, ब्ह्मशापानें दग्ध होऊन वृष्णिवीर, अंधकवीर 
हे नाश पावले, तर आतां त्यांविषयी 'शोक करणें तुला उचित नाहीं. तं तसें 
व्हावयाचेंच होतें व महात्म्या कषींनीं तेंच सांगितलें, कृष्णाला ते॑ ठाऊक होते; 
म्हणूनच सामथ्ये असतांहि त्यानें त्यांच्या श्यापाची उपेक्षा केळी. साऱ्या त्रेलो- 
क्याची उलटापालट करण्यास समर्थ असलेल्या कृष्णाला कषींचा शाप फिरविणे 
कांहीं अशक्य नव्हतें ! पृथ्वीचा भार हलका करण्यासाठीं जो तुझ्यावरी प्रेमा- 
मुळें तुझ्या रथावर सारथी म्हणून बसत असे, तो कृष्ण आपलें नेमलेले कार्य 
केल्यावर शरीरत्याग करून आपल्या स्थानीं गेला. अजुना, तूंहि भीमाच्या व 
नकुळसहदेवांच्या साह्याने देवांचे मोठं कार्य केलेस. तुह्मी कृतकृत्य होऊन सिद्ध 
झाल्य. आतां तुमच्याहि निर्याणाची वेळ झाली आहे. वुद्धि, तेज, ज्ञान हीं सारीं 
उत्कर्षेकालीं उत्पन्न होतात व अपकर्षेकालीं ल्यास जातात. सगळ्या विश्वाच्या 


६५२  श्रोमन्महाभारतार्थ--१७ महाप्रस्थानिक पवे. अ. १. 


बीजापोटीं मूळ काळ आहे ब तोच त्याचा शेवटीं संहार करतो. तोच एकदां 
बलवान्‌ असतो, तर पुनः दुर्बळ होतो. तो एकदां आज्ञा देणारा धनी होतो, 
तर पुनः दुसऱ्यांची आज्ञा पाळणारा सेवकहि होतो. तशींच तुझीं असरे तीं 
कृतकृत्य झाल्यावर आल्या वाटेनें निघून गेलीं. पुनः काळ येईल तेव्हां तीहि पुनः 
तुझ्या हातीं येतील. आतां तुम्हीं मिळविलेल्या उत्तम गतीला जाण्याची तुमची 
ही वेळ झाली आहे; आणि हेंच तुम्हांला आतां श्रेयस्कर आहे असें मला वाटतें. 

(२) वचैशृंपायन--राजा, अमितपराक्रमी व्यासमुनींचं भाषण ऐकून 
अजुंनाने त्यांचा निरोप घेतला व तो हस्तिनापुरीं परत आला. नगरींत प्रवेश 
केल्यावर तो युघिष्ठिराला भेटला आणि वृष्णि, अंधक, यादव यांच्या कुळाची जी 
अवस्था झाली ती सवं त्याने त्याला निवेदिली. १६. १. ८. 


मोसलपर्व समाप्र. 


महाप्रस्थानिकपवे १७ 
अध्याय १ ला. 


[ १. युधिष्टिराचा महाप्रस्थानाचा निश्चय. २ तो परीक्षिताला कृपाचार्याच्या 
स्वाधीन करतो. ३ प्रजांची संमति घेऊन तो समुद्राकडे जावयास निघतो. ४ 
पांडवांची व अझीची भेट. ] 

(१) जनमेजय--मुने, तुम्हीं पूर्वी सांगितल्याप्रमाणें यादवांच्या कुळांत 
मुसळावरून परस्परयुद्ध होऊन त्यांचा नाश झाला व कृष्णहि स्वर्गास गेला, 
ह वृत्त पांडबांच्या कानीं आल्यावर त्यांनीं पुर्ट काय केलं बर? 

वैदशषांपायन--राजा, यादवांच्या नाशाचा वृत्तान्त ऐकून युघिष्ठिरानें महा- 
प्रस्थानास निघण्याचा म्हणजे स्वर्गांस जाण्यासाठीं गृहत्याग करून बाहेर 
पडण्याचा निश्चय केला ब अजुनाला म्हटलें, ' अजुंना, काळ सवांना जाळून 
टाकीत असतो. तरी तूंहि या काळपाद्याचा विचार करणें योग्य आहे. ' त्याचें 
म्हणणे ऐकून : काळच खरा नित्य आहे, इतर सारें क्षणिक होय, ' असा उद्गार 
अर्जुनाने काढिला आणि वडील बंधूच्या म्हणण्याला संमति दिली. अर्जुनाची 
अनुमति पाहून भीम, नकुळ न सहदेव यांनींहि तसेंच म्हटलें, याप्रमाणे त्या 
सबांचे एकमत झार्ले असतां, धर्मसाधनासाठीं ग्रृहत्याग करून बाहेर जाण्याच्या 


महाप्रास्थानिक पवे १७ ६५३ 


इच्छेने त्यांनीं 'एतराष्ट्रपुत्र युयुत्सूला बोलावून आणिलें आणि त्याच्या स्वाधीन 
सबे राज्य केलें. परीक्षिताला राजा म्हणून त्याने अभिषेक करविला आणि 
दुःखित अंतःकरणाने सुभद्रेला तो म्हणाला, ' सुभद्रे, हा तुझा नातू परीक्षित 
आतां कुरुराज्याचा स्वामी झाला आहे. यदुकुलांतील उरलेल्या वज्रालाहि 
राज्याभिषेक केलेला असून परीक्षित हस्तिनापुरांत व वज्र इन्दप्रस्थांत असे 
राज्य करतील. वज्राचहि परीक्षिताप्रमाणंच तूं पालन कर, त्यांत अधर्मांचा 
विचार मनांत आणूं नको. / 


(२) सुभद्वेला असें सांगितल्यावर धमेराजानं बंधूंना बरोबर घेऊन कृष्ण 
वसुदेब, बलराम, इत्यादिकांचे निरल्सपणें श्राद्ध केलें. त्यासाठीं त्याने व्यास 
मार्कडेय, भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, यांना प्रयत्नाने बोलावून मधुर भोजन घातलें 
आणि कृष्णाचे गुणकीतेन करून रत्ने, वखरे, गांब, रथ, अशीं विविध दाने 
त्याच्यासाठी केलीं. त्या महाबाह्मणांना शेंकडों स्त्रियाहि त्याने दिल्या. नंतर 
कृपाचायोला नागरिकांसह बहुमानानें हाक मारून त्याची युचिष्टिरानें पूजा 
केली आणि परीक्षिताला शिष्य म्हणून त्याच्या स्वाधीन केलें. 


(४ ) त्यानंतर युधिष्टिराने स्व अमात्यवर्गाला एकत्र बोलाविले व आपल्या 
मनांतील सवे विचार त्यांना सविस्तर सांगितले. ते ऐकून अर्थातच त्या नागरि- 
कांना व इतरांनाहि युघिष्ठिराचें म्हणणें रूवलें नाहीं ब त्यांचें मन उद्गिझ होऊन 
गेलें. ते म्हणाले, € महाराज, असें करूं नका. ' पण काळाचा ओघ व धम जाणून 
त्यानें त्यांचें न ऐकतां त्यांची अनुमति मिळविली आणि बंघूंसह जाण्याचा 
निश्चय स्थिर केला. त्याप्रमाणें त्यानें आपल्या अंगावरील अलंकार काढून टाकून 
वल्कले घेतलीं व भीम, अजुन, नकुळ, सहदेव आगि द्रोपदी यांनींहि तसेंच केलें. 
त्यांनींहि बल्कळें धारण केलीं. मग नेष्टिक किंवा गृहत्यागेष्टि नीटपणे करून व 
आपले सवे आझि पाण्यांत टाकून ते पुरुषश्रेष्ठ बाहेर पडले. त्यांना पाहून 
नगरांतील सवे रित्रियांना रडूं आलें. पूर्बी द्यूतांत जिंकले गेल्यामुळें जसे ते वनांत 
निघाले, तसेच आजहि द्रोपदीसह ते निघाले, असे त्यांना वाटलें. पण पांडवांना 
स्वतःला मात्र जाण्याचा मोठा उत्साहच वाटला. ते पांच भाऊ, द्वोपदी व 
सातवा त्यांचा कुत्रा, अशी ती सात मंडळी सवे विचार करून एकमताने हस्तिना- 
पुरांतून बाहेर पडली. अंतःपुरांतील सवे स्त्रिया ज नागरिक लोक त्यांच्यामागून 
बराच काल चालले व एकालाहि “मार्गे फिरा ' असें त्यांना सांगण्याचे सामथ्ये 
नव्हते. शेवटीं इतर सारी नगरवासी मंडळी परतली व युयुत्सूला घेऊन 


६५४  धरीमन्महाभारतार्थ--१७ महाभ्रस्थानिक पर्व. अ. १ 


कृपाचार्यांसह ते घरीं आले. राजा, मग नागकन्या उलुपीनें गंगाप्रवेश्य केला 
चित्रांगदा मणिपुरास निघून गेली आणि इतर पांडवरिर्‍या परीक्षिताभोवतीं 
राहिल्या. 

पांडव व यशस्विनी द्रॉपदी उपवास करून पूर्वेस तोंड करून चालूं लागलीं, 
ग्रृहत्यागरूपघमांचा अवलंब करून तीं निघालीं तीं अनेक देश, नद्या, सागर 
पहात गेलीं. युघिष्टिर पुढे, त्याच्यामागून भीम, नंतर अजुंन, नकुळ ब सहदेव 
आणि सवांच्या मागून कमलचरणा दोपदी, अश्या क्रमाने त्यांची मार्गक्रमणा चाले. 
त्यांच्यामागून त्यांच्याबरोबर एक तो कुत्रा मात्र निघाला. वाट चालतां चालतां 
तो क्रमानें लोहित्य समुद्राजवळ म्हणजे उदयाचळाकडील समुद्राजवळ आले. 

(४) राजा, अजुंनानें आपलें गांडीव धनुष्य बरोबर घेतलें होतें; कारण 
त्याला जडविलेल्या रत्नांचा लोभ त्याला सुटला नव्हता. तर्सच त्याचे अक्षय्य 
भातेहि त्याला टाकबले नव्हते. लोहित्य-पर्वताशीं आल्यावर तेथें त्यांच्या पुढें 
प्रत्यक्ष अशि मनुष्याचे प्रचंड रूप घेऊन वाट अडवून बसलेला त्यांना दिसला. 
त्यांना पाहून अभि म्हणाला, ' हे पांडु पुत्रांनों, मीं सर्वांना पाबन करणारा अभ्नि 
आहें. युघिष्ठिरा, भीमा, अजुंना, तर्सेच नकुळा व सहदेवा, माझें म्हणणें नीट 
समजावून ध्या. कुस्कुल्श्रेष्हो, मीं अशनि असून कृष्णाच्या व अजुंनाच्या कृपेनें 
खांडबवन पूर्बी जाळिले. आतां हा तुमचा बंधु जो अजुन त्याने आपले ते 
गांडीव धनुष्य टाकूनच वनांत प्रवेश करणें बरें. त्याचा त्याला आतां कांहींच 
उपयोग नाहीं. महात्म्या कृष्णाच्या हातीं जं उत्तम चक्र होतें, तेहि स्वगी 
निघून गेलें. ते कालान्तरार्नेच त्याच्या हातीं पुनः येईल, हें घनुष्य वरुणापासून 
केवळ अजुंनाच्या उपयोगासाठी आणिले होतें, तें आतां वरुणार्चे बरुणाकडे 
जाणेंच अबइय आहे. ' 

अझीच्या सांगण्यावरून स्व बंधूंनोहि अर्जुनाला तर्सेच सांगितर्ळे व तदनुसार 
अर्जुनार्ने गांडीव धनुष्य व अक्षय्य भाते पाण्यांत फेकून दिले. मग अभि लगेच 
गुप्त झाला आणि पांडव तेथून दक्षिणेस तोंड करून पुर्ढ चालूं लागले. समुद्राच्या 
उत्तर तीरानें जात जात ते नैक्रेत्य दिशेकडे गेळे आणि मग पुनः वळून त्यांनीं 
पश्चिम दिश्या धरली. त्यांना वार्टेत ससुद्रांत बुडून गेलेली द्वारका दिसली व 
तेथून ते उत्तरेकडे वळले; कारण योगमार्गानें जाण्यासाठी त्यांना पथ्नीला 
प्रदक्षिणा घालावयाची होती. १७. १. १. 


महाप्रस्थानिक पवे १७. द्५५ 


अध्याय २ रा. 


[ १. द्रौपदीपासून आरंभ होऊन बयुधिष्ठिरावांचून सर्वे पांडव एकामागून एक 
मरून पडतात. ] 


(५) वैशांपायन--राजा, मनाचे नियंत्रण करून व योगयुक्त होऊन 
ती मंडळी उत्तर दिक्षेकडे चालली असतां त्यांना हिमालय महापवैत दिसला. 
तो ओलांडून ते गेल्यावर त्यांना मोठें वाळवंट लागलें ब त्या पलीकडे पर्वेत- 
श्रेष्ठ मेरू उभा असलेला दिसला. योगघर्म स्वीकारून तीं सव त्वरेनं चाललीं 
होतीं. तों इतक्यांत द्रौपदी योगभ्र्ट होऊन भूमीवर पडली ! तिला पडलेली 
पाहून भीमसेनाने युघिष्टिराला विचारिले, ही कां बरें पडली ? या राजपुत्रीनें 
कोणताहि अधर्म केलेला नाहीं. मग हिच्या पडण्याचे कारण काय बरं असावें ? ” 

युधिष्ठिर--भीमा, आपल्यापैकी अर्जुनाची ही अतिशय पक्षपाती असे, 
त्याचें फळ आतां ही भोगीत आहे. 

वैशांपायन---राजा, भीमाला असें सांगून व द्रोपदीकडे न पहातां मन स्थिर 
करून ज्ञानी युधिष्ठिर पुढं चालला. मग थोडेसं अंतर चालून गेल्यावर सहदेव 
भूमीवर पडला. त्याला पडलेला पाहून पुनः भीम युघिष्ठिराला म्हणाला, “जो 
आपली सर्वांची निरहंकारपणें शुश्रूषा करण्यास तत्पर असे, तो हा माद्रीपुत्र सहदेव 
काय म्हणून भूमीवर पडला ?' 

युधिष्ठिर---भीमा, आपल्यासारखा सुज्ञ दुसरा कोणीच नाहीं असें हा 
मानी, त्या दोषामुळें हा असा पडला. 

चैशंपायन--राजा, भीमाला असं उत्तर देऊन ब सहदेबाला सोडून युघि- 
ष्ठिर आपले उरलेले भाऊ व कुत्रा यांसह पुढें चालूं लागला असतां द्रौपदी व 
सहदेव यांना पडलेली पाहून दुःखाने विव्हळत नकुळहि खालीं पडला. त्या 
सुंदर स्वरूपाच्या भावाला पडलेला पाहून पुनः भीमाने युघिष्टिराला विचारिलें 
५ जो धर्माचें बिनचूक आचरण करणारा असून नित्य आपल्या वचनांत 
असे, तो हा अप्रतिम स्वरूपाचा नकुळहि पडला पहा ! ' भीमाचे बोलणे ऐकून 
युघिष्टिराने उत्तर केळे, * भीमा, नकुळाविषयीं विचारशील तर त्याला आपल्या- 
पेक्षां रूपाने अधिक कोणीच नाहीं असें वाटत असे. आपणच काय तो सवांहून 
अधिक सोंद्यंबान्‌ असें तो मानी. या कारणास्तव तो पडला. तर आतां पुढें 
चालूं. लाग. ज्यानें जे कमे केलें असेल, तो त्याचें फळ अबइय भोगणारच. » 


६५६ श्रीमन्महाभारतार्थ--१७ महाप्रस्थानिक पर्वे. अ. ३ 


द्रौपदी, सहदेव व नकुळ हीं पडलीं असें पाहून पराक्रमी अजुनहि शोकाने 
व्याकुळ होऊन मरून पडला. तो इंद्रासारखा तेजस्वी वीर अजुन पडला असतां 
त्याच्या पडण्याचे कारण भीमाने युघिष्ठिराला विचारिलें व तो म्हणाला ' या महा- 
स्म्यानें कोणती असत्य गोष्ट थट्टेंत देखील उघ्बारलेली मला आठवत नाहीं. मग 
हा जो पडला तो कसला परिणाम असावा ?? 

युथिष्ठिर--भीमा, एका दिवसांत मी शत्रूंना जाळून टाकीन असें अर्जुन 
एकदां म्हणाला, पण स्वतःला एवढा शूर मानीत असतां त्याला तसं करतां मात्र 
आले नाहीं, त्या दोषामुळे हा पतन पावला. तो सवे धनुधरांचा अपमान करीत 
असे. म्हणून कल्याणाची इच्छा करणारानें असें कधीं वागूं नये. 

चैशृंपायन--राजा, असें म्हणून युघिष्टिर पुढे चालला, तोंच भीमहि खालीं 
पडला. त्यावेळीं त्यानं पडल्या पडल्या युघिष्टिराला सांगितले, * दादा, दादा, हा 
मीहि तुझा प्रियबंधु पडलो पहा ! माझं पतन काय कारणानें घडलें ते ठाऊक 
असेल तर मला सांगून टाक. ' 

युघिष्टिर--भीमा, तूं अतिशय. खात असस, ब आपल्या शक्तीची फार 
घमेंड करीत असस. दुसऱ्यांचा त्यामुळे भपमान होई व त्यामुळे तूं हा भुईवर 
पडलास. 

राजा, भीम याप्रमाणे पडला असतां त्याचाहि अधिक विचार न करतां युघि- 
्ठिर तसाच पुढें चालला. एकटा कुत्रा मात्र तुला पूर्वी अनेक वेळां सांगितल्या- 
प्रमाणें त्याच्याबरोबर राहून त्याच्या पाटीमागून चालत होता. १७. १. २. 


अध्याय ३ रा. 
[१. युधिष्टिराचें स्वगारोहण. ] 


( ५ ) वैशृंपायन--राजा, इतक्यांत एथ्बी व स्वर्ग आपल्या नादाने भरून 
टाकीत इन्द्र रथांत बसून युधिष्ठिरजवळ आला आणि त्याला रथांत बसावयास 
सांगूं लागळा. पण आपले सारे बंधु मरून पडले अर्से पाहून दुःखाकुल झाळेल्या 
युधिष्ठिराने त्याला उत्तर दिले, ' हे माझे भाऊ जे मरून पडले आहेत, ते जर 
माझ्यासह येत असतील तर मी रथांत बसेन. त्यांच्यावांचून स्वर्गांस यावयाची 
माझी इच्छा नाहीं. तश्ञीच ही जी सुकुमार व सुखाची संवय असलेली राजपुश्री 
द्रौपदी तिलासुद्धां आमच्याबरोबर येण्यास संमति दे. ! 


महाभप्रस्थानिक पव १७. <५७ 


इन्द्र--युघिष्ठिरा, तुझे भाऊ अगोदरच स्वर्गी गेळे आहेत, तेर्थेच तुला ते 
दिसतील. द्रोपदीहि त्यांच्यासमवेत आहे. त्यांच्याविषयी तुला शोक करावयास 
नको. मनुष्यदेहाचा त्याग करून ते तिकडे गेले. पण तुला याच शरीराने जातां 
येण्यासारखे आहे, यांत संशय नाहीं. 


युथिष्ठिर--ठीक आहे. पण इन्द्रा, हा माझा कुत्रा माझा नित्य अगदीं 
निकटचा भक्त म्हणून मजजवळ राहिल्तर आहे. तोहि माझ्यासमागमें आला 
पाहिजे. माझी बुद्धि दयाळु आहे, तिला निष्ठुरपणा सहन होत नाहीं. 


इन्द्र --युधिष्टिरा, माझ्यासारखी योग्यता व देवपणा तशीच ही स्वर्गलक्ष्मी 
व ही सिद्धि मिळवून तूं स्वर्गसुख भोगण्यासाठी येथे आळा आहेस. तर आतां 
या कुत्र्याला सोडून दे. त्यांत निष्ठुर असे कांहीं नाहीं. 


युचिष्ठिर--आर्या देवेन्दा, मी आर्ये असल्यामुळें असलें अनार्य दुष्टकुत्य 
माझ्या हातून घडणे शक्‍य नाहीं. या स्वगलक्ष्मीच्या संगतीलाठीं जर मला 
भक्तांचा त्याग करावा लागणार असेल तर मला ती नकोच मुळों. 


इन्द्र-युधिष्टिरा, स्वर्गलोकांत कुत्रे घेऊन येणाराला जागा नाहीं. तेथं जे 
क्रोधवश नांवाचे देव आहेत, ते कुन्ना बरोबर नेणाऱ्या अपवित्र माणसांचे 
दानघमाचें पुण्य नष्ट करतात. तरी तूं कुन्याला सोडून दे आणि चल. तसें 
करण्यांत निष्टुरपणा कसला ? 

युधिष्ठिर--देवेन्दा, भक्तांचा त्याग करणे हें फार मोठें पाप असून बह्म- 
इत्त्येच्या तुलनेरचे आहे. यास्तव कांहीं झाले, तरी मला माझ्या स्वतःच्या सुखा- 
साठीं या कुन्याचा त्याग करावयाचा नाहीं. भीतिग्रस्त भक्ताला आपलें कोणी 
रक्षण करणारें नाहीं, असें वाटून प्राणरक्षणासाठीं तो जबळ आला असतां त्याचा 
त्याग करणें, हं माझ्याने प्राणान्तींहि होणार नाहीं. माझे तसं नित्य च्रतच 
आहे. 

इन्द्र-र्‍युधिष्ठिरा, जें दान दिले असेळ किंबा अझीला आहुति म्हणून 
आपिलें असेल ते जर कुत्र्याने पाहिलें तर कोघधवश त्याचे फळ नष्ट करतात. 
यास्तव तूं या कुत्र्याला सोडून दे. तसं केल्यानेच तुला देवलोक मिळणार आहे. 
तूं भावांना टाकलेस व प्रिय द्वोपलादीहि सोडून आलास. हा लोक तू आपल्या 
कमाने मिळविला आहेस. एवढा मोठा त्यार केला असतां आज तुला या कुन्याचा 
स्याग करण्याचें घेये होत नाहीं. काय हा मोह तुला पडला ! 

म. भा. १२-४२ 


६५८ श्रीमन्महाभारतार्थ--१७ महाप्रस्थानिक पवे. अ. ३. 


युधिष्ठिर--इन्दा, मत माणसांशीं जीवंत माणसाला प्रेम काय किंवा 
भांडण काय कांहींच करतां येत नाहीं, हें स्बांना ठाऊकच आहे. माझे भाऊ 
मरण पावले, त्यांना जीवंत करण्याचें मला सामथ्ये नाहीं. म्हणून मीं त्यांना 
सोडिले. ते जीवंत होते तों नाहो सोडिले. शरणागताला भय दाखविणे, खरीचा 
वध करणे, ब्राह्मणाचे द्रव्य चोरणें ब मित्राशी द्वेष धरणें, हीं चार जीं मोठीं पापें 
आहेत, त्यांच्याच योग्यतेचे हें भक्तत्यागाचे पातक आहे, यांत मला कांहीं शंका 
वाटत नाहीं. 


वैशृंपायन--राजा, धमराज युविष्ठिराचे हे भाषण ऐकून धरमंस्वरूपी 
इन्द्राला मोठा संतोष वाटला व तो त्याची स्तुति करून गोड शब्दांनी त्याशीं 
बोलूं लागला. तो म्हणाला, ' युघिष्टिरा, तूं खरोखर थोर कुलीन आहेस. पित्या- 
सारखी वागणूक, बुद्धि ब ही तुझी सर्वे प्राण्यांविषयीं दयाद्रबुद्धि यांनीं तुझा 
थोरपणा व्यक्त केला आहे. बाळा, पूर्वी द्वेतवनांत मीं तुझी परीक्षा एकदां 
घेतली. त्याठिकाणीं पाण्यासाठी तुझे सारेच बंधु तडफडत मरून गेले असतां तूं 
भीमाजुनांना सोडून नकुळ जीवंत व्हावा म्हणून म्हटलेंस. त्यावेळीं दोन्ही मातां- 
बिषयींची तुझी साम्यबुद्धि दिसून आली. हा कुत्रा आपला भक्त आहे हें जाणून 
त्याच्या अभावीं इन्द्राच्या रथाचाहि त्याग केलास. यास्तव साऱ्या स्वग॑ लोकांत 
तुझ्यासमान दयाद्र॑ बुद्धीचा दुसरा कोणीहि नाहीं. म्हणून तुला याच शरीराने अक्षय्य 
लोक मिळाले आहेत. तुला दिव्य व श्रेष्ठ गति मिळाली आहे.' यमधरमाने असें 
सांगितल्यावर इन्द्र, मरुत', अश्विन, इत्यादि देवांनी व देवर्षीनी युघिष्ठिराला 
रथावर बसविलें आणि ते सिद्ध वाटेळ तिकडे जाण्यास समथ असल्यामुळे 
आपल्या विमानांतून आपआपल्या ठिकाणीं गेले. धर्मराज त्या रथांत बसून त्वरेने 
वर गेला. त्याच्या कांतीने सारें अंतरिक्ष भखून गेलें. तेव्हां देवलोकीं रहाणारा ब सर्व 
लोकांची माहिती असणारा तपस्वी व बोलका असा नारदसमुनि मोठ्याने म्हणाला, 'जे 
राजषिं आजवर येथे आले, त्या सर्वांची कीर्ति झांकून टाकून युधिष्टिर सवेश्रेष्ठ 
झाला आहे. आपल्या कीतींनें, प्रतापानें ब सुंदर आचरणानें शरीरासह येथें 
आलेल् दुसरा कोणी याच्यावांचून आम्हीं ऐकिला नाहीं. युधिष्ठिरा, भूमीवर 
असतांना जीं तेज तूं स्वगांतील म्हणून पाहिलींस, तीं ही देवांची सहसत्राबधि 
मंदिरें पहा. ' नारदाचें बोलणें ऐकून युघिष्ठिर देवांना ब राजषींना हाक मारून 
म्हणाला, “ माझ्या बंधूंचे जें कांहीं बरे वाहेट किंवा पवित्र अथवा पापयुक्त 


स्वगांरोहण पर्व १८. ५९ 


स्थान असेल, तेथेंच जावयाची माझी इच्छा आहे, दुखरे ठिकाण मला नको 
आहे. ' 

हे युघिष्टिराचें दया भाषण ऐकून इन्द्राने उत्तर केले, * घरसराजा, तू याच 
ठिकाणीं रहा. आपल्या झुभ कमांनीं तूं हें मिळविले आहेस. मनुष्यलोकांतील 
ख्रेहसंबंध तूं येथेहि कशाला ओढून आणतोस ? दुसऱ्या कोणत्याहि मनुष्याला 
मिळाली नाहीं अश्ी मोठी सिद्धि तुला मिळाली आहे. तुझ्या भावांना हें स्थान 
मिळालेले नाहीं. तुला अजून मनुष्यलोकांतील विकार सोडीत नाहींत. अरे, 
हा स्वर्ग आहे. हे पहा देवर्षि, सिद्ध व देव. ! इन्द्र असें सांगत असतां युघि- 
ष्ठिर त्याला पुनः म्हणाला, ' देवेन्द्ा, त्या माझ्या बंधूंवांचून येथें रहाण्याची 
माझी मुळींच इच्छा नाहीं. जेथें माझे भाऊ असतील तिकडेच मलाहि जाव- 
यार्चे आहे. ती कृष्णबणांची व बुद्धि आणि सत्वगुण यांनीं संपन्न अशी स्त्रीश्रेष्ठ 
द्रौपदी जेथे गेली असेल तेथेंच मलळाहि जावयाचे! ' १७.१.३. 


महाप्रस्थानिकपवे समाप्त, 


स्वगोरोहणपर्वे १८. 
अध्याय १ छा. 


[ १. स्वर्गात गेल्यावर युधिष्ठिर आपल्या भावांना व करणे, ध्रष्टयुम्न, इत्यादि- 
कांना मिळालेल्या स्थानांची चवकशी करतो. ] 


(१ ) जनमेजय--मुने, माझ्या थोरल्या आजोबांना म्हणजे पांडवांना, 
तसेंच 'रतराष्ट्रपुत्रांना स्वर्गी गेल्यानर कोणतीं स्थाने मिळालीं हें मला कळा- 
वयास पाहिजे आहे. आपण माझ्या मतें सर्व जाणणारे आहां. ब्यासमहषीनीं 
आपल्याला तसं सामथ्ये दिलें आहे. 

चैश्ृंपायन--राजा, युधिष्ठिर आदिकरून तुक्षे थोरळे आजोबा स्वर्गात गेल्या- 
बर त्यांनीं तेथें काय केलें तें ऐक. तेथें गेल्यावर युघिष्टिराने पाहिलें की, दुर्योधन 
कान्तियुक्त होऊन आसनावर बसला आहे. तो सूर्याप्रमाणे तळपत असून 
वीराच्या शोभेने संपन्न होऊन तेजस्वी देव आणि पुण्यकर्मे साध्य यांच्या 


६६० श्रीमन्महाभारतार्थे--१८ स्वर्गारोहण पवे. अ. १. 


ससुदायांत बसला होता. त्याला तसा पाहून युघिष्ठिराला राग आला आणि तो 
एकाएकीं तेथून मागें वळला. तो मोठ्याने म्हणाला, * अदूरदर्शी व लोभी 
अशा दुर्योधनासह मी येथें राहूं इच्छित नाहीं. त्याच्यामुळेंच आम्हांला पूवी 
चनवासाचे छेश पडले व पुढें मित्र, बांधव, इत्यादिकांची युद्धांत हत्या करावी 
लागून राज्याचा नाश करावा लागला. आमची पत्नी द्वोपदी वडिलांसमक् 
भरसभेत ओढून आणण्यांत आली ती याच्यामुळेंच. देवहो, मला दुर्योधनाचें 
सोंड पहाण्याची इच्छा नाहीं. जिकडे माझे भाऊ आहेत तिकडेच मींहि जातों. 


युधिष्टिराच्या भाषणावर नारद हंसून म्हणाला, ' युघिष्टिरा, छे, छे; असं 
बोलूं नको. स्वर्गात रहावयास आल्यावर कसलाहि पूर्वीचा विरोध नष्ट होतो. 
त्तर तूं दुर्योधनाविषयीं असें मुळींच बोलूं नकोस. मी काय म्हणतों तं ऐक. हा 
दुर्योधन राजा देवांना पूज्य झाला आहे. तसाच तो स्वगांत रहाबयास आलेल्या 
राजश्रेष्ठांना मान्य झाला आहे. ञ्यांनीं ज्यांनीं म्हणून युद्धामध्ये आपल्या शरी- 
राचा होम करून वीरलोकांची प्राप्ति करून घेतली ते सवे देवांसमान झाले 
आहेत. महाभयंकर प्रसंगींहि निर्भयपर्णे वागल्यासुळें या दुर्योधनाला क्षात्र- 
धमांनुसार हें स्थान मिळाळें आहे. यास्तव, युघिष्टिरा, ग्रूतप्रसंगीं जो प्रकार 
घडला, अथबा द्रौपदीला जे केश झाले, त्यांचा विचार आतां मनांत आणू 
नकोस. तसेच, तुमच्या बांधबांकडून जे दुसरेहि केश तुम्हांला झाले, ते मग 
युद्धप्रसंगींचे असोत वा इतर प्रसंगींचे असोत, त्यांची आठवण आतां बुजवून 
टाक आणि दुर्योधनाशीं सलोख्यार्ने व न्यायाने वागूं लाग. हा स्वर्ग आहे. येथ 
बेराचें काम नाहीं ? 


नारदाने असे सांगितले तेव्हां युधिष्ठिर उलट त्याला म्हणाला, “* मग माझे 
भाऊ कोठें आहेत ! जर अधमी, पापी व मित्रद्रोही दुर्योधनाला हे सनातन 
बीरलोक प्राप्त झाले, तर जे माझे भाऊ सत्यवचनी, सत्यप्रतिज्ञ, शूर, त्रतशाली, 
थोर मनाचे होते, त्यांना कोणते लोक मिळाले, हें पहाण्याची माझी इच्छा आहे. 
दुर्यौधनासुळेंच घोडे, हत्ती, माणसें, इत्यादिकांसद्द राज्याचा नाश झाला व 
आम्हीं बेराचा प्रतिकार करतांना क्रोधाने जळून गेलों. सत्यप्रतिज् महात्मा कुंती- 
पुत्र कणे कोठें आहे ? 'रष्टद्युर्च, सात्यकि, तसेच 'रष्ट्युश्लाचे पुत्र हे कोठें आहेत ? 
तेहि क्षात्रघमाोनुसार शस्त्रांनींच युद्धांत बघ पावले होते. माझे मित्र विराट, 
द्रुपद, 'रष्टकेत, चेकितान, इत्यादि राजे तरी मला कोठें दिसतील ? शिखंडी, 


स्वगांरोहण पवे १८. ३६१ 


द्वोपदीचे पुत्र, पराक्रमी अभिमन्यु, यांनाहि मीं कोठें पाहूं शकेन ? नारदा, त्यांना 
पहाण्याची मला इच्छा आहे.' १८. १. १. 


स वमा 


अध्याय २ रा. 
[ १. युघिष्ठिराला नरकाचें दर्शन. ] 


(५) युधिष्ठिर--देव हो, या ठिकाणीं अतुल पराक्रमी कणे तसेच युधा- 
मन्यु व उत्तमौजा हे माझे थोर मनाचे बंधु कोठें दिसत नाहोंत ते ? अ्यांनीं 
माझ्यासाठी रणाझींत आपल्या देहांच हवन केलें, माझ्यासाठी जे युद्धांत वघ 
पावले, ते वाघासारखे शूर महारथी राजे व राजपुत्र कोठें आहेत ? त्यांनांहि 
हाच लोक मिळाला असला पाहिजे. मग ते जर येथे आले असतील तर मलाहि 
त्यांच्याच संगतींत रहावयार्चे आहे. आणि जर त्यांना हा अक्षय व झुभ लोक 
मिळाला नसेल, तर मला त्या बंधुबांधवांवांचून येथें करमणार नाहीं. सरताना 
उद्‌कदान करीत असतां कुंती मातेने जेव्हां ' क्णांला पाणी दे रे, ' असें मला 
सांगितलें, तेव्हांपासून ते शब्द माझ्या हृदयाला लागून राहिले आहेत. मातेच्या 
समान योग्यतेचे त्या थोर कर्णांचे पाय मी तत्क्षणींच कां धरले नाहींत, अशी 
मला नित्य रुखरूख लागून राहिली आहे. कणांसदद आम्हीं एकत्र असतों, तर 
इन्द्रालाहि युद्धांत आमचा पराभव करणें शक्‍य नव्हतें. देव हो, जेथें कोठें कणे 
असेल तेथे जाऊन मी त्याला भेटणार आहें. तो कोण हे मला माहीत नव्हते, 
म्हणूनच अर्जुनाच्या हातून त्याचा वघ झाला. प्राणाहूनहि प्रिय असा भीम, 
चंद्रासारखा तेजस्वी अजुंन ब अश्विनांसारखे नकुळ, सहदेव, तशीच माझी 
सहघमंचारिणी पाज्ञाली यांचें दशन मला पाहिजे आहे. मला येथे कांहीं रहा- 
बयाचे नाहों, हें निश्चित समजा. बंघुविरहिताला मला स्वर्गाची काय कथा ? 
जेथें ते असतील, तोच माझा स्वर्ग. 

देव-र्‍युधिष्ठिरा, तुझी जर तशीच श्रद्धा असेल तर चल तिकडे; बेळ 
कशाला ? तुझ्या मनाप्रमाणे करावयाची आम्हांला दे वराजाची आज्ञाच आहे. 

वैशांपायन---रजा, असें सांगून देवांनी दूताळा सांगितलें कीं, युघिष्ठिराला 
त्याचे इष्टमित्र दाखीव, जा. त्याप्रमाणे राजा युघिष्ठिर ब देबदूत तेथून निघाले 
ते जेथे कर्ण, भोम, अजुन, इत्यादि होते तेथें आले. पुढें देवदूत व मागून युघि- 
ष्टठिर असे ते चालत असतां त्यांना घाणेरडा न बिकट मार्ग लागला. त्यांत पापी 


६६२ ध्रीमन्महाभारतार्थ--१८ स्वर्गारोहण पर्व. अ. 


स्व्रेक दिसत होते. तो काळोखाने व्यास असून केश, शेवाळ, गवत अशीं त्यांत 
पसरलीं होतीं. पापी लोकांची घाण, मांस व रक्त यांचा चिखल, हत्यादिकांनीं 
तो माखलेला असून भालू , मार्य, डांस यांनीं गजबजलेला होता. 'चोहोंकडून 
त्यांत प्रेते, हार्ड, केश, हीं पडलीं असून किडे, कीटक यांनीं तो व्यापिलेला होता, 
त्यांत जिकडे तिकडे अभि पेटत होते. लोखंडी चोंचीचे कावळे, ग्रध्र, इत्यादि- 
कांच्या झडपा त्यावर सारख्या पडत होत्या. पर्वेताकार प्रेतांच्या निमूळत्या राशी 
तेथे दिसत होत्या. मेद, रक्त यांचा सडा सर्वत्र पडला असून तुटलेले हातापायांचे, 
मांड्यांचे, बाहूंचे तुकडे ब कापलेल्या पोटांचे सांगाडे जिकडे तिकडे पसरले होते. 
त्या भ्रेतांची अमंगल घाण येतांच अंगावर शहारे उभे रहात. तेथे राजा युधिष्ठिर 
गेला. तेथे तो विचार करीत उभा असतां, त्याला कढत पाण्यानें भरलेली 
च उतरून जाण्यास कठीण अज्ञी नदी दिसली. वस्तऱ्याच्या 'घारेसारखीं तीक्षण 
पानें असलेलीं झाडे तेथे दोन्ही बाजूंना असून तापलेळे बाळबंट ब लोखंडाच्या 
शिळा ठिकठिकाणीं पसरल्या होत्या. लोखंडाच्या कढयांतून तेल सळसळत होतें. 
तीक्ष्ण कांग्यांची ब स्पशते करण्यास कठीण अशीं कांटेरी सांबरीचीं झाडे व पापी 
लोकांना होणाऱ्या यातना याहि गोष्टी युघिष्ठिराला तेथे दिसल्या. 


तो भयंकर दुर्गन्ध पाहून युघिष्टिर देववूताला म्हणाला, ' अरे, असा हा 
मागे आपल्याला अजून किती जावयाचा आहे ? माझे ते भाऊ आहेत तरी कोठें? 
तें तरी कृपाकरून मला सांग. देवांच्या या प्रदेशाला नांव तरी काय आहे?' 
घमैराजाचें भाषण ऐकून देबदूत तेथून मार्गे परतला व म्हणाला, “ तुला येथ- 
पर्यंतच जावयाचे होते. आतां मागें वळावयाचें, अर्से मला देवांनी सांगून ठेविले 
आहे. तर 'वलू मागें.' त्या दुर्गन्धीर्ने खिन्न होऊन युधिष्ठिर बहुतेक मूच्छित 
झाला, पण मारे वळण्याचा निश्चवयच त्यान केल्यामुळे तो कसाबसा परतला. 
परत फिरतेवेळीं त्या घर्मात्म्याच्या कानीं कांडी दोनवाणे शब्द पडले. 'हे 
धमेपुत्रा, हे पुण्यबान्‌ राजे, आमच्यावर कृपा करून क्षणभर तेर्थच उभा रहा. 
तूं आल्यामुळें पनित्र वारा येथें वाहू लागला. तो तुझा सुबास घेऊन आल्यामुळें 
आम्हांल्य मोठें सुख झालें. आज कितीतरी काळाने तुला पाहिल्याने आम्हांला 
सुख लाभले. तरी घटकाभर तसाच तेर्थे उभा रहा. तूं येथें उभा राहिल्याने 
आम्हांला यातना होत नाहीं्या झाल्या. ' विव्हळणाऱ्या माणसांचे असे 
अनेक प्रकारचे दीन शब्द त्याच्या कानीं आले. तेव्हां ते ऐकून दययाव- 
बुद्धीचा युधिष्ठिर * काय हो हे. संकट ! ' अर्से म्हणून तेथं उभा राहिला, 


स्वर्गारोहण पर्वे १८. 1-1 


से शब्द पुनः पुनः ऐकून त्याला पूर्वी केव्हां तसेच शब्द ऐकल्यासारखे वाटे 
पण ते कोणाचे ते त्यांच्या ग्लानीसुळें व दुःखामुळें त्याला ओळखतां येत ना. 
ते शब्द कोणाचे हें न समजल्यामुळे त्यानें त्या विव्हळणाऱ्यांना विचारले, 
< तुम्हीं येथे कां उभे आहां ?' त्याचा प्रश्न ऐकून “मीं कणे, मी भीमसेन, मी 
अजुन, मी नकुळ, मी सहदेव, मी रष्टययुम्न, मी द्रोपदी, आम्ही द्रोपदीचे 
'पुत्र, ' असा तीं आक्रोश करूं लागलीं. त्या ठिकाणाला अनुरूप असे ते दीन 
शब्द ऐकून “ काय हा दैवाचा खेळ !” असं युविष्टिर उद्गारला, तो आणखी 
म्हणाला, “या महात्म्यांनी असें काय पापकमे केलें कीं त्यांना या घाणेरड्या 
भयंकर ठिकाणीं यावें लागानें ? या पुण्यकर्म्यांनीं कांहीं पाप केळे असेल, असें 
मल्ा वाटत नाहीं. आणि त्या 'रतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनाने असें काय पुण्य केलें होते 
कीं तो आपल्या पापी अनुयायांसह वैभवसंपन्न व्हावा ? तो तर आज इन्द्रासमान 
वैभवशाली होऊन देवांना पूज्य झाला आहे ! आणि हीं पवित्र माणसे नरकास 
आलीं, हा तरी परिणाम कश्याचा ? ही सारी मंडळी घरमवेत्ते, जूर, सत्यभाषणी, 
क्षत्रियथमरत, यज्ञ करून पुष्कळ दक्षणा देणारी अशीच आहे. मी काय झोपेंत 
आहें कीं जागा आहे, कांही कळत नाहीं. माझ्या मनाला कांहीं त्रम झाला 
'कीं काय ?? 

घर्मराजा या प्रकारें विचार करून बोलत असतां फार दुःखित होऊन त्याचीं 
इंद्रिये चिंतेने अगदीं व्याकुळ झालीं. त्याला मोठा राग आला आणि तो 
देवांची निंदा करूं लागला. त्या तीच्न दुर्गघीने सतावून गेल्यामुळें तो देव- 
दूताला म्हणाला, ' अरे, तूं ज्यांचा दूत आहेस, त्यांच्याजवळ निघून जा कसा. 
मी तिकडे येत नाहीं. मी येथेंच रहाणार असें त्यांना सांग. माझ्या सान्िध्यासुळें 
दुःखित झालेल्या या माझ्या भावांना सुख वाटत आहे. ? युघिष्टिराचा हा निरोप 
घेऊन देबदूत देवेन्द्राकडे गेला ब त्यानें घर्मराजाची सर्ब इच्छा त्याला 
कळविली. ५१८. १. २. 


६६४ श्रीमन्महाभारतार्थे--१८ स्वर्गारोहण पवे. अ. ३. 


अध्याय ३ रा. 


[१. युधिष्टिर स्वर्गगेंत स्नान करून मनुष्यदेहत्याग करतो व निवेर होऊन 
दुर्योधनादिकांजवळ जाऊन बसतो.] 


(१) वैशंपायन--राजा, युघिष्ठिर तेथें थोडा वेळ उभा राहिल्यावर इन्द्रप्रश्रृति 
देव तेथें आले. प्रत्यक्ष घर्मेहि शरीर घारण करून युघिष्ठिराला भेटण्यासाठी 
त्यांच्याबरोबर आला. ते तेजस्वी देहांचे ब पवित्र कमे करणारे देव जवळ येतांच. 
तेथील सवे अंधकार नाहींसा झाला. पूर्वी तेथें दिसत असलेल्या पापकरम्यांच्या 
यातनाहि अदृदय झाल्या. वैतरणी नदी व तिच्याजवळील लोखंडी कांठ्यांचा 
सावरीचा वृक्ष हींहि दिसेनाशीं झालीं. त्य़ा लोखंडाच्या कढया, भयंकर शिळा, 
बेडीं वांकडीं शरीरं, इत्यादि जीं युधिष्ठिराला पूर्बी दिसलीं तीं नाहींशीं झालीं. 
शीतल, पबित्र व सुगंधि बायु वाहूं लागला. इन्द्राच्या बरोबर मरुदेव, वसु, 
अश्विनीकुमार, साध्य, रुढ, सिद्ध, कषि, आदित्य आणि दुसरे स्वर्गातील देबहि 
युधिष्ठिर होता तेथें आले. मग अत्यंत वैभवसंपन्न असा तो इन्द्र युघि्िराचे 
सान्त्वन करून त्याल्य म्हणाला, * युघिष्टिरा, है अक्षय्य लोक आतां तुला मिळाले 
आहेत. तूं पाहिलेस तेवढें पुरे. आतां तुला सिद्धि मिळाली असून राग धरण्याचे 
कारण राहिलेलं नाहीं. आतां मी सांगतों ते ऐक. सवच राजांना एकदां नरक 
पाहून घ्यावा लागतो. शुभ आणि अशुभ अश्या कमांच्या दोन राशि असतात. 
जो प्रथम शुभकमांचे फळ भोगतो, त्याला मागून नरक अवश्य आहे. पण 
प्रथम नरक भोगणाराला मागून स्वर्गसुख मिळतें. ज्याचीं फारच कमे पापी 
असतात तो प्रथम थोड्याशा कमार्चे फळ म्हणून स्वर्ग भोगतो. म्हणून, 
युघिष्ठिरा, मीं प्रथम तुला तुझ्या हितासाठींच नरकाकडे पाठविलें. पुत्रा- 
संबंधानें द्रोणानें तुला प्रश्न केला तेव्हां तूं त्याला शब्दच्छळ करून फसबिर्लेस, 
त्या कारणानें तुला कांहीं मिषाने मी नरक दाखबिला. जसा तूं तसाच भीम, 
तश्लींच अर्जुन, नकुळ, सहदेव व द्रौपदी हींहि केबळ भासमान नरकांतच गेलीं 
होतीं. राजश्रेष्ठा, चळ आतां मजबरोबर, तुम्ही सवेजण पापांतून मुक्त 
होऊन स्वर्गात आलां आहां. तुझ्या पक्षांतील जे राजे रणांत स्वत्यु पावले, 
तेहि सर्व येथे आळे आहेत पहा. शख्त्धाऱ्यांत श्रेष्ठ असा कर्णेहि येथे 
आहे. ज्याच्यासाठीं तुला एवढें बाईट बाटलें तो कणे परमसिद्धि पावला असून 
तो पहा तेथें आपल्या स्थानीं बसला आहे. त्याविषयींचा शोक आतां सोडून दे. 


स्वर्गारोहण पर्व १८. ८६५ 


तूं आतांपर्यंत फार कष्ट सोसलेस. आतां यापुढें माझ्यासह तूं शोकरहित होत्साता 
निश्चितपणे विहार कर. तू जीं पुण्यकर्म केलींस, दानें दिलींस, तप केलेस, 
त्यांचे फळ आतां तुला मिळालें आहे. देव, गंघवे आणि अप्सरा स्नबच्छ बखें व 
अलंकार धारण करून तुझ्या सेवेला तत्पर रहातील. राजसूय यज्ञ करून मिळवि- 
लेले व शस्त्रबलावर उत्कर्षांस नेलेले लोक तुला मिळाले असून तें तुझ्या तपाचे 
फल होय. सर्व राजांच्या बर तुझें स्थान आहे. हरिश्वद्रासारख्या राजांमध्ये आतां 
तुला विहार करावयास मिळेल. जेथें मांधाता, भगीरथ, दुष्यन्तपुत्र भरत, 
इत्यादि राजर्षि आहेत, तेथेंच तूंहि विहार करीत रहाशील. युघिष्ठिरा, ही पहा 
देवनदी पवित्र गंगा. ही त्रेलोक्याला पावन करणारी असून तींत स्नान करून 
ये. हींत तूं स्नान केलेंस म्हणजे तुझा मनुष्यस्वभाव निघून जाईल ब तूं शोक- 
रहित, निश्चित व निवॅर होशील. ' 


राजा, देवेन्दानें युधिष्ठिराला याप्रमाणें सांगितलें असतां प्रत्यक्ष धम शरीर 
धारण करून आपल्या ल्या पुत्राला म्हणाला, ' बाळा, मी तुझी भक्ति, सत्य 
भाषण, क्षमा आणि दुमन, यांनीं तुझ्यावर अगदीं संतुष्ट झालो आहें. ही मीं 
तुझी तिसऱ्या वेळीं परीक्षा घेतली. तुझा स्वभाव अढळ आहे. पूर्वी द्वैतवनांत 
अरणींच्या प्रकरणांत तुला प्रश्न करून मीं तुझी एकदां परीक्षा घेतली. त्यानंतर 
द्रौपदी व बंधु मरून पडले असतां श्वानाचें रूप घेऊन पुनः मीं तुझी परीक्षा 
पाहिली. आतां हा तिसरा प्रसंग. भाऊ जेथें असतील तेथेंच तूं राहूं म्हणतोस. 
यास्तव तूं सबेस्वी शुद्ध आहेस. तूं निष्पाप झालेला असून आतां सुखी होशील. 
तुझे भाऊ नरकास जाण्यास पात्र नाहींत. तो केवळ मायेचा देखावा इन्द्रानें 
उभा केला होता. सर्वच राजांनीं एकदां नरक अबऱ्य पाहिला पाहिजे, म्हणून 
क्षणभर तुला तें दुःख देण्यांत आलें. तुमच्यापैकी कोणीहि नरकाचे वाटेकरी 
नाहींत. अजुन, भीम, नकुळ, सहदेब, सत्यबचनी शूर कणे, राजपुत्री द्रोपदी, 
यांतून कोणीहि नरकाला योग्य नाहीं. युधिष्ठिरा, चळ चल, ही तिन्ही लोकांत 
संचार करणारी गंगा पहा. ' 


राजा, याप्रमाणें धर्माने युघिष्ठिराला सांगितलें असतां, त्या तुझ्या ज्येष्ठ 
पितामहानें सवं देवांसह व धर्मांसह गंगेंत स्नान केळे. त्याबरोबर त्याचें मानब 
शरीर नष्ट होऊन त्याला दिव्य स्वरूप प्राप्त झालें व तो निवेरे आणि स्वस्थ- 
चित्त झाला. मग सब देवांसह तो तेथून निघाला आणि अञ्या ठिकाणीं इतर 


८५९६. & श्रीमन्महाभारतार्थे--१८ स्वर्गारोहण पर्वे. अ. ४ 


'पांडव न 'तराष्ट्रपुत्र आपआपल्या स्थानीं मत्सररहित होऊन बसले होते, तेर्थे 
गेला. १८. १. ४ 


अध्याय ४ था. 
[ ३. स्वर्गात द्रोपदी, पांडव इत्यादि आपआपल्या मूळस्थानीं जातात. ] 


(५) वैशृंपायन--राजा, याप्रमाणे देव, मरुत्‌ इत्यादिकांसह देब स्तुति 
'करीत असतां युधिष्ठिर कोरवमंडळी होती तिकडे गेल्यावर तेथे मह्यशरीराने 
युक्त असा कृष्ण त्याच्या दृष्टीस पडला. त्या शरीराचे त्याच्या पूरवशरीराशीं साम्य 
असल्यामुळें त्याला तो सहज ओळखतां आला. त्याचें शरीर तेजःपुंज असून 
'दिव्यअस्त्र त्याच्या सेवेला सिद्ध होतीं. चक्रआदिकरून त्याचीं अखे मनुष्यरूप 
“चारण करून त्यापाशी उभीं होतीं. तेजःपुंज स्वरूपाचा अजुनहि त्याजबळ 
उभा होता. युघिष्टिराने कृष्णाला पाहिल्यावर अजुन व कृष्ण यांनींहि युघिष्टिरा- 
कडे पाहिलें व त्याला उत्थापन दिलें. त्याच्या पलीकडे दुसऱ्या बाजूला शर- 
'वाऱ्यांत श्रेष्ठ असा कणे बारा आदित्यांसह बसल्म होता, तोहि युघिष्टिराच्या 
दृष्टीस पडला. आणखी पका ठिकाणीं मरुद्रणांसह मूळच्याच स्वरूपांत बसलेला 
भीम त्याला दिसला. तो दिव्यरूप घेऊन प्रत्यक्ष वायूच्या सज्षिध बसला होता. 
च्याचें वैभव श्रेष्ठ दिसत असून त्याला मोठी सिद्धि मिळाली होती. दुसरीकडे 
अश्विनीकुमारांच्या स्थानीं नकुळ व सहदेव हे दोघे आपल्या दिव्य तेजाने तळपत 
असलेले युचिष्टिराने पाहिले. तशीच कमलाप्रमाणें कान्तियुक्त शरीराची द्रौपदी 
आपल्या सूरयांसारख्य़ा तेजाने साऱ्या स्वर्गाबर प्रकाशा पाडीत असलेली त्याला 
दिसून आली. त्यांच्याविषयींचं सवे वृत्त युचिष्टिराच्या मनांतून विचारून घ्यावयाचे 
होते, तोंच देवराजा इन्द्र त्याला म्हणाला, “ युधिष्टिरा, ही प्रत्यक्ष स्वगल्क्ष्मी 
केबळ तुझ्यासाठी द्रोपदीरूप धरून मनुष्यलोकीं गेली होती. म्हणूनच ती पनित्र 
गांघयुक्त, इतर लोकांहून तेजस्वी नब अयोनिज होती. प्रत्यक्ष शंकराने तुमच्या 
प्रेमासाठी तिला निमाण केलें. द्रुपदाच्या कुलांत ती अवतरली व तुम्हीं तिचें 
पुढें पालन केले. द्ोपदीचे पांच पुत्र म्हणजे अझीआरखे तेजस्वी असलेले हे 
थोर गंधवे होत. 'टतराष्ट्र म्हणजे गंधर्वांचा राजा जो ज्ञानी टतराषट्र तोच होय. 
तोच तुझ्या पित्याचा वडील बंधु झाला. हा पहा इकडे तुमचा वडील बंघु कणे, 
तो सूतपुत्र राधेय म्हणून प्रलिद्ध होता. तो आतां आदित्यगणांमर्ध्ये बसला आहे. 


स्वर्गारोहण पव १८. दर्छ 


से पहा यादवांमधील महावीर. साध्य, विश्वेदेव, मरुद्रण यांमध्ये ते बसले आहेत. 
सात्यकिप्रश्टति वीरहि तिकडेच आहेत. तो अभिमन्यु पहा सोमाशेजारीं बसला 
असून त्याचेंहि तेज चंद्रासमानच आहे. हा पांडुराजा पहा, कुंती व मादी 
त्याच्यापाशींच असून तो नित्य विमानांत बसून मजकडे येत असतो. वसूंमध्यें 
बसलेला तो भीष्म पहा, द्रोणगुरु बृहस्पतीजवळ बसलेला तुला दिसेल. जे दुसरे 
जीर ब राजे तुम्हांला साहाय्य करावयास आले होते ते, गंघवं, यक्ष, पुण्यजन, 
इत्यादिकांच्या स्थानीं गेलेले दिसत आहेत, तर कोणी गुह्यकांच्या ठिकाणीं 
आहेत. पवित्र कर्म व बुद्धि यांच्या योगाने त्यांनीं मनुष्यंदेह्वाचा त्याग केल्यावर 
स्वर्गप्रासति करून घेतली.” ९८. १. ४. 


अध्याय ५ वा. 

[ १. मनुष्यलोकींच्या कमाचीं फळें भोगल्यावर भौष्मादिक पुढें कोठें गेले तें 
चेशंपायन जनमेजयास सांगतो. २. जनमेजय सत्र संपवून हस्तिनापुरीं परत येतो. 
३. महाभारताचें महत्त्व व त्याच्या श्रवणाचें फळ. ४. भारतसावित्री व तिचें माहात्म्य. ] 

(१) जनमजेय --मुने, महात्मे भीष्म ब द्रोण, राजा 'रतराष्टर, विराटराजा, 
द्वुपदराजा, शंख, राजपुन्न उत्तर, 'दृष्टकेतु, जयत्सेन, सत्यजित राजा, दुर्योधनाच 
पुन्न, शकुनि, कर्णपुन्न, जयद्रथ राजा, घटोत्कचादि मंडळी, तसेच दुसरे देदीप्य- 
मान राजे, ज्यांचीं नांवें पूर्वी आपण सांगितलीं ते सवे, स्वगांत किती काळपयंत 
राहिले तें मला सांगावें. मुनिश्रेष्ठा, तेथें त्यांना शाश्वत स्थान मिळाले, कीं कम- 
फल भोगल्यानंतर ते दुसऱ्या कोणत्या गतीला गेले, हें मला समजावयास 
पाहिजे आहे; आपल्याला तपोबलानें या सर्व गोष्टी दिसत असतात; त्या आपण 
मला सांगाव्या, 

सौोति --कषिहो, जनमेजय़ानें अशी विनंति केली असतां महात्म्या 
व्यासाच्या अनुमतीने वैशंपायन मुनि त्याच्या प्रश्नांना उत्तर देऊं लागला. 

वेशंपायन--राजा, सर्वांनाच कांहीं आपापलीं कमफलं भोगल्याबर आपल्या 
मूळस्वरूपांत विरून जातां येत नाहीं. यास्तव, तूं जो प्रश्न केलास तो अगदीं 
योग्य आहे. याविषयीं देवाचे रहस्य मी सांगतों ते ऐक. तं दिव्यज्ञानी प्रतापी 
पुराण मुनि घ्यासानें पूर्वी सांगितलें होतें. त्य़ाला सवे कमांचे परिणाम ज्ञात असून 
तो सवेज्ञ होता. त्याप्रमाणे जे कमफलें भोगून आपल्या मूळ स्वरूपांत शिरले 


६६८ श्रीमन्महाभारतार्थ--१८ स्वर्गारोहण पर्वे. अ. ५. 


त्यांची नांबे त्यानें सांगितलीं. महातेजस्वी भीष्म वसुमंडळांत गेला; म्हणून 
आठच वसु आढळतात, अधिक नाहींत; द्रोण हा आंगिरसश्रेष्ठ असा जो वृह- 
स्पति त्यांत शिरला; हार्दिक्य कृतवसा मरुद्रणांत प्रविष्ट झाला; प्रथ्युस्न 
सनत्कुमारांत बिरून गेला; 'टतराषट्र कुबेराच्या दुष्प्राप्य लोकांत गेला; त्याच्या 
समागमें गांधारी देखील गेली. कुंती व माद्री या दोन पन्न्यांसह पांडु राजा 
इन्द्राच्या भुवनांत राहिल्म. विराट व दुपद हे दोघे, तसाच 'रष्टकेतु राजा, निशट,, 
अक्रूर, सांब, भानु, कंप, विदूरथ, भूरिश्रवा, शाल, भूरिराजा, कंस, उग्रसेन, बसुदेव, 
उत्तर ब त्याचा भाऊ राख, ही सर्व मंडळी विश्वेदेवांत शिरली. वचा नांवाचा 
सोमाचा तेजस्वी ब प्रतापी पुत्र अजुंनाचा पुत्र अभिमन्यु झाला होता; आजवर कोणी 
लढला नसेल असा तो लढून मरण पावला ब तो स्वर्गी कर्मकळ भोगल्यावर 
युनः सोमांत प्रविष्ट झाला. करणाने रबींत प्रवेश केला, शकुनि द्वापरांत पोंचला व 
रष्ट्युम्न अश्तींत समाविष्ट झाला. 'र॒तराष्ट्राचे खारे पुत्र म्हणजे मूळचे बलिष्ट राक्षस 
होते. ते महात्मे वैभवशाली होऊन शस्त्राने पवित्र होत्साते स्वर्गी गेले. विदुर धर्मात 
अंतभरूंत झाला, तसाच युघिष्ठिरद्दि त्यांतच बिरला. बलराम हा भगवान्‌ शेष. 
असल्यामुळें तो पाताळांत शिरला. त्यानें पितामहाच्या आज्ञेने योगघारणा केली. 
जो आदिपुरुष नारायण देव तोच अंशरूपानें वासुदेब झाला होता व अवड्य तें 
कर्म करून झाल्यावर तो आपल्या मूळस्बरूपांत समाविष्ट झाला, त्याच्या सोळा 
सहस्त्र खरिय्रा सरस्वती नदींत कालान्तराने बुडून गेल्यामुळे मनुष्यशरीरं टाकून 
त्या पुनः स्वगांख्ढ झाल्या व पूवीप्रमाणें अप्सरा होऊन वासुदेवांत अन्तर्धान 
पाबल्या, त्या महायुद्धांत जे घटोत्कचादि महारथी वीर मारले गेळे, ते कोणी देवांत 
तर कोणी यक्षांत असे मिळून गेले. दुर्योधनाचे साहाय्य करणारे बीर मूळचे राक्षस. 
होते, त्यांनाहि सर्वांना क्रमाने उत्तम लोकांची प्रात्ति झाली. त्यांतील कोणी 
इन्दलोकीं तर कोणी कुबेरलोकीं, तर आणखी कित्येक वरुणलोकीं प्रबिष्ट 
झाले, राजा, याप्रमाणें सर्ब कोरवांचें ब पांडवांचे चरित्र तुला बिस्तारानें 
सांगितलं. 


(२) सौोति-करषिहो, यज्ञकर्म चाललें असतां मधील वेळांत हॅ सर्व 
चरित्र ऐकून राजा जनमेजयाला आश्चये बाटलें. मग त्याच्या याजिकांनीं यथाविधि 
यज्ञकमे समाप्त केलें. सपाची मुक्तता केल्यामुळे आस्तिक मुनीला मोठें समाधान 
झालें. जनमेजानें सने बाह्मणांना दक्षिणा देऊन संतुष्ट केलें व मग ते आपआपल्या 


स्वगांरोहण पवे १८. ८६९ 


मागोने घरोघर निघून गेले. ब्राह्मणांची यथाविच्यि पाठवणी केल्यावर राजा 
जनमेजय तक्षलिलेहून आपल्या हस्तिनापुरास परत आला. 


(४) सोति म्हणतो, कषिहो, अशी ही. भारतकथा जनमेजयाच्या 
'सपेसत्रप्रसंगी व्यासाच्या अनुमतीने वेशंपायनानें जशी सांगितली तशी 
मीं तुम्हांला सविस्तर सांगितली. या कथेला इतिहास असें नांब असून 
तो इतिहास पुण्यदायक आहे. हें उत्तम ब पनित्र आख्यान सत्यवादी अज्ञा 
कृष्णद्रेपायन ढ्यासाने रचिले. व्यासमुनि हा सर्वज्ञ, बिघिवेत्ता, धमज्ञानी, 
अतींद्रिय ज्ञानाचा अधिकारी, शुद्ध अंतःकरणाचा, तपस्वी व पवित्र हृदयाचा 
होता. तो महायोगैश्वयांचा घनी असून सांख्य ब योग या विद्यांत निष्णात 
होता. तो केवळ एकतंत्री बिद्रान्‌ नसून त्याने दिव्य दृष्टीने पाहून ही भारत- 
कथा लिहिली. त्या महात्म्याला पांडवांची तशीच दुसऱ्याहि उदार क्षत्रियांची 
कीर्ति लोकांत पसराबयाची होतो. 


कषिहो, हें भारत आख्यान जो कोणी स्वतः समजून घेऊन प्रत्येक पर्वाच्या 
प्रसंगीं दुसऱ्याला ऐकवील, त्याचें सवे पाप धुवून निघून तो स्वर्ग जिकील व 
श्रेष्ठ ब्रह्मरूप होण्याची त्याला पात्रता येईल. कृष्णद्रैपायनप्रणीत हा बेद जो 
झांत मनाने दुसऱ्यांना सांगेल त्याच्या बह्महस्यादि पापाच्या कोटी असल्या तरी 
त्या नष्ट होतील. श्राद्धप्रसंगीं जो हे ब्राह्मणांना ऐकबील, त्याने दिलेल अन्नपान 
अक्षय्य होऊन त्याच्या पितरांना पोंचेळ. मनुष्य दिवसा जै पाप करतो, मग ते 
इंद्रियांनी असो वा मनाने असो, तं महाभारताच्या सांगण्याने सायंकाळीं नष्ट 
होते. जे पाप रात्रीं घडलें असेल, तं महाभारताच्या पठनानें सकाळीं नाहींस 
होतें. महाभारताला महाभारत हें नांव पडण्याचे कारण असे कीं, त्यांत महत्त्व 
म्हणजे मोठेपण आणि भारवत्त्व म्हणजे गांभीर्य किंवा पोक्तपणा हीं एकत्र 
झालीं आहेत. त्या शब्दाची ही व्युत्पत्ति ज्याला कळली तो सर्वे पापांपासून 
मुक्त होतो. सगळीं अठरा पुराणें व धघमशास्त्रं तसंच सहाहि अंगांसहित वेद 
सुका बाजूला उभे केल्यास दुसऱ्या बाजूला त्यांची तोड करण्याला एकटे महा- 
भारत पुरें आहे. महात्म्या न्यासाने सिंहासारख्या गंभीर बाणीनें या ग्रंथाविषयीं 
काय म्हटलें आहे ते ऐका. तो म्हणतो, ' अटरा पुराणांचा कर्ता व वेदस्वरूपी 
महासागराची व्यवस्था लावणारा असा जो भगवान्‌ समर्थ कृष्णद्रैपायन व्यास- 
मुनि त्याने तीन वर्षे सतत श्रम करून हा सविस्तर भारत ग्रंथ रचिला. ' 


६७० श्रीमन्महाभारतार्थ--१८ स्वगांरोहण पर्व. अ. ५ 


आना लन कमळ का टाडा आहत न्म हकक क कान पशन तत आ जग 


या जयनामक भारतकथात्मक म्रंथाचें जो श्रवण करील त्याला संपत्ति, 
कीति व विद्या हीं सर्व प्राप्त होऊन त्याजवळ नित्य रहातील. धर्म, अर्थ, काम 
आणि मोक्ष या विषयांसंबंधानें जे कांहीं या ग्रंथांत सांगितलें आहे, तें दुसरी- 
कडे मिळूं शकेल, पण जें यांत नाहीं तं मात्र अन्य कोटेंहि मिळणार नाहीं, 
ज्याला मोक्षाची इच्छा असेल, त्याने, मग तो ब्राह्मण असो, क्षत्रिय असो कीं 
ती गर्भिणी स्त्री असो, हा जय नांवाचा इतिहास अवदय ऐकावा. याच्या श्रज- 
णाने स्वरोंच्छूला स्वर्ग मिळेल, जयेच्छूला जय मिळेल, गर्भिणी स्त्रीला तिच्या 
इच्छेप्रमाणे पुत्र किंवा भाग्यशाली कन्य़ा होईल. कृष्णद्वैपायन मुनीनें हा भारत 
अंथ घरमबुद्धीने स्चून सर्वांना मोक्षाचा मार्ग सुलभ करून ठेविला आहे. याची 
मूळ ग्रंथसंख्या साठ लक्ष होती. त्यांतील तीस लक्ष देवलोकीं राहिली, पंघरा 
लक्ष पिठूलोकीं ठेविळेली आहे, चबदा लक्ष यक्षलोक्रीं आहे व उरलेली एक 
लक्ष मनुष्यलोकीं सांगण्यांत येते. हें भारत नारदाने देवांना सांगितलें, 
असित व देवल या मुनींनीं पितरांना सांगितले, रक्षानें यक्षांना सांगितले आणि 
झुक आणि वैशंपायन यांनीं ते मनुष्यलोकांत प्रसिद्ध केलें. 


हा व्यासप्रणीत इतिहास पुण्यकारक, अर्थसंपन्न व वेदमान्य असून जो 
कोणी ब्राह्मणाला पुढें बसवून त्याचें श्रवण करील, त्याच्या या लोकींच्या सवे 
इच्छा पूर्ण होऊन त्याला कौर्ति मिळेल आणि परलोकीं उत्तम सिद्धीहि मिळेल, 
यांत मला मुळींच संशय वाटत नाहीं. या सबंध भारताचा चवथा भाग जरी 
श्रद्धेने वाचला किंबा कोणाला सांगितला व तर्से करतांना ज्या ब्यासानें तो 
आपल्या झुकनामक पुत्राला पटविला त्याचें स्मरण केले, तर तेवढ्यानेंहि मोठी 
सिद्धि मिळेल. 


(४) या संसारचक्रामध्यें सहस्रावधि मातापितरे तशींच शेंकडों खीपुत्रादि 
माणसे यांचा संबंध आला असेल, आज येतो आहे व पुढें येईल. त्यांत 
जशीं सहस्त्रावधि स्थाने आनंदाची आहेत, तज्षीं शेंकडों स्थाने भयावहहि आहेत. 
पण त्यांचा परिणाम प्रतिदिवशीं मूढांबरच होतो, ज्ञानी पुरुषांवर होत नाहीं. 
म्हणून मी बाहु उभारून कंठरवानें सांगत आहें कीं, धर्मापासूनच अर्थ व काम 
यांची जर प्राप्ति होते, तर त्याची पाठ लोक कां घरीत नाहींत ? पण हें माझें 
म्हणणे कोणीच ऐकत नाहीं. भोगच्छेने, भयामुळे, लोभामुळें, फार काय जीवित- 
रक्षणासाठींसुद्धां घमांचा त्याग करूं नये. कारण धम हाच नित्य असून सुख 


स्वगांरोहण पे १८. न 


आणि दुःख हीं क्षणिक होत. तसाच जीव हाच आत्मरूपानें नित्य असून 
उपाधिरूप जें त्याचे कारण तें मात्र अनित्य आहे. 

प्रात:काळीं उठून या भारतसाबित्रीचे जो पठन करील, त्याला सर्व भार- 
ताच्या पठनाचें फळ मिळून ब्रह्माचीहि प्रास्ति होईल. ससुद्र आणि हिमालय 
पवत हे जसे दोन्ही आपआपल्या परीनें रत्नांचे निचि आहेत, तसेंच भारत हंहि 
रत्ननिधिच आहे. कृष्णद्रैपायनप्रणीत अशा ह्या भारतरूपी वेदाचे पठन स्वतः 
करून जो दुसऱ्यासहि तो ऐकवील, त्याला ऐश्वर्य भोगावयास मिळेल, द्रैपायन 
व्यासाच्या ओष्ठपुटांतून खवलेले हे भारतरूप अप्रतिम पवित्र व पापनाशक 
अस्रुत जो वाचलेले श्रवण करील त्याला पुष्करासारख्या तीर्थांतील स्नानापासून 
तरी अधिक लाभ काय होणार आहे ! जो सोन्याने मढविलेल्या शिंगांच्या 
शंभर गाई वेदवेत्त्या बहुश्रुत ब्राह्मणांला दान देतो व जो पुण्यकारक अशी 
भारतकथा सतत श्रवण करतो त्या उभयतांनाहि सारखेच फळ प्राप्त होतें. 
१८. १, ५, 


स्वगोरोहणपर्व समाप्त, 


&७७७७७७७७७७७०७०७०७७७७७ 


है 
& श्रीमन्महाभारतार्थ समा. £ 


.] 
७० 


९०७१७९७००७७९०७०७०७०००७०७००७ 


